RNI No. MAHBIL / 2012 / 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


वर्ष ११ , अंक - २१ ] 
- 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक- पुणे विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

नगर विकास विभाग 

चौथा मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक ९ मे २०२२ 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

अधिसूचना 

क्रमांक टीपीएस -१८१ ९ / १७३५ / प्र.क्र . १ ९ २ / १ ९ / नवि . - १३ . – ज्याअर्थी , शासन नगर विकास विभागाने , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर 
रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम , क्रमांक ३७ ) ( यापुढे " उक्त अधिनियम " असे उल्लेखिलेला ) चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये तळेगाव 
दाभाडे नगरपरिषदेची ( यापुढे " उक्त नियोजन प्राधिकरण " असे उल्लेखिलेला ) दुसरी सुधारित विकास योजना अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१३ / 
२०१० / प्र . क्र . २०३ / १३ / वि.यो . मंजुरी / नवि -१३ , दिनांक २७ मे २०१३ अन्वये मंजूर केली असून वगळलेल्या भागाची विकास योजना अधिसूचना क्रमांक 
टीपीएस -१८१४ / ८२ / प्र . क्र . २५ / १४ / नवि -१३ , दिनांक ७ एप्रिल २०१५ अन्वये मंजूर केली आहे ( यापुढे " उक्त विकास योजना " आणि " उक्त 
अधिसूचना " म्हणून उल्लेखिलेल्या ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेतील नियोजनानुसार , नीळकंठनगर येथील सिटी सर्व्हे क्रमांक ५३०५ ते ५३० ९ व ५३७० मधील ५३६.५६ 
चौ . मी . जागेवर ( यापुढे " उक्त जमीन -१ " असे संबोधिले आहे ) " आरक्षण क्रमांक ११८ , " परवडणारी घरे " ( यापुढे " उक्त आरक्षण " असे संबोधिले 
आहे ) प्रस्तावित आहे . उक्त आरक्षण विकसित करण्यासाठी " म्हाडा " समुचित प्राधिकरण आहे . तसेच सिटी सर्व्हे क्रमांक ५३६८ मधील जागा ( यापुढे 
" उक्त जमीन -२ " असे संबोधिले आहे ) रहिवास विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ९ / २ , दिनांक १० जानेवारी २०१ ९ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून , उक्त जमीन- १ वरील उक्त आरक्षण वगळून मुक्त झालेली जागा रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्याचे तसेच उक्त 
जमीन -२ चे क्षेत्र उक्त आरक्षणात समाविष्ट करण्याचे आणि उक्त आरक्षणाचे समुचित प्राधिकरण " म्हाडा " ऐवजी " तळेगाव - दाभाडे नगरपरिषद " असे 
बदलण्याचे ठरवून उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ ) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला 
आहे ( यापुढे " उक्त फेरबदल प्रस्ताव " असे संबोधिले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , शासनाने आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर 
उक्त फेरबदलाचा प्रस्ताव , काही अटींसह मंजूर करणे योग्य होईल , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , आता उक्त जमिनींच्या मालकांनी सन २०२१-२२ या वर्षांतील बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणाऱ्या उक्त जमिनीच्या एकूण 
रकमेच्या ५ टक्के दराने येणाऱ्या अधिमूल्य रकमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५० टक्के रक्कम रुपये ८५,८७० सहायक संचालक , नगर 

( १ ) 

एच -३५ , भाग एक ( पु . वि . पु . ) – २१ 


[ पृष्ठे ७७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

५० 

टक्के 

रचना , पुणे शाखा , पुणे यांच्या लेखाशीर्षामध्ये दिनांक २८ मार्च २०२२ रोजी जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली 
अधिमूल्याची रक्कम रुपये ८५,८७० , दिनांक २१ मार्च २०२२ रोजी तळेगाव - दाभाडे नगरपरिषदेकडे जमा केलेली आहे . 

आता त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ , पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून उक्त विकास 
योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्तावाखालील , नीळकंठनगर येथील सिटी सर्व्हे क्रमांक ५३०५ ते ५३० ९ व ५३७० मधील ५३६.५६ चौ . मी . जागा उक्त 
आरक्षणातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे व सिटी सर्व्हे क्रमांक ५३६८ मधील क्षेत्र उक्त आरक्षणात समाविष्ट करणे या फेरबदलास 
शासन काही अटींवर मंजुरी देत आहे आणि त्यासाठी उपरोक्त दिनांक २७ मे २०१३ च्या अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे . 
" विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनांच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . " 
नोंद 

॥ 

" नीळकंठनगर येथील सिटी सर्व्हे क्रमांक ५३०५ ते ५३० ९ व ५३७० मधील ५३६.५६ चौ . मी . जागा " आरक्षण क्रमांक ११८ , परवडणारी घरे " 
मधून वगळून , नकाशात दर्शविल्यानुसार रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे , तसेच सिटी सर्व्हे क्रमांक ५३६८ मधील जागा , " आरक्षण 
क्रमांक ११८ , परवडणारी घरे " मध्ये , खालील अटींच्या अधीन राहून समाविष्ट करण्यात येत आहे . तसेच " आरक्षण क्रमांक ११८ , परवडणारी घरे " चे 
समुचित प्राधिकरण " म्हाडा " ऐवजी " तळेगाव - दाभाडे नगरपरिषद " असे बदलण्यात येत आहे . 

॥ 

अट .-- सिटी सर्व्हे क्रमांक ५३६८ च्या क्षेत्राबाबत , प्रधान मंत्री आवास योजनेसाठीच्या , जिल्हाधिकारी , पुणे यांच्या दिनांक ९ जानेवारी २०१ ९ 
रोजीच्या पत्रातील अटी व शर्तींचे पालन करणे बंधनकारक राहील . 

( १ ) सदर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा क्रमांक टीपीएस -१८१ ९ / १७३५ / प्र . क्र . १ ९ २ / १ ९ / नवि- १३ जनतेच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी , 
तळेगाव - दाभाडे नगरपरिषद , तळेगाव , जिल्हा पुणे यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध असेल . 

( २ ) सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 
किशोर वि . गोखले , 

अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Madam Kama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai - 400032 
Dated 9th May 2022 

- 

The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

Notification 

No. TPS - 1819 / 1735 / CR - 192 / 19 / UD - 13. - Whereas , the Government in Urban Development 
Department , under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( Maharashtra 
Act No.XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as " the said Act " ) has sanctioned the second Revised 
Development Plan of Talegaon Dabhade Municipal Council vide Notification No. TPS - 1893 / 2010 / CR - 203 / 
D.P. Sanction / UD - 13 , dated 27th May 2013 and sanctioned the Development Plan of Excluded Parts vide 
Notification No. TPS - 1814 / 82 / CR - 25 / 14 / UD - 13 , dated 7th April 2015. ( hereinafter referred to as " the said 
Development Plans " and " the said Notifications " ) ; 

and whereas , in the said Development Plan , area admeasuring 536.56 sq . mtrs . out of lands bearing 
City Survey Nos . 5305 to 5309 and 5370 ( hereinafter referred to as " the said Land - 1 " ) are reserved for 
" Site No. 118 , Affordable Housing " with its appropriate authority as " MHADA " and land bearing City Survey 
No. 5368 ( hereinafter referred to as " the said Land - 2 " ) is included in Residential Zone ; 

and whereas , as per the provisions of Section 37 ( 1 ) of the said Act , the Talegaon Dabhade Municipal 
Council vide its General Body Resolution No. 9/2 , dated 10th January 2019 , has resolved to make 
modification in the said Development Plan , so as to delete the said Land - 1 from the said Reservation 
and to include the same in Residential Zone and also to include the said Land - 2 in the said Reservation 
and also to change the appropriate authority of the said Reservation from " MHADA " to " Talegaon Dabhade 
Municipal Council " ( hereinafter referred to as " the Proposed Modification " ) and accordingly submitted the 
proposal to the Government for sanction ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार 
पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

ते 

and whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune , the Government is of opinion that , the proposed Modification needs to be 
sanctioned with certain conditions ; 

and whereas , the land owner of the said Land , has deposited 50 per cent share of the Government 
out of 5 per cent premium amount as per the rate of said Land as prescribed in the Annual Statement of 
Rates ( ASR ) for the year 2021-22 in the Government Treasury vide challan Rs . 85,870 , dated 28th March 
2022 , through the Assistant Director of Town Planning , Pune Branch , Pune and the remaining 50 per 
cent share of Planning Authority out of the 5 per cent premium amount of Rs . 85,970 has been deposited 
with the Talegaon Dabhade Municipal Council , district Pune , on 21st March 2022 . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of the 
said Act , the Government of Maharashtra hereby sanctions the said Proposed Modification for the said 
Land with certain conditions and for that purpose amends the above said Notification dated 27th May 
2013 , as follows. 

" In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Development Plan , 
the following new entry shall be added after the last entry .- 

Entry 

" The area admeasuring 536.56 sq . mtrs . out of lands bearing City Survey Nos . 5305 to 5309 and 
5370 is deleted from " Site No. 118 - Affordable Housing " and the land so released is included in the 
Residential Zone and land bearing City Survey No. 5368 is included in " Site No. 118 , Affordable Housing " 
as shown on plan , subject to following condition and the appropriate authority of " Site No. 118 , Affordable 
Housing " is changed from " MHADA " to " Talegaon Dabhade Municipal Council " .- 

Condition . For the land bearing City Survey No. 5368 , it shall be binding to comply with the terms 
and conditions prescribed in the Collector , Pune's letter dated 9th January 2019 . 

1. A copy of the part plan No. TPS - 1819 / 1735 / CR - 192 / 19 / UD- 13 showing the aforesaid sanctioned 
modification shall be available in the office of the Chief Officer , Talegaon Dabhade Municipal Council , 
district Pune during office hours on all working days for inspection of public for a period of one month . 
2. This Notification shall also be published on Government website www.maharashtra.gov.in 
( Acts / Rules ) . 

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

KISHOR V. GOKHALE , 

Under Secretary to Government . 

नगर विकास विभाग 

चौथा मजला , मादाम कामा मार्ग , 

हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक ५ मे २०२२ 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

शुद्धिपत्रक 

क्रमांक टीपीएस -१८२० / १०० ९ / प्र.क्र . ११३ / २०२१ / शुद्धिपत्रक / नवि . - १३ . – ज्याअर्थी , शासनाच्या नगर विकास विभागाने , बारामती नगरपरिषदेच्या 
( जिल्हा पुणे ) वाढीव हद्दीची विकास योजना ( यापुढे " उक्त विकास योजना " असे संबोधिले आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ ( यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिले आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१६ / १४७७ / प्र . क्र . ११३ / १७ / ई.पी . 
मंजुरी / नवि- १३ , दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२० ( यापुढे " उक्त अधिसूचना " असे संबोधिले आहे ) अन्वये मंजूर केली असून उक्त विकास योजना , उक्त 
अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांनंतर अमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेतील ई . पी . क्रमांक ६६ नुसार , मौजे बारामती ( ग्रा . ) येथील गट क्रमांक ६६/२ मधील , मंजूर अभिन्यासातील 
सुविधा क्षेत्र म्हणून दर्शविलेले ५७४ ९ चौ . मी . क्षेत्र ( यापुढे " उक्त क्षेत्र " असे संबोधिले आहे ) " आरक्षण क्रमांक ११५ , क्रीडांगण " म्हणून आरक्षित 
करण्यात आले आहे : 


४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त क्षेत्रावर बारामती नगरपरिषदेने उक्त विकास योजना प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच दिनांक १३ मार्च २०१४ रोजी शाळेसाठी 
बांधकाम परवानगी दिली आहे , या बाबीचा उक्त विकास योजनेतील ई . पी . क्रमांक ७७ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने विचार करता , " आरक्षण क्रमांक 
११५ , क्रीडांगण " म्हणून दर्शविलेले उक्त क्षेत्र " विद्यमान शाळा " म्हणून दर्शविणेसाठी , उक्त विकास योजना मंजुरीच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये सुधारणा 
करणे आवश्यक असून त्याकरिता खालीलप्रमाणे शुद्धिपत्रक निर्गमित करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे . 

परिशिष्ट 
या ऐवजी 

अनु . क्र . 

असे वाचावे 

१ 

बदल कोठे करावयाचा आहे 
उक्त अधिसूचनेसोबतच्या परिशिष्ट - अ 
मधील अनु . क्र . ६६ मधील स्तंभ ६ मध्ये . 

Sanctioned as 
proposed . 

The area admeasuring approximately 5749 
sq . mtrs . in Gat No. 66-2 of Baramati Rural 
shown as Amenity Plot of sanctioned layout , is 
designated as " Existing School " , as shown on 
plan . 

आता , त्याअर्थी , वरीलप्रमाणे सुधारणा करणेसाठी प्रस्तुत शुद्धिपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे . 

प्रस्तुतचे शुद्धिपत्रक नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी , बारामती नगरपरिषद , बारामती , जिल्हा पुणे यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन 
वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात यावे . 

सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 
किशोर वि . गोखले , 

अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

4th Floor , Main Building , Hutatma Rajguru Chowk , 
Madam Kama Marg , Mantralaya , 

Mumbai - 400032 
Dated 5th May 2022 

The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

Corrigendum 

No. TPS - 1820 / 1009 / CR - 113 / 2020 / Corrigendum / UD - 13. - Whereas , the Government in Urban 
Development Department , has sanctioned the Development Plan of additional area of Baramati Municipal 
Council ( District Pune ) ( hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) under Section 31 ( 1 ) of 
the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) vide 
Notification No.TPS - 1816 / 1477 / CR - 113 / 17 / E.P . Sanction / UD - 13 , dated 6th October 2020 ( hereinafter 
referred to as " the said Notification " ) , which has come into force with effect from 30 days after the date 
of publication of the said Notification , in the Official Gazette ; 

and whereas , according to E.P. - 66 of the said Notification , the area admeasuring 5749 sq . mtrs . 
earmarked as Amenity Space ( hereinafter referred to as " the said Area " ) in sanctioned layout of land bearing 
Gat No. 66 / 2 of village Baramati ( Rural ) , is reserved as " Site No. 115 , Playground " ; 

and whereas , the Baramati Municipal had accorded building permission for school on the said Area , 
prior to the publication of the said Development Plan . And considering this fact in regard to the provision 
of E.P. 77 modify the said Notification by , the Government is of the opinion that , it is necessary to modify 
the said Notification by designating the said Area reserved as " Site No. 115 - Playground " as " Existing 
School " , and for that purpose it is necessary to issue a corrigendum as given below. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , 

शके १ ९ ४४ 

५ 

Schedule 

Sr. No. 

Instead of 

Read as 

1 

Where to make change 
In column 6 of Sr. No. 66 of 
Appendix - A appended to the 
said Notification . 

Sanctioned 
as proposed . 

The area admeasuring approximately 
5749 sq . mtrs . in Gat No. 66-2 of 
Baramati Rural shown as Amenity Plot 
of sanctioned layout , is designated as 
" Existing School " , as shown on plan . 

Now therefore , this corrigendum is issued in respect of above correction . 

This Corrigendum is kept open for inspection by the general public during office hours in the office 
of the Chief Officer , Baramati Municipal Council , Baramati , district Pune . 

This Corrigendum is also be published on Government website www.maharashtra.gov.in ( Acts / 
Rules ) . 

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

KISHOR V. GOKHALE , 
Under Secretary to Government . 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 

जिल्हा कोल्हापूर 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ अन्वये 
अधिसूचना 

क्रमांक भूसंपादन / एसआर - ५ / २०० ९ . - ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त 
अधिनियम " असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक 
भूसंपादन / एसआर -५ / २०० ९ , दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२० अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना व दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दुरुस्ती अधिसूचना काढली 
आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची दोनमध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

J 

आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , कोल्हापूर यांनी , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित 
करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , आजरा - भुदरगड , उपविभाग गारगोटी यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय अधिकारी , आजरा - भुदरगड , उपविभाग गारगोटी यांच्या कार्यालयात 
पाहणीसाठी उपलब्ध राहतील . 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

जिल्हा कोल्हापूर , तालुका आजरा , गाव पारपोली 

अ . क्र . 

भूमापन किंवा 

संपादित करावयाचे 

गट क्रमांक 

१ 

२ 

३ 

हे . आर 

१.२५ 

२.२४ 


१ 

२ 


४८ 

४ ९ 


६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक-- चालू 

अ . क्र . 

संपादित करावयाचे 

भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 

क्षेत्र 

१ 

२ 

३ 

हे . आर 

०.५० 

०.८७ 

०.१० 

०.१५ 

०.१५ 

०.२५ 

३.५४ 

९ .०५ 


१०० 

१२० - अ 

१२० - ब 

१२२ 

१२३ 

१२४ 

९ 

१७ ९ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : हिरण्यकेशी सर्फनाला मध्यम प्रकल्प , मौजे पारपोली , तालुका आजरा , जिल्हा कोल्हापूर . 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : मौजे पारपोली , तालुका आजरा , जिल्हा कोल्हापूर येथे १४१० मीटर लांबीचे ०.६७ अघफू क्षमतेचे , मातीचे धरण बांधून 
पाच कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधायाद्वारे आजरा तालुक्यातील गावामधील २६४४ हेक्टर क्षेत्रास उपसा सिंचनाचा लाभ घेणे प्रस्तावित आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ 

( अ ) या प्रकल्पामुळे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये बारमाही पाण्याची सोय होणार असल्याने नगदी पिके घेणे शक्य होऊन लोकांचा आर्थिक व 
सामाजिक स्तर उंचावून विकास स्तर वाढणार आहे . तसेच या प्रकल्पामुळे लाभक्षेत्रातील पाणीटंचाई दूर होणार आहे . 

( ब ) प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील पीकक्षेत्रामध्ये वाढ होणार असलेने स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे . 

( क ) प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये उसासारख्या नगदी पिकांमुळे साखर कारखानदारीत लक्षणीय वाढ संभवते , तसेच पाण्याच्या नियमित उपलब्धतेमुळे 
कृषी आधारित उत्पादन प्रक्रिया कारखानदारीस चालना मिळणार आहे . 

अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

प्रस्तावित संपादन क्षेत्रामध्ये फक्त शेतजमीन येत असून गावठाण विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील निरंक आहे . 
अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

प्रस्तावित संपादन क्षेत्रामध्ये फक्त शेतजमीन येत असून गावठाण विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन क्षेत्राबाबतचा तपशील निरंक आहे . 
टीप : उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी , आजरा - भुदरगड , उपविभाग गारगोटी कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

राहुल रेखावार , 
जिल्हाधिकारी , कोल्हापूर . 

कोल्हापूर , १७ मे २०२२ . 


४ 

५ 

६ 

७ 

८ 


: : : : : : : 


एकूण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , 

शके १ ९ ४४ 

जिल्हा कोल्हापूर 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ अन्वये 
अधिसूचना 

क्रमांक भूसंपादन / एसआर -६ / २०० ९ . - ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त 
अधिनियम " असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक 
भूसंपादन / एसआर -६ / २०० ९ , दिनांक ११ मार्च २०२० अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना व दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दुरुस्ती अधिसूचना काढली आहे 
आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची दोनमध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , कोल्हापूर यांनी , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित 
करण्यात येत आहे 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , आजरा - भुदरगड , उपविभाग गारगोटी यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय अधिकारी , आजरा - भुदरगड , उपविभाग गारगोटी यांच्या कार्यालयात 
पाहणीसाठी उपलब्ध राहतील . 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

जिल्हा कोल्हापूर , तालुका आजरा , गाव पारपोली 

अ . क्र . 

भूमापन किंवा 

संपादित करावयाचे 
क्षेत्र 

गट क्रमांक 

१ 

२ 

३ 

हे . आर 

१ 

१२५ पैकी 

१५.०३ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

मौजे 

तालुका आजरा , 
पारपोली , तालुका आजरा , जिल्हा कोल्हापूर , 

प्रकल्पाचे नाव : हिरण्यकेशी सर्फनाला मध्यम प्रकल्प , मौजे पारपोली , 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : मौजे पारपोली , तालुका आजरा , जिल्हा कोल्हापूर येथे १४१० मीटर लांबीचे ०.६७ अघफू क्षमतेचे , मातीचे धरण बांधून 
पाच कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याद्वारे आजरा तालुक्यातील गावामधील २६४४ हेक्टर क्षेत्रास उपसा सिंचनाचा लाभ घेणे प्रस्तावित आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ 

( अ ) या प्रकल्पामुळे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये बारमाही पाण्याची सोय होणार असल्याने नगदी पिके घेणे शक्य होऊन लोकांचा आर्थिक व 
सामाजिक स्तर उंचावून विकास स्तर वाढणार आहे , तसेच या प्रकल्पामुळे लाभक्षेत्रातील पाणीटंचाई दूर होणार आहे . 

( ब ) प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील पीकक्षेत्रामध्ये वाढ होणार असलेने स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे . 

( क ) प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये उसासारख्या नगदी पिकांमुळे साखर कारखानदारीत लक्षणीय वाढ संभवते , तसेच पाण्याच्या नियमित उपलब्धतेमुळे 
कृषी आधारित उत्पादन प्रक्रिया कारखानदारीस चालना मिळणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

प्रस्तावित संपादन क्षेत्रामध्ये फक्त शेतजमीन येत असून गावठाण विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील निरंक आहे . 


७ 


८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

प्रस्तावित संपादन क्षेत्रामध्ये फक्त शेतजमीन येत असून गावठाण विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन क्षेत्राबाबतचा तपशील निरंक आहे . 
टीप : उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी , आजरा - भुदरगड , उपविभाग गारगोटी कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

राहुल रेखावार , 
जिल्हाधिकारी , कोल्हापूर . 

कोल्हापूर , १७ मे २०२२ . 

पोलीस उप - आयुक्त , वाहतूक यांजकडून 

क्रमांक पोउआ / वाह . / ५६८ / २०२१ . - ज्याअर्थी , पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे , त्याअर्थी , 
महाराष्ट्र शासन गृह विभाग क्रमांक एम . व्ही . ए . ०१ ९ ६ / ८७१ / सीआर -३७ / टीआरए -२ , दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार 
वाहन कायदा कलम ११५ , ११६ ( १ ) ( ए ) ( बी ) , ११६ ( ४ ) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून प्राप्त हरकती 
व सूचनांचा विचार करून मी , राहुल श्रीरामे , पोलीस उप - आयुक्त , वाहतूक शाखा , पुणे शहर , अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा . फायर 
ब्रिगेड , पोलीस वाहने , रुग्णवाहिका , इत्यादी ) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे . 

सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निर्बंध रद्द समजण्यात येतील . 

कोंढवा वाहतूक विभाग , पुणे अंतर्गत 

प्रभाग क्रमांक २६ , कोंढवा खुर्दमधील एनआयबीएम रोड ते साळुंखे विहार रोडला जोडणाऱ्या अंबा वाटिका रोडवर रस्त्याच्या दोन्ही 
बाजूस रस्त्यावर दुचाकी पार्किंग , चारचाकी पार्किंग तसेच काही भागांमध्ये नो - पार्किंग करण्यात येत आहे . 
दुचाकी पार्किंग 

१. सुप्रीम क्लासिक बिल्डिंग ते एमएसईबी ऑफिसपर्यंत सुमारे ४० मीटर . 

२. धनमोहिनी सोसायटीसमोर - सुमारे २० मीटर . 

३. मेगा सुपर शॉपी , अंबा वाटिका सोसायटी ते अपोलो क्लिनिकपर्यंत सुमारे १५० मीटर . 

- 

४. दोराबजी एन्क्लेव्ह सोसायटीसमोर क्लिक्स सलून ते साईराम जनरल स्टोअर्सपर्यंत सुमारे ५० मीटर . 
चारचाकी पार्किंग 

१. एमएसईबी ऑफिस ते क्रीप्स अॅन्ड करी हॉलपर्यंत सुमारे २० मीटर , 

२. धनमोहिनी सोसायटी ते दत्त मंदिरापर्यंत सुमारे ८० मीटर . 

- 

पी -१ , पी -२ सम - विषम तारखांना 

१. सिल्व्हर इस्टेट सोसायटी ते मेरिडियन अॅटो सर्व्हिस सेंटरपर्यंत 

सुमारे १०० मीटर . 

- 

२. कुबेरा गार्डन सोसायटी ते क्वॉलिटी सफायर सोयायटी फलकापर्यंत सुमारे १०० मीटर , 

- 

सर्व प्रकारच्या वाहनांकरिता नो पार्किंग 

१. मेरीडियन अॅटो सर्व्हिस सेंटर ते निवेदिता गार्डन सोसायटीमधील मेडिकल शॉप - आनंदपुरम ट्रस्टकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या कॉर्नरपर्यंत 
सुमारे २० मीटर . 

- 

- 

२. दत्त मंदिर ते राज होम्स , एनआयबीएम चौकापर्यंत सुमारे १०० मीटर . 
३. मेडिको पॉइंट , एनआयबीएम चौक ते मेगा सुपर शॉपी- सुमारे २०० मीटर , 

राहुल श्रीरामे , 

पोलीस उप - आयुक्त , वाहतूक , 
पुणे शहर . 

पुणे शहर , ७ डिसेंबर २०२१ . 


शके १ ९ ४४ 

९ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , 
जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख यांजकडून 

वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ / प्र . क्र . १ ९ / ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट 

१ ९९ ४ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र . क्र . १३ / मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण / अधिसूचना / 
एस . व्ही . सी . आर . ४३२४ / स -४ / १ ९९ ४ पुणे , दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 

( ४ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक गावठाण / ड्रोन सर्व्हे / प्र . क्र . 
३ ९ / २०२१ , दिनांक २५ जानेवारी २०२१ . 

( ५ ) उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , वाळवा , मु . इस्लामपूर यांचेकडील पत्र क्रमांक शिरस्तेदार / सजा पुनर्व . / चिकुर्डे / २०२२ , दिनांक ६ 
मे २०२२ . 

अधिसूचना 

क्रमांक न . भू . ( गा . ) / अधिसूचना / वाळवा / चिकुर्डे सजा / १०० ९ / २०२२.- महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक 
आस्थापना १० ९ ३ / प्र . क्र . १ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना 
करणेत आलेली आहे , त्याअनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक 
एस.व्ही.सी.आर -४३२४ / स -४ / १ ९९ ४ , पुणे दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची 
गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

उपरोल्लेखित वाचा क्रमांक ५ चे प्रस्तावानुसार उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , वाळवा , मु . इस्लामपूर यांचे अधिनस्त चिकुर्डे सजांची गावे 
व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र . क्र . १३ / मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ 
अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे . 

उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , वाळवा , मु . इस्लामपूर यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा चिकुर्डेमध्ये एकूण ३ गावे नव्याने 
समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 

उक्त वाचा क्रमांक ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे ढगेवाडी , मौजे 
जक्राईवाडी , मौजे देवर्डे ही गावे उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , वाळवा , मु . इस्लामपूर यांचे अधिनस्त सजा चिकुर्डेमध्ये नव्याने समाविष्ट करून 
त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ मे २०२२ पासून होणेची आहे . 

परिशिष्ट 

इकडील अधिसूचना क्रमांक न . भू . ( गा . ) / अधिसूचना / वाळवा / चिकुर्डे सजा / २०२२ , दिनांक ६ मे २०२२ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट 
नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाऱ्या गावांचा / मिळकतींचा तपशील 
जिल्हा सांगली , तालुका वाळवा , कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , वाळवा , मु . इस्लामपूर 
पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती 

परिरक्षणास नव्याने 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 

घ्यावयाचे गाव 

गावे 

गावे 

सजा 

गावे 

मिळकती 

सजा 
१ 

मिळकती 
३ 

मिळकती 
५ 

२ 

६ 

७ 

८ 

९ 

चिकुर्डे 

१. चिकुर्डे 

१८८६ 

ढगेवाडी 

१७० 

चिकुर्डे 

१. चिकुर्डे 

१८८६ 

२. ऐतवडे बु . 

१५०० 

जक्राईवाडी 

१२३ 

२. ऐतवडे बु . 

१५०० 

३. करंजवडे 

७८६ 

देवर्डे 

१ ९ ७ 

३. करंजवडे 

७८६ 

४. कुरळप 

१२१८ शिवपुरी 

२०२ 

४. कुरळप 

१२१८ 

५. ऐतवडे खु . 

१५०३ 

५. ऐतवडे खु . 

१५०३ 

६. कुंडलवाडी ७८६ 

६. कुंडलवाडी 

७८६ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट -- चालू 

पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 

गावे 

गावे 

२ 

७ 

७. येडेनिपाणी 

७. येडेनिपाणी 

८. ढगेवाडी 

९ . जक्राईवाडी 

१०. देवर्डे 

एकूण ७ 


परिरक्षणास नव्याने 

घ्यावयाचे गाव 

मिळकती 

मिळकती 
५ 

मिळकती 
८ 

३ 

९ 

१४३ ९ 

१४३ ९ 

३६० 

नव्याने समाविष्ट 

४१५ 

नव्याने समाविष्ट 

१ ९ ७ 

नव्याने समाविष्ट 

९ ११८ 

३ 

४ ९ ० 

९ ६०८ 

सुदाम जाधव , 

जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख , 
सांगली . 

सांगली , ६ मे २०२२ . 

वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ / प्र . क्र . १ ९ / ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट 

१ ९९ ४ . 

( २ ) 

महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र . क्र . १३ / मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( ३ ) 

मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण / अधिसूचना / 
एस . व्ही . सी . आर . ४३२४ / स -४ / १ ९९ ४ पुणे , दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 

( ४ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक गावठाण / ड्रोन सर्व्हे / प्र . क्र . 
३ ९ / २०२१ , दिनांक २५ जानेवारी २०२१ . 

( ५ ) उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , वाळवा , मु . इस्लामपूर यांचेकडील पत्र क्रमांक शिरस्तेदार / सजा पुनर्व . / पेठ / २०२२ , दिनांक ६ मे 

२०२२ . 

अधिसूचना 

क्रमांक न . भू . ( गा . ) / अधिसूचना / वाळवा / पेठ सजा / १०१० / २०२२ -- महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक 
आस्थापना १० ९ ३ / प्र . क्र . १ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना 
करणेत आलेली आहे , त्याअनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक 
एस.व्ही.सी.आर -४३२४ / स -४ / १ ९९ ४ , पुणे दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची 
गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

उपरोल्लेखित वाचा क्रमांक ५ चे प्रस्तावानुसार उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , वाळवा , मु . इस्लामपूर यांचे अधिनस्त पेठ सजांची गावे 
व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र . क्र . १३ / मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ 
अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे . 

उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , वाळवा , मु . इस्लामपूर यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा पेठमध्ये एकूण ४ गावे नव्याने 
समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 

उक्त वाचा क्रमांक ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे जांभूळवाडी , मौजे 
मरळनाथपूर , मौजे वाघवाडी , मौजे नायकलवाडी ही गावे उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , वाळवा , मु . इस्लामपूर यांचे अधिनस्त सजा पेठमध्ये 
नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ मे २०२२ पासून होणेची आहे . 


सजा 

१ 


गावे 


सजा 

६ 


एकूण १० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , 

शके १ ९ ४४ 

११ 

परिशिष्ट 

इकडील अधिसूचना क्रमांक न . भू . ( गा . ) / अधिसूचना / वाळवा / पेठ सजा / २०२२ , दिनांक ६ मे २०२२ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट 
नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाऱ्या गावांचा / मिळकतींचा तपशील 
जिल्हा सांगली , तालुका वाळवा , कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , वाळवा , मु . इस्लामपूर 
पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती 

परिरक्षणास नव्याने 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 

घ्यावयाचे गाव 

सजा 

गावे 

मिळकती 

गावे 

मिळकती 

सजा 

गावे 

मिळकती 
८ 

१ 

३ 

४ 

६ 

७ 

९ 

पेठ 

२७३४ 

जांभूळवाडी 
१३२ 

पेठ 

२७३४ 

( महादेववाडीसह ) 

५८८ 

३० ९ 

५८८ 

मरळनाथपूर 
वाघवाडी ११२ 

१८३१ 

१८३१ 

८६५ 

शिवपुरी २०२ 

८६५ 

१००७ 

१००७ 

८२३ 

८२३ 

१५८ 

१५८ 

१३४ 

१३४ 

१३२ नव्याने समाविष्ट 

३० ९ नव्याने समाविष्ट 

११२ नव्याने समाविष्ट 
१३४ नव्याने समाविष्ट 

८१४० 

४ 

६८७ 

८८२७ 

सुदाम जाधव , 

जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख , 
सांगली . 

सांगली , ६ मे २०२२ . 

वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ / प्र . क्र . १ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट 

१ ९९ ४ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र . क्र . १३ / मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण / अधिसूचना / 
एस . व्ही . सी . आर . ४३२४ / स -४ / १ ९९ ४ पुणे , दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 

( ४ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक गावठाण / ड्रोन सर्व्हे / प्र . क्र . 
३ ९ / २०२१ , दिनांक २५ जानेवारी २०२१ . 

( ५ ) उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , मिरज , मु . सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक शिरस्तेदार / सजा पुनर्व . / कवलापूर / २०२२ , दिनांक 
४ मे २०२२ . 

अधिसूचना 

क्रमांक न . भू . ( गा . ) / अधिसूचना / मिरज मु . सांगली / कवलापूर सजा / १०११ / २०२२ – महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन 
निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ / प्र . क्र . १ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर 


१. पेठ 


( महादेववाडीसह ) 


२. ओझर्डे 

३. रेठरेधरण 

४. वशी 

५. इटकरे 

६. तांदुळवाडी 

७. गोळेवाडी 

८. कापूरवाडी 

एकूण ८ 


१. पेठ 

२. ओझर्डे 

३. रेठरेधरण 

४. वशी 

५. इटकरे 

६. तांदुळवाडी 

७. गोळेवाडी 

८. कापूरवाडी 

९ . जांभूळवाडी 

१०. मरळनाथपूर 

११. वाघवाडी 

१२. नायकलवाडी 

एकूण १२ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

पुनर्रचना करणेत आलेली आहे , त्याअनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना 
क्रमांक एस.व्ही.सी.आर -४३२४ / स -४ / १ ९९ ४ , दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची 
गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

उपरोल्लेखित वाचा क्रमांक ५ चे प्रस्तावानुसार 
व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

मिरज , 
प्रस्तावानुसार उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , मिरज , मु . सांगली यांचे अधिनस्त कवलापूर सजांची गावे 

उपअधीक्षक , भूमी 

अभिलेख , 

महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र . क्र . १३ / मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ 
अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे . 

उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , मिरज ,, मु . सांगली यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा कवलापूरमध्ये एकूण १ गाव नव्याने 
समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 

उक्त वाचा क्रमांक ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे काकडवाडी हे गाव 
उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , मिरज , मु . सांगली यांचे अधिनस्त सजा कवलापूरमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत 
येऊन परिरक्षणास घेणेत एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ मे २०२२ पासून होणेची आहे . 

परिशिष्ट 

इकडील अधिसूचना क्रमांक न . भू . ( गा . ) / अधिसूचना / मिरज / कवलापूर सजा / २०२२ , दिनांक ६ मे २०२२ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट 
नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाऱ्या गावांचा / मिळकतींचा तपशील 
जिल्हा सांगली , तालुका मिरज , कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , मिरज , मु . सांगली 
पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती 

परिरक्षणास नव्याने 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 

घ्यावयाचे गाव 

सजा 

गावे 

मिळकती 

सजा 

गावे 

मिळकती 
३ 

१ 

२ 

६ 

७ 

कवलापूर 

१. कवलापूर 

२३२७ 

१४५ 

कवलापूर १ कवलापूर 

२. करोली 

४४४ 

२. करोली 

३. सोनी 

१६१६ 

३. सोनी 

४. बिसूर 

१०४३ 

४. बिसूर 

५. भोसे 

१८५४ 

५. भोसे 

६. पाटगाव 

२५७ 

६. पाटगाव 

७. खरकटवाडी 

३३६ 

७. खरकटवाडी 

८. रसुलवाडी 

५३ 

८. रसुलवाडी 

९ . सांबरवाडी 

६६ 

९ . सांबरवाडी 

१०. काकडवाडी 

एकूण ९ 

७ ९९ ६ 

एकूण १० 


सांगली , ६ मे २०२२ . 


गावे 

काकडवाडी 


१ 


१४५ 


मिळकती 
८ 

२३२७ 

४४४ 

१६१६ 

१०४३ 

१८५४ 

२५७ 

३३६ 

५३ 

६६ 

१४५ नव्याने समाविष्ट 

८१४१ 

सुदाम जाधव , 

जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख , 

सांगली . 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ 

११ , 

शके १ ९ ४४ 

१३ 

वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ / प्र . क्र . १ ९ / ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट 

१ ९९ ४ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र . क्र . १३ / मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण / अधिसूचना / 
एस.व्ही.सी.आर. ४३२४ / स -४ / १ ९९ ४ पुणे , दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 

( ४ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक गावठाण / ड्रोन सर्व्हे / प्र . क्र . 
३ ९ / २०२१ पुणे , दिनांक २५ जानेवारी २०२१ . 

( ५ ) उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , मिरज , मु . सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक शिरस्तेदार / सजा पुनर्व . / सांगली ग्रा . / २०२२ , दिनांक 
४ मे २०२२ . 

अधिसूचना 

क्रमांक न . भू . ( गा ) / अधिसूचना / मिरज मु . सांगली / आरग सजा / १०१४ / २०२२ -- महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन 
निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ / प्र . क्र . १ ९ / ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर 
पुनर्रचना करणेत आलेली आहे , त्याअनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना 
क्रमांक एस.व्ही.सी.आर -४३२४ / स -४ / १ ९९ ४ , पुणे दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून 
सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

उपरोल्लेखित वाचा क्रमांक ५ चे प्रस्तावानुसार उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , मिरज , मु . सांगली यांचे अधिनस्त आरग सजाची गावे 
व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र . क्र . १३ / मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ 
अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे . 

उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , मिरज , मु . सांगली यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा आरगमध्ये एकूण ३ गावे नव्याने 
समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 

उक्त वाचा क्रमांक ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे कदमवाडी , मौजे 
संतोषवाडी , मौजे लक्ष्मीवाडी ही गावे उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , मिरज , मु . सांगली यांचे अधिनस्त सजा आरगमध्ये नव्याने समाविष्ट करून 
त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ मे २०२२ पासून होणेची आहे . 

परिशिष्ट 

इकडील अधिसूचना क्रमांक न . भू . ( गा . ) / अधिसूचना / मिरज / आरग सजा / २०२२ , दिनांक ६ मे २०२२ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट 
नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाऱ्या गावांचा / मिळकतींचा तपशील 
जिल्हा सांगली , तालुका मिरज , कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , मिरज , मु . सांगली 
पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती 

परिरक्षणास नव्याने 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 

घ्यावयाचे गाव 

गावे 

सजा 

गावे 

सजा 
१ 

गावे 
२ 

मिळकती 
३ 

मिळकती 
५ 

६ 

७ 

९ 

आरग 

१. आरग 

कदमवाडी 

आरग 

१. आरग 

२ ९ ५४ 
१७०८ 

११ ९ 
१ ९ २ 

२. सलगरे 

संतोषवाडी 

२. सलगरे 

३. बेळंकी 

१११७ 

लक्ष्मीवाडी 
८५ 

३. बेळंकी 

४. खटाव 

६३७ 

४. खटाव 

५. लिंगनूर 

६६७ 

५. लिंगनूर 

६. शिंदेवाडी 

५८६ 

६. शिंदेवाडी 

७. चाबुकस्वारवाडी ३७५ 

७. चाबुकस्वारवाडी 


मिळकती 
८ 

२ ९ ५४ 

१७०८ 

१११७ 

६३७ 

६६७ 

५८६ 

३७५ 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट -- चालू 

पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 

सजा 

गावे 

गावे 

१ 

२ 

७ 

८. मन्सुरवाडी 

८. मन्सुरवाडी 

९ . कदमवाडी 

१०. संतोषवाडी 

११. लक्ष्मीवाडी 

एकूण ८ 

एकूण ११ 


परिरक्षणास नव्याने 

घ्यावयाचे गाव 

मिळकती 

मिळकती 
५ 

८ 

९ 

९ ३ 

९ ३ 

११ ९ नव्याने समाविष्ट 

१ ९ २ नव्याने समाविष्ट 
८५ नव्याने समाविष्ट 

८१३७ 

३ 

३ ९ ६ 

८५३३ 

सुदाम जाधव , 

जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख , 
सांगली . 

सांगली , ६ मे २०२ . 

६ 

वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ / प्र . क्र . १ ९ / ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट 

१ ९९ ४ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र . क्र . १३ / मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण / अधिसूचना / 
एस . व्ही . सी . आर . ४३२४ / स -४ / १ ९९ ४ पुणे , दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 

( ४ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक गावठाण / ड्रोन सर्व्हे / प्र . क्र . 
३ ९ / २०२१ पुणे , दिनांक २५ जानेवारी २०२१ . 

( ५ ) उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , मिरज , मु . सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक शिरस्तेदार / सजा पुनर्व . / सांगली बुधगाव / २०२२ , दिनांक 
४ मे २०२२ . 

अधिसूचना 

क्रमांक न . भू . ( गा ) / अधिसूचना / मिरज मु . सांगली / बुधगाव सजा / १०१५ / २०२२ -- महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन 
निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ / प्र . क्र . १ ९ / ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर 
पुनर्रचना करणेत आलेली आहे , त्याअनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना 
क्रमांक एस.व्ही.सी.आर -४३२४ / स -४ / १ ९९ ४ , दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची 
गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

उपरोल्लेखित वाचा क्रमांक ५ चे प्रस्तावानुसार उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , मिरज , मु . सांगली यांचे अधिनस्त बुधगाव सजाची गावे 
व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र . क्र . १३ / मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ 
अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे . 

उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , मिरज , मु . सांगली यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा बुधगावमध्ये एकूण १ गाव नव्याने 
समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 

उक्त वाचा क्रमांक ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे पदमाळे हे गाव 
उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , मिरज , मु . सांगली यांचे अधिनस्त सजा बुधगावमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन 
परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ मे २०२२ पासून होणेची आहे . 


मिळकती 

३ 


गावे 


सजा 

६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते 

-- 

जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , 

शके १ ९ ४४ १५ 

परिशिष्ट 

इकडील अधिसूचना क्रमांक न . भू . ( गा . ) / अधिसूचना / मिरज / बुधगाव सजा / २०२२ , दिनांक ६ मे २०२२ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट 
नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाऱ्या गावांचा / मिळकतींचा तपशील 
जिल्हा सांगली , तालुका मिरज , कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , मिरज , मु . सांगली 
पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती 

परिरक्षणास नव्याने 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 

घ्यावयाचे गाव 

गावे 

मिळकती 

मिळकती 

सजा 

गावे 

मिळकती 

सजा 
१ 

३ 

५ 

६ 

७ 

८ 

बुधगाव 

२६५५ 

१८६ 

बुधगाव 

१. बुधगाव 

२६५५ 

१. बुधगाव 
२. कर्नाळ 

९ ६४ 

२. कर्नाळ 

९ ६४ 

३. समडोळी 

१४५६ 

३. समडोळी 

१४५६ 

४. नांद्रे 

१ ९ ४५ 

४. नांद्रे 

१८८ ९ 

५. पदमाळे 

१८६ नव्याने समाविष्ट 

७०२० 

१ 

१८६ 

एकूण ५ 

७१५० 

सुदाम जाधव , 

जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख , 
सांगली . 

सांगली , ६ मे २०२२ . 

वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ / प्र . क्र . १ ९ / ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट 

१ ९९ ४ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र . क्र . १३ / मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण / अधिसूचना / 
एस . व्ही . सी . आर . ४३२४ / स -४ / १ ९९ ४ पुणे , दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 

( ४ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक गावठाण / ड्रोन सर्व्हे / प्र . क्र . 
३ ९ / २०२१ पुणे , दिनांक २५ जानेवारी २०२१ . 

( ५ ) उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , मिरज , मु . सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक शिरस्तेदार / सजा पुनर्व . / सांगली ग्रा . / २०२२ , दिनांक 
४ मे २०२२ . 

अधिसूचना 

क्रमांक न . भू . ( गा ) / अधिसूचना / मिरज मु . सांगली / सांगली ग्रा . सजा / १०१६ / २०२२ . - महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील 
शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ / प्र . क्र . १ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची 
तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे , त्याअनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील 
अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर -४३२४ / स -४ / १ ९९ ४ , दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली 
असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

उपरोल्लेखित वाचा क्रमांक ५ चे प्रस्तावानुसार उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , मिरज , मु . सांगली यांचे अधिनस्त सांगली ग्रामीण सजाची 
गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र . क्र . १३ / मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ 
अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे . 

उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , मिरज , मु . सांगली यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा सांगली ग्रामीणमध्ये एकूण ३ गावे 
नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 


एकूण ४ 


गावे 

४ 

पदमाळे 


९ 


१६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

उक्त वाचा क्रमांक ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे निलजी , मौजे बामणी , 
मौजे माळवाडी ही गावे उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , मिरज , मु . सांगली यांचे अधिनस्त सजा सांगली ग्रामीणमध्ये नव्याने समाविष्ट करून 
त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ मे २०२२ पासून होणेची आहे . 

परिशिष्ट 

इकडील अधिसूचना क्रमांक न . भू . ( गा . ) / अधिसूचना / मिरज / सांगली ग्रामीण सजा / २०२२ , दिनांक ६ मे २०२२ चे अधिसूचनेसोबतचे 
परिशिष्ट नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाऱ्या गावांचा / मिळकतींचा तपशील 
जिल्हा सांगली , तालुका मिरज , कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , मिरज , मु . सांगली 
पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती 

परिरक्षणास नव्याने 
घ्यावयाचे गाव 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 

सजा 

गावे 

मिळकती 

गावे मिळकती 

सजा 

गावे 

मिळकती 

१ 

२ 

३ 

५ 

६ 

७ 

८ 

९ 

सांगली 

१. हरीपूर 

६५८ 

निलजी 

२१ 

सांगली 

१. हरीपूर 

६५८ 

ग्रामीण 

२. कसबे डिग्रज 

२०६ ९ 

बामणी 

३२ 

ग्रामीण 

२. कसबे डिग्रज 

२०६ ९ 

३. दुधगाव 

२२० ९ 

माळवाडी ११३ 

३. दुधगाव 

२२० ९ 

४. कवठेपिरान 

२०७२ 

४. कवठेपिरान 

२०७२ 

५. अंकली 

५८२ 

५. अंकली 

५८२ 

६. तुंग 

५७५ 

६. तुंग 

५७५ 

७. मौजे डिग्रज 

८७६ 

७. मौजे डिग्रज 

८७६ 

८. इनामधामणी 

१०५३ 

८. इनामधामणी 

१०५३ 

९ . निलजी 

२१ 

नव्याने समाविष्ट 

१०. बामणी 

३२ 

नव्याने समाविष्ट 

११. माळवाडी 

११३ 

नव्याने समाविष्ट 

एकूण ८ 

१०० ९ ४ 

३ 

१६६ 

एकूण ११ 

१०२६० 

सुदाम जाधव , 

जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख , 
सांगली . 

सांगली , ६ मे २०२२ . 

वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ / प्र . क्र . १ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट 

१ ९९ ४ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र . क्र . १३ / मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण / अधिसूचना / 
एस.व्ही.सी.आर. ४३२४ / स -४ / १ ९९ ४ पुणे , दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 

( ४ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक गावठाण / ड्रोन सर्व्हे / प्र . क्र . 
३ ९ / २०२१ पुणे , दिनांक २५ जानेवारी २०२१ . 

( ५ ) उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , मिरज , मु . सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक शिरस्तेदार / सजा पुनर्व . / मालगाव / २०२२ , दिनांक 
४ मे २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , 

शके १ ९ ४४ 

१७ 

अधिसूचना 

क्रमांक न . भू . ( गा ) / अधिसूचना / मिरज मु . सांगली / मालगाव सजा / १०१७ / २०२२ . – महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन 
निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ / प्र . क्र . १ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर 
पुनर्रचना करणेत आलेली आहे , त्याअनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना 
क्रमांक एस.व्ही.सी.आर -४३२४ / स -४ / १ ९९ ४ , पुणे दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून 
सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

उपरोल्लेखित वाचा क्रमांक ५ चे प्रस्तावानुसार उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , मिरज , मु . सांगली यांचे अधिनस्त मालगाव सजाची गावे 
व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र . क्र . १३ / मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ 
अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे . 

उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , मिरज , मु . सांगली यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा मालगावमध्ये एकूण २ गावे नव्याने 
समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 

उक्त वाचा क्रमांक ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे पायाप्पाचीवाडी , मौजे 
व्यंकोचीवाडी ही गावे उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , मिरज , मु . सांगली यांचे अधिनस्त सजा मालगावमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात 
बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ मे २०२२ पासून होणेची आहे . 

परिशिष्ट 

इकडील अधिसूचना क्रमांक न . भू . ( गा . ) / अधिसूचना / मिरज / मालगाव सजा / २०२२ , दिनांक ६ मे २०२२ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट 
नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाऱ्या गावांचा / मिळकतींचा तपशील 
जिल्हा सांगली , तालुका मिरज , कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , मिरज , मु . सांगली 
पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती 

परिरक्षणास नव्याने 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 

घ्यावयाचे गाव 

गावे 

सजा 
१ 

गावे 
२ 

मिळकती 
३ 

मिळकती 
५ 

सजा 
६ 

७ 

९ 

मालगाव 

१. मालगाव 

३०२६ 

मालगाव 

१. मालगाव 

२. एरंडोली 

९ ५४ 

२. एरंडोली 

३. शिपूर 

७४७ 

३. शिपूर 

४. खंडेराजुरी 

८७० 

४. खंडेराजुरी 

५. गुंडेवाडी 

३३८ 

५. गुंडेवाडी 

६. सिद्धेवाडी 

४७१ 

६. सिद्धेवाडी 

७. मल्लेवाडी 

५६० 

७. मल्लेवाडी 

८. व्यंकोचीवाडी 

९ . पायाप्पाचीवाडी 

एकूण ७ 

एकूण ९ 


सांगली , ६ मे २०२२ . 


६ ९ ६६ 


गावे 

व्यंकोचीवाडी 

६३ 
पायाप्पाचीवाडी १८७ 

२५० 


२ 


मिळकती 
८ 

३०२६ 

९ ५४ 

७४७ 

८७० 

३३८ 

४७१ 

५६० 

६३ 

नव्याने समाविष्ट 

१८७ 

नव्याने समाविष्ट 

७२१६ 

सुदाम जाधव , 

जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख , 

सांगली . 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ / प्र . क्र . १ ९ / ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट 

१ ९९ ४ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र . क्र . १३ / मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण / अधिसूचना / 
एस . व्ही . सी . आर . ४३२४ / स -४ / १ ९९ ४ पुणे , दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 

( ४ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक गावठाण / ड्रोन सर्व्हे / प्र . क्र . 
३ ९ / २०२१ पुणे , दिनांक २५ जानेवारी २०२१ . 

( ५ ) उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , वाळवा , मु . इस्लामपूर यांचेकडील पत्र क्रमांक शिरस्तेदार / सजा पुनर्व . / ताकारी / २०२२ , दिनांक ६ 
मे २०२२ . 

अधिसूचना 

- 

क्रमांक न . भू . ( गा ) / अधिसूचना / वाळवा / ताकारी सजा / १०१२ / २०२२ - महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक 
आस्थापना १० ९ ३ / प्र . क्र . १ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना 
करणेत आलेली आहे , त्याअनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक 
एस.व्ही.सी.आर -४३२४ / स -४ / १ ९९ ४ , पुणे दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची 
गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

उपरोल्लेखित वाचा क्रमांक ५ चे प्रस्तावानुसार उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , वाळवा , मु . इस्लामपूर यांचे अधिनस्त ताकारी सजाची गावे 
व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र . क्र . १३ / मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ 
अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे . 

उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , वाळवा , मु . इस्लामपूर यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा ताकारीमध्ये एकूण ७ गावे नव्याने 
समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 

उक्त वाचा क्रमांक ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे खरातवाडी , मौजे 
सापटेपाडी , मौजे कोळे , मौजे बनेवाडी , मौजे गोंडवाडी , मौजे दुधारी , मौजे बेरडमाची ही गावे उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , वाळवा , मु . इस्लामपूर 
यांचे अधिनस्त सजा ताकारीमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत 
आहे . 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ मे २०२२ पासून होणेची आहे . 

९ 

परिशिष्ट 

इकडील अधिसूचना क्रमांक न . भू . ( गा . ) / अधिसूचना / वाळवा / ताकारी सजा / २०२२ , दिनांक ६ मे २०२२ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट 
नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाऱ्या गावांचा / मिळकतींचा तपशील 
जिल्हा सांगली , तालुका वाळवा , कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , वाळवा , मु . इस्लामपूर 
पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती 

परिरक्षणास नव्याने 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 

घ्यावयाचे गाव 

मिळकती 

सजा 

गावे 

सजा 
१ 

गावे 
२ 

मिळकती 
३ 

मिळकती 
८ 

६ 

७ 

ताकारी 

१. ताकारी 

७० ९ 

१३ ९ 

ताकारी 

१. ताकारी 

७० ९ 

२. बिचूद 

९ १२ 

१०३ 

२. बिचूद 

९ १२ 

३. रेठरेहरणाक्ष 

९ १६ 

१५५ 

३. रेठरेहरणाक्ष 

९ १६ 

४. बोरगाव 

१८६६ 

४१ 

४. बोरगाव 

१८६६ 

५. किल्लेमच्छिंद्र 

६० ९ 

११५ 

५. किल्लेमच्छिंद्र 

६० ९ 

६. शिरटे 

५६८ दुधारी 

२२३ 

६. शिरटे 

५६८ 


गावे 

खरातवाडी 

साटपेवाडी 

कोळे 

बनेवाडी 

गोंडवाडी 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , 

परिशिष्ट -- चालू 

पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

गावे 

गावे 

७ 

७. नरसिंहपूर 

७. नरसिंहपूर 

८. येडेमच्छिंद्र 

८. येडेमच्छिंद्र 

९ . खरातवाडी 

१०. साटपेवाडी 

११. कोळे 

१२. बनेवाडी 

१३. गौंडवाडी 

१४. दुधारी 

१५. बेरडमाची 

एकूण ८ 

एकूण १५ 


सजा 

१ 


परिरक्षणास नव्याने 

घ्यावयाचे गाव 

मिळकती 

मिळकती 

मिळकती 

३ 

५ 

८ 

९ 

६१२ 

१८० 

६१२ 

११३ ९ 

११३ ९ 

१३ ९ 

नव्याने समाविष्ट 

१०३ 

नव्याने समाविष्ट 

१५५ 

नव्याने समाविष्ट 

४१ 

नव्याने समाविष्ट 

११५ 

नव्याने समाविष्ट 

२२३ 

नव्याने समाविष्ट 

१८० 

नव्याने समाविष्ट 

७३३१ 

७ 

९ ५६ 

८२८७ 

सुदाम जाधव , 

जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख , 
सांगली . 

सांगली , ६ मे 

२०२२ . 

वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ / प्र . क्र . १ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट 

१ ९९ ४ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र . क्र . १३ / मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण / अधिसूचना / 
एस.व्ही.सी.आर. ४३२४ / स -४ / १ ९९ ४ पुणे , दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 

( ४ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक गावठाण / ड्रोन सर्व्हे / प्र . क्र . 
३ ९ / २०२१ पुणे , दिनांक २५ जानेवारी २०२१ . 

( ५ ) उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , वाळवा , मु . इस्लामपूर यांचेकडील पत्र क्रमांक शिरस्तेदार / सजा पुनर्व . / इस्लामपूर ( ग्रा . ) / २०२२ , दिनांक 

६ 

मे 

२०२२ . 

अधिसूचना 

क्रमांक न . भू . ( गा ) / अधिसूचना / वाळवा / इस्ला . ( ग्रा . ) सजा / १०१३ / २०२२. – महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय 
क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ / प्र . क्र . १ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना 
करणेत आलेली आहे , त्याअनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक 
एस.व्ही.सी.आर -४३२४ / स -४ / १ ९९ ४ , दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे 
व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

उपरोल्लेखित वाचा क्रमांक ५ चे प्रस्तावानुसार उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , वाळवा , मु . इस्लामपूर यांचे अधिनस्त इस्लामपूर ( ग्रा . ) 
सजाची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र . क्र . १३ / मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ 
अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे . 


गावे 

बेरडमाची 


शके १ ९ ४४ १ ९ 

शेरा 


सजा 

६ 


२० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , वाळवा , मु . इस्लामपूर यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा इस्लामपूर ( ग्रा . ) मध्ये एकूण 
४ गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 

उक्त वाचा क्रमांक ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे विठ्ठलवाडी , मौजे 
कणेगाव , मौजे मालेवाडी , मौजे शिवपुरी ही गावे उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , वाळवा , मु . इस्लामपूर यांचे अधिनस्त सजा इस्लामपूर ( ग्रा . ) 
मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ मे २०२२ पासून होणेची आहे . 

परिशिष्ट 

इकडील अधिसूचना क्रमांक न . भू . ( गा . ) / अधिसूचना / वाळवा / इस्लामपूर ( ग्रा . ) सजा / २०२२ , दिनांक ६ मे २०२२ चे अधिसूचनेसोबतचे 
परिशिष्ट नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाऱ्या गावांचा / मिळकतींचा तपशील 
जिल्हा सांगली , तालुका वाळवा , कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , वाळवा , मु . इस्लामपूर 
पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती 

परिरक्षणास नव्याने 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 

घ्यावयाचे गाव 

गावे 

गावे 

मिळकती 

सजा 

गावे 

सजा 
१ 

मिळकती 
३ 

मिळकती 
८ 

२ 

५ 

६ 

७ 

इस्लामपूर १. बहे 

८४० 

विठ्ठलवाडी 

७७ 

इस्लामपूर १ बहे 

८४० 

( ग्रा . ) 

२. तांबवे 

७४७ 

कणेगाव 

३६० 

( ग्रा . ) 

२. तांबवे 

७४७ 

३. कापूसखेड 

११७७ 

मालेवाडी 

४१५ 

३. कापूसखेड 

११७७ 

४. साखराळे 

११२३ 

शिवपुरी २०२ 

४. साखराळे 

११२३ 

५. कामेरी 

२६५३ 

५. कामेरी 

२६५३ 

६. येलूर 

१६७४ 

६. येलूर 

१६७४ 

७. विठ्ठलवाडी 

७७ 

नव्याने समाविष्ट 

८. कणेगाव 

३६० 

नव्याने समाविष्ट 

९ . मालेवाडी 

४१५ 

नव्याने समाविष्ट 

१०. शिवपुरी 

२०२ 

नव्याने समाविष्ट 

८२१४ 

४ 

१०५४ 

एकूण १० 

९ २६८ 

सुदाम जाधव , 

जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख , 
सांगली . 

सांगली , ६ मे २०२२ . 

वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ / प्र . क्र . १ ९ / ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट 

१ ९९ ४ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र . क्र . १३ / मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण / अधिसूचना / 
एस . व्ही . सी . आर . ४३२४ / स -४ / १ ९९ ४ पुणे , दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 

( ४ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक गावठाण / ड्रोन सर्व्हे / प्र . क्र . 
३ ९ / २०२१ पुणे , दिनांक २५ जानेवारी २०२१ . 

( ५ ) उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , वाळवा , मु . इस्लामपूर यांचेकडील पत्र क्रमांक शिरस्तेदार / सजा पुनर्व . / कासेगाव / २०२२ , दिनांक 
५ मे २०२२ . 


एकूण ६ 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , 

शके १ ९ ४४ २१ 

अधिसूचना 

क्रमांक न . भू . ( गा ) / अधिसूचना / वाळवा / कासेगाव सजा / १०१८ / २०२२ - महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय 
क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ / प्र . क्र . १ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना 
करणेत आलेली आहे , त्याअनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक 
एस.व्ही.सी.आर -४३२४ / स -४ / १ ९९ ४ , पुणे दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची 
गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

उपरोल्लेखित वाचा क्रमांक ५ चे प्रस्तावानुसार उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , वाळवा , मु . इस्लामपूर यांचे अधिनस्त कासेगाव सजाची 
गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र . क्र . १३ / मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ 
अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे . 

उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , वाळवा , मु . इस्लामपूर यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा कासेगाव मध्ये एकूण ३ 
नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 

गावे 

उक्त वाचा क्रमांक ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे केदारवाडी , मौजे 
शेणे , मौजे भाटवाडी ही गावे उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , वाळवा , मु . इस्लामपूर यांचे अधिनस्त सजा कासेगाव मध्ये नव्याने समाविष्ट करून 
त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ मे २०२२ पासून होणेची आहे . 

९ 

परिशिष्ट 

इकडील अधिसूचना क्रमांक न . भू . ( गा . ) / अधिसूचना / वाळवा / कासेगाव सजा / २०२२ , दिनांक ६ मे २०२२ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट 
नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाऱ्या गावांचा / मिळकतींचा तपशील 

जिल्हा सांगली , तालुका वाळवा , कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , वाळवा , मु . इस्लामपूर 
पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती 

परिरक्षणास नव्याने 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 

घ्यावयाचे गाव 

गावे 

मिळकती 

सजा 

गावे 

सजा 
१ 

मिळकती 
३ 

२ 

६ 

७ 

कासेगाव 

१. कासेगाव 

२५२२ 

१५४ 

कासेगाव १ कासेगाव 

२. वाटेगाव 

१ ९ ४५ 

२२५ 

२. वाटेगाव 

३. काळमवाडी 

९ ७४ 

५ ९ ३ 

३. काळमवाडी 

४. नेर्ले 

२६१२ 

४. नेर्ले 

५. येवलेवाडी 

२४३ 

५. येवलेवाडी 

६. केदारवाडी 

७. शेणे 

८. भाटवाडी 

एकूण ५ 

८२ ९ ६ 

९ ७२ 

एकूण ८ 


सांगली , ६ मे २०२२ . 


गावे 

४ 

केदारवाडी 

शेणे 

भाटवाडी 


३ 


मिळकती 
८ 

२५२२ 

१ ९ ४५ 

९ ७४ 

२६१२ 

२४३ 

१५४ नव्याने समाविष्ट 

२२५ नव्याने समाविष्ट 

५ ९ ३ 

नव्याने समाविष्ट 

९ २६८ 

सुदाम जाधव , 

जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख , 

सांगली . 


९ 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ / प्र . क्र . १ ९ / ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट 

१ ९९ ४ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र . क्र . १३ / मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण / अधिसूचना / 
एस.व्ही.सी.आर. ४३२४ / स -४ / १ ९९ ४ पुणे , दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 

( ४ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक गावठाण / ड्रोन सर्व्हे / प्र . क्र . 
३ ९ / २०२१ पुणे , दिनांक २५ जानेवारी २०२१ . 

( ५ ) उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , पलूस यांचेकडील पत्र क्रमांक पलूस / सजा परिरक्षण / २०२२ , दिनांक ४ मे २०२२ . 

अधिसूचना 

क्रमांक न . भू . ( गा ) / अधिसूचना / पलूस / पलूस सजा / १०१ ९ / २०२२.- महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक 
आस्थापना १० ९ ३ / प्र . क्र . १ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना 
करणेत आलेली आहे , त्याअनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक 
एस.व्ही.सी.आर -४३२४ / स -४ / १ ९९ ४ , पुणे दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची 
गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

उपरोल्लेखित वाचा क्रमांक ५ चे प्रस्तावानुसार उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , पलूस यांचे अधिनस्त पलूस सजाची गावे व मिळकती कायम 
करणेत आलेल्या आहेत . 

महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र . क्र . १३ / मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ 
अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे . 

उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , पलूस यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा पलूस मध्ये एकूण ३ गावे नव्याने समाविष्ट 
करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 

४ 

उक्त वाचा क्रमांक ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे सांडगेवाडी , मौजे 
मोराळे ( राजापूर ) , मौजे घोगाव ही गावे उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , पलूस यांचे अधिनस्त सजा पलूस मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे 
कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ मे २०२२ पासून होणेची आहे . 

परिशिष्ट 

इकडील अधिसूचना क्रमांक न . भू . ( गा . ) / अधिसूचना / पलूस / पलूस सजा / २०२२ , दिनांक ४ मे २०२२ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट 
नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाऱ्या गावांचा / मिळकतींचा तपशील 

जिल्हा सांगली , तालुका पलूस , 

कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , पलूस 
परिरक्षणास नव्याने 

पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 

घ्यावयाचे गाव 

मिळकती 

सजा 

गावे 

गावे 
२ 

मिळकती 
३ 

६ 

७ 

१. पलूस 

२५३२ 

पलूस 

१. पलूस 

२. बांबवडे 

११४० 

२. बांबवडे 

३. आंधळी 

७२१ 

३. आंधळी 

४. कुंडल 

३३१४ 

४. कुंडल 


सजा 

१ 

पलूस 


गावे 

४ 

सांडगेवाडी ३०६ 

मोराळे ( राजापूर ) २२७ 

घोगाव 

३ ९ ७ 


मिळकती 
८ 

२५३२ 

११४० 

७२१ 

३३१४ 


P 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 

पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे 

-- 

परिशिष्ट -- चालू 

पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती 

गावे 

एकूण ४ 


सजा 

१ 


२६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

गावे 

७ 

५. सांडगेवाडी 

६. मोराळे ( राजापूर ) 

७. घोगाव 


गावे 


परिरक्षणास नव्याने 

शेरा 

घ्यावयाचे गाव 

मिळकती 

मिळकती 
३ 

मिळकती 
५ 

८ 

९ 

३०६ 

नव्याने समाविष्ट 

२२७ 

नव्याने समाविष्ट 

३ ९ ७ 

नव्याने समाविष्ट 

७७०७ 

३ 

९ ३० 

८६३७ 

सुदाम जाधव , 

जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख , 
सांगली . 

सांगली , ४ मे २०२२ . 

वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ / प्र . क्र . १ ९ / ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट 

१ ९९ ४ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र . क्र . १३ / मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण / अधिसूचना / 
एस.व्ही.सी.आर. ४३२४ / स -४ / १ ९९ ४ पुणे , दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 

( ४ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक गावठाण / ड्रोन सर्व्हे / प्र . क्र . 
३ ९ / २०२१ पुणे , दिनांक २५ जानेवारी २०२१ . 

( ५ ) उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , पलूस यांचेकडील पत्र क्रमांक पलूस / सजा परिरक्षण / २०२२ , दिनांक ४ मे २०२२ . 

अधिसूचना 

क्रमांक न . भू . ( गा ) / अधिसूचना / पलूस / रामानंदनगर सजा / १०२०/२०२२ -- महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय 
क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ / प्र . क्र . १ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना 
करणेत आलेली आहे , त्याअनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक 
एस.व्ही.सी.आर -४३२४ / स -४ / १ ९९ ४ , पुणे दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची 
गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

उपरोल्लेखित वाचा क्रमांक ५ चे प्रस्तावानुसार उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , पलूस यांचे अधिनस्त रामानंदनगर सजाची गावे व मिळकती 
कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र . क्र . १३ / मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ 
अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे . 

उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , पलूस यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा रामानंदनगरमध्ये एकूण ३ गावे नव्याने समाविष्ट 
करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 

उक्त वाचा क्रमांक ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे तुपारी , मौजे दह्यारी , 
मौजे पुनदीवाडी ही गावे उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , पलूस यांचे अधिनस्त सजा रामानंदनगरमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात 
बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ मे २०२२ पासून होणेची आहे . 


सजा 

६ 


शके १ ९ ४४ 


एकूण ७ 


२३ 


२४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट 

इकडील अधिसूचना क्रमांक न . भू . ( गा . ) / अधिसूचना / पलूस / रामानंदनगर सजा / २०२२ , दिनांक ४ मे २०२२ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट 
नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाऱ्या गावांचा / मिळकतींचा तपशील 

जिल्हा सांगली , तालुका पलूस , कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , पलूस 

पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती 

परिरक्षणास नव्याने 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 

घ्यावयाचे गाव 

सजा 

गावे 

मिळकती 

गावे 

मिळकती 

सजा 

गावे 

मिळकती 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

६ 

७ 

८ 

९ 

रामानंदनगर १. रामानंदनगर 

१७२४ 

तुपारी 

१ ९ ० 

रामानंदनगर १. रामानंदनगर १७२४ 

( बुर्ली रामानंदनगर ) 

( बुर्ली रामानंदनगर ) 

२. किस्र्लोस्करवाडी 

५६० 

दह्यारी 

२२८ 

किर्लोस्करवाडी 

५६० 

३. दुधोंडी 

१२ ९ २ 

पुनदीवाडी ८२ 

१२ ९ २ 

४. सावंतपूर 

४ ९ ७ 

४ ९ ७ 

५. सावंतपूर वसाहत 

६२ ९ 

६२ ९ 

६. पुनदी तर्फे वाळवा ४८६ 

४८६ 

७. नागराळे 

५८१ 

५८१ 

८. बुर्ली 

१२८४ 

१२८४ 

९ . आमणापूर 

११३ ९ 

११३ ९ 

१ ९ ० 

२२८ 

८२ 

एकूण 
९ ८१ ९ २ ३ ५०० 

एकूण १२८६ ९ २ 


२ . 

३. दुधोंडी 

४. सावंतपूर 

५. सावंतपूर वसाहत 

६. पुनदी तर्फे वाळवा 

७. नागराळे 

८. बुर्ली 

९ . आमणापूर 

१०. तुपारी 

११. दह्यारी 

१२. पुनदीवाडी 


नव्याने समाविष्ट 

नव्याने समाविष्ट 

नव्याने समाविष्ट 

सुदाम जाधव , 

जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख , 
सांगली . 

सांगली , ४ मे २०२२ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचावे : -- ( १ ) चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चाकण , तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांचेकडील दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी 
या कार्यालयास प्राप्त झालेला प्रस्ताव . 

( २ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था / स.आ. 

५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २४७४ / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

आदेश 

क्रमांक जिउनिग्रा / क . १५६ / अधि प्रदान / चाकण पत / ५११ ९ / २०२२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , मिलिंद सोबले , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , पुणे ग्रामीण , पुणे या आदेशाद्वारे चाकण 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चाकण , तालुका खेड , जिल्हा पुणे या संस्थेच्या सभासदांचे थकीत कर्ज रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार 
पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

२५ 

खालील नमूद केलेले अधिकारी / कर्मचारी यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ 
व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून २५ एप्रिल २०२५ या 
कालावधीकरिता अधिकार प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 

अधिकाऱ्याचे नाव 

कार्यक्षेत्र 

हुद्दा 
२ 

शक्तीची व्याप्ती 
३ 

१ 

४ 

श्री . केशव दशरथ गोरे 

सहसचिव 

वसुली अधिकारी 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

अटी . -- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

२ . 

३ . 

वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उपनिबंधक यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील 
त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा त्याने राजीनामा दिल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास 
किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . 

वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दरानेच हुकूमनाम्याच्या / वसूल दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) थकबाकीदाराकडून 
वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथेलिक को . ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , 

सहकारी बँक / पतसंस्था 

असा फलक लावता येईल . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार आयुक्त व 
निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost of 
Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 


२६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

१३. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाचे दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर 
परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत 
याची नोंद घ्यावी . 

१४. संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित 
केलेल्या हुकूमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना 
सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी . सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकारनिहाय हिशोब ठेवावयाचा 
असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे . सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून 
वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे . सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक 
मंडळ / व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी . 

१५. मा . सहकार आयुक्त व 

निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय 
व 
सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१६. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 

मिलिंद सोबले , 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
पुणे ग्रामीण , पुणे . 

पुणे , २६ एप्रिल २०२२ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचावे : -- ( १ ) पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्थांचे सहकारी फेडरेशन लिमिटेड , पुणे यांचेकडील दिनांक २८ मार्च २०२२ रोजी या 
कार्यालयास प्राप्त झालेला प्रस्ताव . 

( २ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था / स.आ. 
५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २४७४ / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

आदेश 

क्रमांक जिउनिग्रा / क . १५६ / अधि प्रदान / पु जि . पत . फेड / २४४ / २०२२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , मिलिंद सोबले , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , पुणे ग्रामीण , पुणे या आदेशाद्वारे पुणे 
जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्थांचे सहकारी फेडरेशन लिमिटेड , पुणे या संस्थेच्या सभासदांचे थकीत कर्ज रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी 
खालील नमूद केलेले अधिकारी / कर्मचारी यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ 
व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांक २७ एप्रिल २०२५ या कालावधीकरिता 
अधिकार प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 

अधिकाऱ्याचे नाव 

हुद्दा 
२ 

शक्तीची व्याप्ती 
३ 

कार्यक्षेत्र 
४ 

१ 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

फेडरेशनच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

श्री . अजितकुमार सिताराम डुंबरे 
अटी . -- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उपनिबंधक यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील 
त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 

-- 

पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते 

जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ 

११ , 

शके १ ९ ४४ 

२७ 

४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा त्याने राजीनामा दिल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास 
किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . 

वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दरानेच हुकूमनाम्याच्या / वसूल दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) थकबाकीदाराकडून 
वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथेलिक को . ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 

९ . 

वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

सहकारी बँक / पतसंस्था 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , 
असा फलक लावता येईल . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार आयुक्त व 
निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost of 
Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 

१३. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाचे दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर 
परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत 
याची नोंद घ्यावी . 

१४. संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित 
केलेल्या हुकूमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना 
सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी . सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकारनिहाय हिशोब ठेवावयाचा 
असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे . सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून 
वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे . सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक 
मंडळ / व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी . 

१५. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय 
सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१६. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 

मिलिंद सोबले , 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

पुणे ग्रामीण , पुणे . 

पुणे , २८ एप्रिल २०२२ . 


२८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचावे : -- ( १ ) सिद्धिविनायक ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भिगवन , तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे यांचेकडील दिनांक 
१ ९ एप्रिल २०२२ रोजी या कार्यालयास प्राप्त झालेला प्रस्ताव . 

( २ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था / स.आ. 
५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २४७४ / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

आदेश 

क्रमांक जिउनिग्रा / क . १५६ / अधि प्रदान / सिद्धीविनायक पत . / २४६ / २०२२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , मिलिंद सोबले , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , पुणे ग्रामीण , पुणे या आदेशाद्वारे 
सिद्धिविनायक ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भिगवण , तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे या संस्थेच्या सभासदांचे थकीत कर्ज रक्कम 
संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी खालील नमूद केलेले अधिकारी / कर्मचारी यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरते महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांक २७ 
एप्रिल २०२३ या कालावधीकरिता अधिकार प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 

अधिकाऱ्याचे नाव 

कार्यक्षेत्र 

हुद्दा 
२ 

शक्तीची व्याप्ती 
३ 

१ 

४ 

श्री . विनोद सुभाष सुर्यवंशी 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

अटी . -- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३ . 

वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उपनिबंधक यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील 
त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा त्याने राजीनामा दिल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास 
किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . 

वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दरानेच हुकूमनाम्याच्या / वसूल दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) थकबाकीदाराकडून 
वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथेलिक को . ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 

९ . 

वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


११ , 

शके १ ९ ४४ २ ९ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 

पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते 

जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ 

-- 

सहकारी बँक / पतसंस्था 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , 

असा फलक लावता येईल . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

व 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार आयुक्त व 
निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost of 
Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 

१३. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाचे दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर 
परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत 
याची नोंद घ्यावी . 

१४. संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित 
केलेल्या हुकूमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना 
सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी . सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकारनिहाय हिशोब ठेवावयाचा 
असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे . सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून 
वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे . सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक 
मंडळ / व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी . 

१५. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय 
सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१६. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 

मिलिंद सोबले , 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
पुणे ग्रामीण , पुणे . 

पुणे , २८ एप्रिल २०२२ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचावे : -- ( १ ) श्री . नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , दापोडी , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडील दिनांक १२ एप्रिल २०२२ रोजी या 
कार्यालयास प्राप्त झालेला प्रस्ताव . 

- 

( २ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था / स.आ. 
५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २४७४ / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

आदेश 

क्रमांक जिउनिग्रा / क . १५६ / अधि प्रदान / श्री . ना . पत . / ५०८१ / २०२२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , मिलिंद सोबले , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , पुणे ग्रामीण , पुणे या आदेशाद्वारे श्री . नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , दापोडी , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे या संस्थेच्या सभासदांचे थकीत कर्ज रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी 
खालील नमूद केलेले अधिकारी / कर्मचारी यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ 
व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांक १ ९ एप्रिल २०२५ या कालावधीकरिता 
अधिकार प्रदान करीत आहे . 


३० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट 

अधिकाऱ्याचे नाव 

हुद्दा 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

१ 

२ 

३ 

४ 

जनरल मॅनेजर 

वसुली अधिकारी 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

श्री . अशोक चिंतामण भोकसे 
श्री . सुनील रामभाऊ आरोटे 
अटी . -- 

शाखा व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

२ . 

३ . 

वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०१८ रोजी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उपनिबंधक यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील 
त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा त्याने राजीनामा दिल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास 
किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . 

वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दरानेच हुकूमनाम्याच्या / वसूल दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) थकबाकीदाराकडून 
वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा . 

६ . 

मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथेलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 

९ वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

सहकारी बँक / पतसंस्था- 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , 
असा फलक लावता येईल . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार आयुक्त व 
निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost of 
Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 

१३. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाचे दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर 
परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत 
याची नोंद घ्यावी . 


३१ 

-- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 
ते 

१४. संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित 
केलेल्या हुकूमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना 
सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी . सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकारनिहाय हिशोब ठेवावयाचा 
असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे . सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून 
वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे . सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक 
मंडळ / व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी . 

१५. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय 
सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१६. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 

मिलिंद सोबले , 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
पुणे ग्रामीण , पुणे . 

पुणे , २० एप्रिल २०२२ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचावे : -- ( १ ) श्रीराम ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मेडद , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे यांचेकडील दिनांक २१ एप्रिल २०२२ 
रोजी या कार्यालयास प्राप्त झालेला प्रस्ताव . 

( २ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था / स.आ. 

५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २४७४ / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

आदेश 

क्रमांक जिउनिग्रा / क . १५६ / अधि प्रदान / श्रीराम पत . / २४३/२०२२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , मिलिंद सोबले , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , पुणे ग्रामीण , पुणे या आदेशाद्वारे श्रीराम 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मेडद , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे या संस्थेच्या सभासदांचे थकीत कर्ज रक्कम संबंधितांकडून वसूल 
करण्यासाठी खालील नमूद केलेले अधिकारी / कर्मचारी यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरते महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांक २६ एप्रिल २०२५ या 
कालावधीकरिता अधिकार प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 

अधिकाऱ्याचे नाव 

कार्यक्षेत्र 

हुद्दा 
२ 

शक्तीची व्याप्ती 
३ 

१ 

श्री . 

मयुर अरुण बोरावके 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

अटी .- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

२ . 

३. वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी दिनांक ३१ ऑक्टोबर 

२०१८ रोजी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उपनिबंधक यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील 
त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


३२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा त्याने राजीनामा दिल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास 
किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकान्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . 

वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दरानेच हुकूमनाम्याच्या / वसूल दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) थकबाकीदाराकडून 
वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथेलिक को . ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

८ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 

९ . 

वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

सहकारी बँक / पतसंस्था --- 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , 
असा फलक लावता येईल . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार आयुक्त व 
निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost of 
Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 

१३. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाचे दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर 
परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत 
याची नोंद घ्यावी . 

१४. संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित 
केलेल्या हुकूमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना 
सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी . सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकारनिहाय हिशोब ठेवावयाचा 
असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे . सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून 
वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे . सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक 
मंडळ / व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी . 

१५. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय 
सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१६. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 

मिलिंद सोबले , 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

पुणे ग्रामीण , पुणे . 

पुणे , २७ एप्रिल २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , 

शके १ ९ ४४ 

३३ 

नोंदणी क्रमांक : पीएनए / पीएनआर / आरएसआर / सीआर / २४३६ / २००२ 

क्रमांक ना . जिउनिग्रा / नापत / शिवशंभो पत . / पोनिदु / २६ ९ / २०२२ . – शिवशंभो ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , एखतपूर 
मुंजवडी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेच्या दिनांक ९ मार्च २०२२ रोजी झालेल्या विशेष साधारण सभेत पोट - नियम क्रमांक क -७ भागभांडवल 
याबाबत ठराव संमत झालेल्या पोट - नियम दुरुस्तीबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १३ ( २ ) अन्वये खालीलप्रमाणे आदेश देत 
आहे . 

परिशिष्ट 

अ.क्र . 

पोट - नियम क्रमांक 
२ 

आदेश 
३ 

१ 

१ 

क -७ भागभांडवल 

पुरवणी क्रमांक ४ नुसार मंजूर 

संस्थेच्या दप्तरी असलेल्या पोट - नियमांच्या प्रतीत हे प्रमाणपत्र जोडून ठेवावे . 

मिलिंद सोबले , 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
पुणे ग्रामीण , पुणे . 

पुणे , ४ मे २०२२ . 

विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील आदेश जा . क्रमांक पतसंस्था / सआ / ५ / 
खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ३ ) अवसायक , दि मिरज अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , मिरज ( अवसायनात ) यांचेकडील दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० चे पत्र 

व प्रस्ताव . 

आदेश 

क्रमांक कक्ष -५ / ना बँका / दि मिरज अर्बन बँक / का.क . १५६/१८५८/२००२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्रीकृष्ण वाडेकर , विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर विभाग , कोल्हापूर या 
आदेशान्वये दि मिरज अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , मिरज ( अवसायनात ) या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ , ९ १ व कलम १०५ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज 
वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरिता पर्यंत प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 

अ . क्र . 

अधिकाऱ्याचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
३ 

१ 

२ 

४ 

श्री . पांडुरंग महादवे वनवे 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यापुरते 

श्री . कृष्णा शंकर लामदाडे 

अकौंटंट 

वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यापुरते 

श्री . आण्णासो आप्पासो हारगे 

अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यापुरते 

श्री . सुनिल नरहरी खाडे 

अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यापुरते 


१ 


२ 


३ 

४ 


OC 


३४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 
अटी . -- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२ . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ , ९ १ व कलम १०५ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह 
विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना सादर करावी . 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा 
त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र . क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , दि मिरज अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , मिरज 
( अवसायनात ) " असा फलक लावता येईल . 

९ वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर 
कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

११. मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . 
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
तसेच पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी नमूद करावा . 

१३. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तींनी वर्षातून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील . 

श्रीकृष्ण वाडेकर , 

विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
कोल्हापूर विभाग , कोल्हापूर . 

कोल्हापूर , ५ नोव्हेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 

पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे 

-- 

२६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , 

शके १ ९ ४४ ३५ 

पोलीस उप - आयुक्त यांजकडून 

क्रमांक पोउआ / वाह . / ५ ९९९ / २०२१ . - ज्याअर्थी , पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे . 
त्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन गृह विभाग क्रमांक एम . व्ही . ए . ०१ ९ ६ / ८७१ / सीआर -३७ / टीआरए -२ , दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार 
मोटार वाहन कायदा कलम ११५ , ११६ ( १ ) ( ए ) ( बी ) , ११६ ( ४ ) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून प्राप्त 
हरकती व सूचनांचा विचार करून मी , राहुल श्रीरामे , पोलीस उप - आयुक्त , वाहतूक शाखा , पुणे शहर , अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा . 
फायर ब्रिगेड , पोलीस वाहने , रुग्णवाहिका , इत्यादी ) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे . 

J 

सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निर्बंध रद्द समजण्यात येतील . 

कोंढवा वाहतूक विभाग , पुणे अंतर्गत 

कोंढवा खुर्दमधील मेफेअर सोसायटी ते वेलकम हॉलपर्यंतच्या कौसरबाग रस्त्यावर खालीलप्रमाणे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस नो - पार्किंग , 
पी -१ , पी -२ पार्किंग , दुचाकी पार्किंग , चारचाकी पार्किंग करण्यात येत आहे . 

नो पार्किंग 

१. साईबाबा मंदिरासमोर सुमारे ३० मीटर सर्व प्रकारच्या वाहनांकरिता नो - पार्किंग , 

- 

२. कौसरबाग मस्जीद रोडकडे जाणाऱ्या रस्त्याचा कॉर्नर ते हिलमिस्ट गार्डन सोसायटी गेटपर्यंत सुमारे १५० मीटर - सर्व प्रकारच्या 
वाहनांकरिता नो - पार्किंग . 

३. गॅलेक्सी सोसायटी गेट कौसरबाग मस्जीदकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या कॉर्नरपर्यंत सुमारे १०० मीटर - सर्व प्रकारच्या वाहनांकरिता 
नो - पार्किंग . 

सर्व प्रकारच्या वाहनांकरिता पी -१ , पी -२ पार्किंग - सम विषम तारखांना 

- 

१. साईबाबा मंदिरासमोर सुमारे ३० मीटर अंतर दक्षिण बाजूकडून पुढे ते कौसरबाग मस्जीद रोडकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या कॉर्नरपर्यंत 
सुमारे २०० मीटर . 

२. बाबर बँक्वेट हॉल ते ओम साई रिक्षा स्टॅन्डपासून सुमारे ३० मीटर अलीकडे दक्षिणेकडे सुमारे २०० मीटर . 

फक्त चारचाकी वाहनांकरिता पी -१ , पी -२ पार्किंग- सम विषम तारखांना 

१. गौसिया केटरर्स ते जायका कॅफेपर्यंत सुमारे १५० मीटर . 

- 

२. तवक्कल फार्मा हब स्टोअर ते झम झम हॉटेलपर्यंत सुमारे २०० मीटर . 

फक्त दुचाकी वाहनांकरिता पी -१ , पी -२ पार्किंग - सम विषम तारखांना 

१. हिंदुस्थान व्हॅलेन्सिया बिल्डिंग ते अर्श फॅब्रिकेशनपर्यंत 

सुमारे २५० मीटर , 

२. वेलकम हॉलसमोरील नर्सरी ते हमीट ॲटो गॅरेजपर्यंत 

सुमारे २५० मीटर . 

चारचाकी पार्किंग 

१. हिलमिस्ट गार्डन सोसायटी गेट ते किंग्ज बेकर्सपर्यंत सुमारे १०० मीटर . 

२. कॅफे कैयी ते हिलमिस्ट हार्मोनी सोसायटीपर्यंत सुमारे ४० मीटर . 

३. हिलमिस्ट गार्डन सोसायटीगेट ते मनीष पार्क फेज -२ गेटपर्यंत सुमारे ३० मीटर . 

दुचाकी पार्किंग 

१. कोंढवा पोलीस चौकीकडे जाणारा रस्त्याचा कॉर्नर ते कॅफे कैयीपर्यंत सुमारे २५ मीटर . 

- 

२. मनीष पार्क फेज २ गेट ते बाबर बँक्वेट हॉलपर्यंत सुमारे ८० मीटर . 

- 

पुणे शहर , २४ डिसेंबर २०२१ . 


राहुल श्रीरामे , 

पोलीस उप - आयुक्त , वाहतूक , 

पुणे शहर . 


सहायक पोलीस आयुक्त यांजकडून जाहीर नोटिस 

क्रमांक सपोआ / वि.बाग वि . / रा . प्रसिद्धी / अ.म.र. / अ . सूचना / ३६२८ / २०२१. - मी , नारायण शिरगावकर , सहायक पोलीस आयुक्त , विश्रामबाग विभाग , पुणे शहर , सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविणेत येते की , सोबतच्या जावक क्रमांक ३६२८ / २०२१ , दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या व्यक्ती अकस्मात मयत झालेल्या असून त्याबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत संबंधीत पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १७४ अन्वये सहायक पोलीस आयुक्त , विश्रामबाग विभाग कार्यालयात अहवाल सादर केला आहे . 

तरी मयत व्यक्तींच्या नावासमोर दर्शविलेले कारणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाला आहे . अशी तक्रार असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ ( पंधरा ) दिवसांचे आत लेखी तक्रार या कार्यालयास सादर करावी . मुदतीनंतर आलेल्या तक्रारीचा विचार केला जाणार नाही . वरील मुदतीत कोणाचीही तक्रार प्राप्त न झाल्यास संबंधित व्यक्तींचे मृत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही असे ग्राह्य धरून संबंधीत पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी पोलीस निरीक्षक यांचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा मंजूर करणेत येईल . 

डेक्कन 
पोलीस 
ठाणे 
, 
पुणे 
शहर 

परिशिष्ट 

वय वर्षे 

पोलीस ठाणे 

मृत्यू दिनांक 

अ.क्र . 

जावक क्रमाक 

मृत्यूचे प्रकार 

अकस्मात मयत क्रमाक 

व दिनांक 

१ 

७ 

२ 

३ 

४ 

६ 

८ 

४ ९ ३३ / २०२१ 

डेक्कन 

२२/२०२१ 

३६ 

२४-४-२०२१ 

नैसर्गिक मृत्यू 

२-११-२०२१ 

४ ९ ३४ / २०२१ 

डेक्कन 

१४/२०२१ 

७० 

२१-३-२०२१ 

नैसर्गिक मृत्यू 

२-११-२०२१ 

४ ९ ३५ / २०२१ 

डेक्कन 

११/२०२१ 

१-३-२०२१ 

नैसर्गिक मृत्यू 

२७-११-२०२१ 

डेक्कन 

३ ९ / २०२१ 

२३ - ९ -२०२१ 

नैसर्गिक मृत्यू 

४ ९ ३६ / २०२१ १५-१२-२०२१ . 

४३ ९ ३ / २०२१ 

डेक्कन 

६/२०२१ 

२८-१-२०२१ 

नैसर्गिक मृत्यू 

१३-११-२०२१ 

४३ ९ २ / २०२१ 

डेक्कन 

७/२०२१ 

११-२-२०२१ 

नैसर्गिक मृत्यू 

१३-११-२०२१ . 


१ 

३ 

४ 

५ 

६ 


मयताचे नाव 

५ 

गोपालसिंग 
कृष्णसिंग 

ज्ञानेश्वर नाना मगर 

शैलेंद्रकुमार परशराम पाटणकर 

वसंत संभाजी शिगवण 

बेवारस अनोळखी इसम 

रोहीदास कारभारी खेडकर 


५५ 

५ ९ 

अंदाजे ५० 

ते ५५ 

६१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 


२ 

४३ ९ ४ / २०२१ १३-११-२०२१ . 

७०६६/२०२१ 

१ ९ - १०-२०२१ . 

७३१२/२०२१ 

२ ९ - १०-२०२१ . 

७४६०२०२१ 

१०-११-२०२१ 

७८३३/२०२१ 

६-१२-२०२१ 

७२ ९९ / २०२१ २८-११-२०२१ . 

१३ 

५३७३/२०२१ १३-११-२०२१ 

पुणे ( विश्रामबाग वि . ) , १६ डिसेंबर २०२१ . 


१ 


७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 


३ 

डेक्कन 

विश्रामबाग 

विश्रामबाग 

विश्रामबाग 

विश्रामबाग 

विश्रामबाग 

शिवाजीनगर 


परिशिष्ट-- चालू 

४ 

५ 

डेक्कन 
पोलीस 
ठाणे 
, 
पुणे 
शहर 
- 
- 
चालू 

२८/२०२१ 

अक्षय सुधीर देवकर 

विश्रामबाग 
पोलीस 
ठाणे , पुणे 
शहर 

८७/२०२१ 

खुशी भरत बिक 

५८/२०२१ 

दक्षेस 
राजेंद्र 
सुखिया 

३३/२०२१ 

वैशाली विनायक ओक 

६२/२०२१ 

दत्तात्रय बबन मोहिते 

८३/२०२१ 

धनेश्वर केवलराम ओझा 

शिवाजीनगर 
पोलीस 
ठाणे , पुणे 
शहर 

१८/२०२० 

अंजली लक्ष्मण संघाटी 


६ 

३६ 

१३ 

३ ९ 


५० 

५५ 

७२ 

१ ९ 


७ 

८-७-२०२१ 

१६-१०-२०२१ 

६-६-२०२१ 

३-४-२०२१ 

१५-६-२०२१ 

७-१०-२०२१ 

२७-४-२०२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

३७ 


८ 

आत्महत्या मृत्यू 

नैसर्गिक मृत्यू 

अपघाती मृत्यू 

नैसर्गिक मृत्यू 

नैसर्गिक मृत्यू 

नैसर्गिक मृत्यू 

आत्महत्या मृत्यू 

नारायण शिरगावकर , 

सहायक पोलीस आयुक्त , 

विश्रामबाग 
विभाग 
, 
पुणे 
शहर 
. 


३८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

वाचा.— ( ७ ) मा . पणन संचालक , म . रा . , पुणे यांचे पत्र क्र . 

पणन - ५ / कृ . उ.बा.स. हवेली / २०७१/२०१८ अन्वये 
आदेश 

— 

१ ९ ६३ 

क्रमांक जिउनिग्रा . / पणन / कृउबास / पुणे / घोषणा / १०१४ / सन २०१८. - महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , 
व उपरोक्त वाचावे क्रमांक ७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , आनंद कटके , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , पुणे ( ग्रामीण ) , 
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती , पुणे च्या संरचनेमध्ये बदल करून महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ 
कलम १३ ( १ ) नुसार पुणे शहर तालुका व पिंपरी - चिंचवड तालुका व हवेली तालुका या बाजार क्षेत्रासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती , पुणे 
ही कृषी उत्पन्न बाजार समिती नव्याने अस्तित्वात आल्याचे घोषित करीत आहे . महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , 
१ ९ ६३ कलम १३ ( २ ) अन्वये व सदरची बाजार समिती नव्याने अस्तित्वात आल्यामुळे सदर बाजार समितीवर समितीचे दैनंदिन व्यवस्थापन 
पाहण्यासाठी श्री . बाळासाहेब ज . देशमुख , सहनिबंधक , सहकारी संस्था , यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

आनंद कटके , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
पुणे ( ग्रामीण ) , जिल्हा पुणे . 

पुणे , १ जून २०१८ . 

वाचले :–( १ ) महाराष्ट्र शासन सहकारी अधिसूचना , क्रमांक सीएसएल / १०८० / ५ ९९ ४४ / सी -१४५ / , दिनांक २१ मार्च १ ९ ८६ . 

( २ ) 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा.क्र . वसुली / जी- ०१ / विवअ / 
ना.बँका अधिकार / ८६ , दिनांक ३ एप्रिल १ ९ ८६ . 

( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका / डीका -१५६ / 
१०७ ( १४ ) , सन २००१ , दिनांक १० जुलै २००१ . 

( ४ ) जिल्हा व्यवस्थापक , महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप . हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशन लिमिटेड , मुंबई शाखा , सोलापूर यांचेकडील 
जा.क्र . ४४८ , दिनांक ९ जून २०१७ रोजीचे पत्र . 

अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -१० / ड ग्राहक / १५६ चे अ.प्र . / ६१८० / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , ए . एम . देशमुख , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था सोलापूर , सदर या अधिसूचनेनुसार 
महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप . हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशन लिमिटेड , मुंबई शाखा कार्यालय , सोलापूर यांचेकडील खालील दर्शविलेल्या विशेष 
वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ 
चे नियम २ ( एच ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ) , ( ५ ) , ( ६ ) , ( ७ ) , ( ९ ) , ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून ) ( १२ ) , ( १३ ) , ( १४ ) , 
( १४ ) ३ ( विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून ) , नियम ( १५ ) , ( १७ ) , ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व कलम १०१ नुसार दिलेल्या वसुली 
दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील कर्जवसुली करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 
शक्तीची व्याप्ती 

अ . क्र . विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे नाव व हुद्दा 

कार्यक्षेत्र 

३ 

१ 

विशेष वसुली अधिकारी 

श्री . एस . के . पाटील , 
प्र . जिल्हा व्यवस्थापक , 

महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप . हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशन 
लिमिटेड , मुंबई शाखा , सोलापूर जिल्हा कार्यक्षेत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , 

शके १ ९ ४४ 

३ ९ 

परिशिष्ट -- चालू 

अ . क्र . 

विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे नाव व हुद्दा 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

१ 

२ 

३ 

४ 

विशेष वसुली अधिकारी 

श्री . एम . डब्ल्यू . राठोड , 
कनिष्ठ अधिकारी . 

विशेष वसुली अधिकारी 

श्री . बी . बी . राठोड , 
मुख्य लिपिक / निरीक्षक . 

महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप . हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशन 
लिमिटेड , मुंबई शाखा , सोलापूर जिल्हा कार्यक्षेत्र . 
महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप . हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशन 
लिमिटेड , मुंबई शाखा , सोलापूर जिल्हा कार्यक्षेत्र . 
महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप . हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशन 
लिमिटेड , मुंबई शाखा , सोलापूर जिल्हा कार्यक्षेत्र , 
महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप . हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशन 
लिमिटेड , मुंबई शाखा , सोलापूर जिल्हा कार्यक्षेत्र , 

विशेष वसुली अधिकारी 

श्री . बी . एस . घाडगे , 
मुख्य लिपिक / निरीक्षक . 

५ 

श्री . डी . जे . पाटील , 

विशेष वसुली अधिकारी 

मुख्य लिपिक / निरीक्षक . 

या अधिसूचनेनुसार अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने वरील कालावधीत राजीनामा दिल्यास अथवा सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा सदर 
संस्थेच्या आस्थापनेवरून ती कोणत्याही कारणाने दूर झाल्यास त्यांचे अधिकार संपुष्टात येतील . 

सदरची अधिसूचना माझे शिक्क्यानिशी आज दिनांक जून २०१७ रोजी दिली असे . 

ए . एम . देशमुख , 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , सोलापूर . 

सोलापूर , १ ९ जून २०१७ . 

प्र . जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक पुशा / रॉकेल / कावि -५२५ / सन २०१८ – ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
यांचेकडील पत्र क्रमांक रॉकेल -२०१८ / प्र.क्रमांक १ / ना . पु . २७ , दिनांक १४ मे २०१८ अन्वये , दिलेल्या निर्देशांस अनुसरून सार्वजनिक वितरण 
व्यवस्थेअंतर्गत अनुदानित केरोसिनचे किरकोळ विक्री दर निश्चित करणेसाठी राज्यस्तरीय समन्वयक , तेल उद्योग यांचेकडून दिनांक १ सप्टेंबर 
२०१८ पासूनचे नवीन एक्स डेपो दर प्राप्त करून घेणेत आले आहेत . शासन , पुरवठा विभाग परिपत्रक क्रमांक केईआर -१३७६ / ३७६ ९ / सतरा , 
दिनांक १७ डिसेंबर १ ९ ७६ नुसार केरोसिनचे दर निश्चित करताना पूर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर ( घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट 
करण्यात यावा , अशा सूचना दिलेल्या आहेत . आणि ज्याअर्थी , सातारा जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करणेत येणाऱ्या 
केरोसिनच्या सुधारित एक्स डेपो दराप्रमाणे केरोसिनचा घाऊक , अर्ध - घाऊक व किरकोळ विक्रीदर निश्चित करणेसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी , 
सातारा यांना इकडील आदेश क्रमांक पुशा / रॉकेल / कावि -६४० / १७ , दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ अन्वये प्राधिकृत करणेत आले आहे . 

J 

त्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १ ९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न , नागरी 
पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग , मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल -१७०० / ४४५ / प्र.क्र . ३४२ / ना . पु . २७ , दिनांक २४ 
एप्रिल २००० व निर्णय क्रमांक रॉकेल -१००० / ५५७५ / प्र.क्र .८१६ / ना.पु . २७ , दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल -१००२ / २४५३ / 
प्र.क्र .२२८४ / ना.पु .२७ , दिनांक ११ सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्रमांक रॉकेल / १००५ / ४५३० / प्र.क्र . ४५५१ / ना . पु . २७ , दिनांक २१ मार्च २००४ तसेच 
या कार्यालयाकडील दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ रोजीचे उक्त आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी , सातारा अशी अधिसूचना जाहीर करीत आहे की , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या 
घरगुती वापरासाठीच्या घाऊक , अर्ध - घाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर दिनांक १ जानेवारी २०१८ पासून पुढीलप्रमाणे निश्चित करणेत 
येत आहेत . 


२ 


३ 


४० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट 

अ . 

तालुका 

घरगुती वापराचा रॉकेल दर 

नं . 

अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 

१००० लिटरचा दर 

१००० 

१००० 

१००० 

२०० 

२०० 

२०० 

किरकोळ 

किरकोळ 

लिटरचा 

लिटर 

लिटरचा 

लिटरचा 

लिटर 

एक 

एक 

लिटरचा 
दर 

निव्वळ दर 

दराचा 

दर 

निव्वळ दर 

दराची 

लिटरचा 

लिटरचा 

वस्तू व सेवा 

वस्तू व सेवा वस्तू व सेवा 

वस्तू व सेवा 

दर 

पूर्णांकित 

करासह 

कर रक्कम 

करासह 

कर रक्कम 

दर 

१ 

५ 

८ 

१० 

सातारा ( अर्ध 

२७५१५.०० 

२६२०४.७६ 

१३१०.२४ 

५५०३.०० 

५२४०.९ ५ 

२६२.०५ 

२७.९९ 

२८.०० 

घाऊक विक्रेत्याचे 

कमिशन समाविष्ट 

करून दर ) . 

पाठ 

००.०० 

००.०० 

००.०० 

५५२०.०० 

५२५७.१४ 

२६२.८६ 

२८.०७ 

२८.१० 

महाबळेश्वर 

००.०० 

००.०० 

००.०० 

५४५६.०० 

५१ ९ ६.१ ९ 

२५ ९ .८१ 

२७.७५ 

२७.७५ 

जावली 

००.०० 

००.०० 

००.०० 

५४५८.०० 

५१ ९ ८.१० 

२५ ९.९ ० 

२७.७६ 

२७.८० 

वाई 

००.०० 

००.०० 

००.०० 

५४०४.०० 

५१४६.६७ 

२५७.३३ 

२७.४ ९ 

२७.५० 

कोरेगाव 

००.०० 

००.०० 

००.०० 

५४६६.०० 

५२०५.७१ 

२६०.२ ९ 

२७.८० 

२७.८० 

खटाव 

००.०० 

००.०० 

००.०० 

५५१२.०० 

५२४ ९ .५२ 

२६२.४८ 

२८.०३ 

२८.०५ 

खंडाळा 

००.०० 

००.०० 

००.०० 

५३७६.०० 

५१२०.०० 

२५६.०० 

२७.३५ 

२७.३५ 

९ . 

कराड 

००.०० 

००.०० 

००.०० 

५५०८.०० 

५२४५.७१ 

२६२.२ ९ 

२८.०१ 

२८.०५ 

१० . 

फलटण 

००.०० 

००.०० 

००.०० 

५४०२.०० 

५१४४.७६ 

२५७.२४ 

२७.४८ 

२७.५० 

११ . 

माण 

00,00 

00,00 

००.०० 

५४६८.०० 

५२०७.६२ 

२६०.३८ 

२७.८१ 

२७.८५ 

वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे . किरकोळ विक्री करताना पुढील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे . 
उदा : -कराड तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रुपये २८.०१ पैसे व पूर्णांकित दर रुपये २८.०५ पैसे असा आहे . एक लिटरची विक्री 
करताना रुपये २८.०५ पैसे घेणेचे आहे . तथापि , दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार रुपये २८.०१ + २८.०१ ५६.०२ पूर्णांकित 
रुपये ५६.०५ पैसे घेणेचे आहेत . 

= 

ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे ( दोन पैसे ) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत . अशा गावांबाबत 
संबंधित तहसीलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत . त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या 
नोंदी ठेवणे आवश्यक आहे . घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचे हिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे . किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल पोहोच 
करणेची जबाबदारी संबंधित घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील . 

महत्त्वाची टीप : 

( १ ) सातारा तालुक्यासाठी दरमहा देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोठ्यापैकी अर्ध - घाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोठ्या व्यतिरिक्त 
तालुक्यासाठीचा जो कोठा वाटपासाठी असेल त्या कोठ्याचे तालुकेसाठी केरोसिन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रति एक 
हजार लिटरचे रक्कम रुपये ३०० प्रमाणे अर्ध - घाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमहा वसूल करून लेखाशिर्ष 
०४०८ , अन्न साठवण व वखार साठवण , ८०० इतर जमा रक्कम ( ०३ ) इतर बाबी सांकेतांक क्रमांक ०४०८००१ ५०० या शिर्षाखाली 
जमा करून चलनाचे मूळ प्रतिसह दरमहा दिनांक ३ पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा . 

66 

" 

" 

( २ ) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “ डिलर्स पूल कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमहा जमा होणाऱ्या रकमेचा वितरकनिहाय 
अहवाल जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय , सातारा येथे दिनांक ५ पूर्वी सादर करावा . 
सातारा , ३ सप्टेंबर २०१८ . 


१ . 


२ . 


३ . 

४ . 

५ . 

६ . 

७ . 

८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , 

शके १ ९ ४४ ४१ 

प्र . जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 

— 

क्रमांक पुशा / रॉकेल / कावि -६ ९ २ / सन २०१८.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
यांचेकडील पत्र क्रमांक रॉकेल -२०१८ / प्र.क्र .१ / ना.पु .२७ , दिनांक १४ मे २०१८ अन्वये , दिलेल्या निर्देशांस अनुसरून सार्वजनिक वितरण 
व्यवस्थेअंतर्गत अनुदानित केरोसिनचे किरकोळ विक्री दर निश्चित करणेसाठी राज्यस्तरीय समन्वयक , तेलउद्योग यांचेकडून दिनांक १ जानेवारी 
२०१८ पासूनचे नवीन एक्स डेपो दर प्राप्त करून घेणेत आले आहेत . शासन , पुरवठा विभाग परिपत्रक क्र . केईआर -१३७६ / ३७६ ९ / सतरा , 
दिनांक १७ डिसेंबर १ ९ ७६ नुसार केरोसिनचे दर निश्चित करताना पूर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर ( घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट 
करण्यात यावा , अशा सूचना दिलेल्या आहेत . आणि ज्याअर्थी , सातारा जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करणेत येणाऱ्या 
केरोसिनच्या सुधारित एक्स डेपो दराप्रमाणे केरोसिनचा घाऊक , अर्ध - घाऊक व किरकोळ विक्रीदर निश्चित करणेसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी , 
सातारा यांना इकडील आदेश क्रमांक पुशा / रॉकेल / कावि -६४० / १७ , दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ अन्वये प्राधिकृत करणेत आले आहे . 

, 

त्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १ ९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न , नागरी 
पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग , मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल -१७०० / ४४५ / प्र.क्र . ३४२ / ना . पु . २७ , दिनांक २४ 
एप्रिल २००० व निर्णय क्रमांक रॉकेल -१००० / ५५७५ / प्र.क्र .८१६ / ना . पु . २७ , दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल -१००२ / २४५३ / 
प्र.क्र .२२८४ / ना.पु .२७ , दिनांक ११ सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्रमांक रॉकेल / १००५ / ४५३० / प्र.क्र . ४५५१ / ना.पु. २७ , दिनांक २१ मार्च २००४ तसेच 
या कार्यालयाकडील दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ रोजीचे उक्त आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी , सातारा अशी अधिसूचना जाहीर करीत आहे की , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या 
घरगुती वापरासाठीच्या घाऊक , अर्ध - घाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८ पासून खालीलप्रमाणे निश्चित करणेत 
येत आहेत . 

परिशिष्ट 

अ . 

तालुका 

घरगुती वापराचा रॉकेल दर 

नं . 

अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 

१००० 

१००० 

१००० 

२०० 
लिटरचा 

२०० २०० 
लिटरचा लिटर 

लिटरचा 

लिटर 

एक 

लिटरचा 
दर 

किरकोळ किरकोळ 
एक 
लिटरचा 
दर 

निव्वळ दर 

दराचा 

दर 

निव्वळ दर 

लिटरचा 

दराची 
वस्तू व सेवा 

वस्तू व सेवा 

वस्तू व सेवा वस्तू व सेवा 

पूर्णांकित 

करासह 

कर रक्कम 

कर रक्कम 

दर 

करासह 
६ 

१ 

२ 

७ 

८ 

९ 

१० 

१ . 

२८८२५.०० 

२७४५२.३८ 

१३७२.६२ 

५७६५.०० 

५४ ९ ०.४८ 

२७४.५२ 

२ ९ .३० 

२ ९ .३० 

सातारा ( अर्ध 
घाऊक विक्रेत्याचे 

कमिशन समाविष्ट 

करून दर ) . 

पाटण 

००.०० 

००.०० 

००.०० 

५७८२.०० 

५५०६.६७ 

२७५.३३ 

२ ९ .३८ 

२ ९ .४० 

महाबळेश्वर 

००.०० 

००.०० 

००.०० 

५७१८.०० 

५४४५.७१ 

२७२.२ ९ 

२ ९ .०६ 

२ ९ .१० 

जावली 

००.०० 

००.०० 

००.०० 

५७२०.०० 

५४४७.६२ 

२७२.३८ 

२ ९ .०७ 

२ ९ .१० 

वाई 

००.०० 

००.०० 

००.०० 

५६६६.०० 

५३ ९ ६.१ ९ 

२६ ९ .८१ 

२८.८० 

२८.८० 

कोरेगाव 

००.०० 

00.00 

००.०० 

५७२८.०० 

५४५५.२४ 

२७२.७६ 

२ ९ .११ 

२ ९ .१५ 

खटाव 

००.०० 

००.०० 

००.०० 

५७७४.०० 

५४ ९९ .०५ 

२७४.९ ५ 

२ ९ .३४ 

२ ९ .३५ 

खंडाळा 

००.०० 

००.०० 

००.०० 

५६३८.०० 

५३६ ९ .५२ 

२६८.४८ 

२८.६६ 

२८.७० 

९ . 

कराड 

००.०० 

००.०० 

००.०० 

५७७०.०० 

५४ ९ ५.२४ 

२७४.७६ 

२ ९ .३२ 

२ ९ .३५ 

१० . 

फलटण 

००.०० 

००.०० 

००.०० 

५६६६.०० 

५३ ९ ६.१ ९ 

२६ ९ .८१ 

२८.८० 

२८.८० 

११ . 

माण 

00.00 

००.०० 

००.०० 

५७३०.०० 

५४५७.१४ 

२७२.८६ 

२ ९ .१२ 

२ ९ .१५ 

वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे . किरकोळ विक्री करताना पुढील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे . 


२ . 

३ . 

४ . 

६ . 

७ . 

८ . 


४२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

उदा : - कराड तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रुपये २ ९ .३२ पैसे व पूर्णांकित दर रुपये २ ९ .३५ पैसे असा आहे . एक लिटरची विक्री 
करताना रुपये २ ९ .३५ पैसे घेणेचे आहे . तथापि , दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार रुपये २ ९ .३२ + २ ९ .३२ = ५८.६४ पूर्णांकित 
रुपये ५८.६५ पैसे घेणेचे आहेत . 

ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे ( दोन पैसे ) वाहतूकीकरिता देणेचे आहेत . अशा गावांबाबत 
संबंधित तहसीलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत . त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या 
नोंदी ठेवणे आवश्यक आहे . घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचे हिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे . किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल पोहोच 
करणेची जबाबदारी संबंधित घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील . 

महत्त्वाची टीप : 

( १ ) सातारा तालुक्यासाठी दरमहा देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोठ्यापैकी अर्ध - घाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोठ्या व्यतिरिक्त 
तालुक्यासाठीचा जो कोठा वाटपासाठी असेल त्या कोठ्याचे तालुकेसाठी केरोसिन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रति एक 
हजार लिटरचे रक्कम रुपये ३०० प्रमाणे अर्ध - घाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमहा वसूल करून लेखाशिर्ष 
०४०८ , अन्न साठवण व वखार साठवण , ८०० इतर जमा रक्कम ( ०३ ) इतर बाबी सांकेतांक क्रमांक ०४०८००१ ५०० या शिर्षाखाली 
जमा करून चलनाचे मूळ प्रतिसह दरमहा दिनांक ३ पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा . 

66 

" 

( २ ) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “ डिलर्स पूल कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमहा जमा होणाऱ्या रकमेचा वितरकनिहाय 
अहवाल जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय , सातारा येथे दिनांक ५ पूर्वी सादर करावा . 

सातारा , १६ नोव्हेंबर २०१८ . 

मुख्याधिकारी यांजकडून 

फलटण नगरपरिषद , फलटण , जिल्हा सातारा 

वाचा : - ( १ ) महाराष्ट्र शासन , पर्यावरण विभाग , शासन निर्णय क्र . ध्वनी -५ / २००० / प्र.क्र .२४ / ता.क्र .३ , दिनांक २४ ऑगस्ट २००० व १५ जून 

२००१ . 

( २ ) मे . उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठामध्ये दाखल करणेत आलेल्या सार्वजनिक हिताच्या याचिका क्रमांक ( १ ) २०५३/२००३ , 
( २ ) ७४/२००७ , ( ३ ) ८५/२००७ , ( ४ ) १ / २०० ९ मधील दिनांक २६ सप्टेंबर २०० ९ चे आदेश . 

( ३ ) महाराष्ट्र शासन , पर्यावरण विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक ध्वनी -५ / २०० ९ / प्र.क्र . ९ ५ / ता.क्र . १ , दिनांक 
२१ एप्रिल २०० ९ . 

J 

( ४ ) महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०० ९ / अनौ.स .२२ / प्र.क्र . ११६ / 
नवि -२० , दिनांक १४ ऑगस्ट २०० ९ . 

( ५ ) केंद्र शासन , वन व पर्यावरण मंत्रालय , नवी दिल्ली यांचेकडील अधिसूचना दिनांक ११ एप्रिल २०१० . 

( ६ ) महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग , शासन परिपत्रक क्रमांक याचिका २०१५ / सं.क्र . ८७८ ( १ ) / नवि- ३४ , दिनांक ६ जुलै २०१५ . 

( ७ ) फलटण नगरपरिषद , फलटण , मे . सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक १५२ , दिनांक २० ऑगस्ट २०१५ . 

जाहीर सूचना 

क्रमांक फनप / टे -८ / २४०५ / सन २०१७. - उपरोक्त संदर्भात नमूद केल्याप्रमाणे मा . उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तसेच ध्वनी प्रदूषण 
( नियंत्रण व नियमन ) नियम २००० कलम ३ ( ५ ) नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शहरी भागात शांतता झोन जाहीर करावयाचे आहेत . त्यानुसार 
फलटण नगरपरिषद , फलटण , जिल्हा सातारा यांचेकडून नगरपरिषदेच्या हद्दीमध्ये खालील नमूद केलेल्या ठिकाणांच्या सभोवतीलचे १०० मीटर 
क्षेत्र शांतता झोन म्हणून जाहीर करणेत येत आहे . 

परिशिष्ट 

अ . क्रमांक 

जागेचे / ठिकाणाचे नाव 

१ 

( अ ) 

शैक्षणिक संस्था 

१ 

मुधोजी हायस्कूल , पेठ रविवार , फलटण 

२ 

मुधोजी बालक प्राथमिक शाळा , पेठ बुधवार , फलटण 

३ 

मुधोजी कॉलेज , रिंग रोड , फलटण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , 

शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट-- चालू 

अ . क्रमांक 

जागेचे / ठिकाणाचे नाव 

१ 

( अ ) 

शैक्षणिक संस्था-- चालू 

४ 

श्रीमंत शिवाजीराजे इंग्लिश स्कूल , घडसोली मैदान , फलटण 
यशवंतराव चव्हाण हायस्कूल , फलटण 

६ 

श्रीमंत मालोजीराजे प्राथमिक विद्यालय , पेठ कसबा , फलटण 

७ 

नगर शाळा क्रमांक ८ डेक्कन चौक , फलटण 

८ 

८ 

नगरपरिषद शाळा क्रमांक २ , पेठ मंगळवार , फलटण 

९ 

प्रगत शिक्षण संस्था , लक्ष्मीनगर , फलटण 

१० 

निर्मलादेवी प्राथमिक विद्यालय , लक्ष्मीनगर , फलटण 

११ 

कै . हणमंतराव पवार हायस्कूल , स्वा . वि . नगर , फलटण 
ब्रिलिएंट अॅकॅडमी , स्वा . वि . नगर , फलटण 

१२ 

( ब ) 

न्यायालय 

१ 

दिवाणी व फौजदारी न्यायालय , रिंग रोड , फलटण 
रुग्णालये 

( क ) 

१ 

आरोग्य मंडळ हॉस्पिटल , महात्मा फुले चौक , फलटण 

२ 

निकोप हॉस्पिटल , रिंग रोड , फलटण 

३ 

उप जिल्हा रुग्णालय , रविवार पेठ , फलटण 

४ 

सिद्धिविनायक हॉस्पिटल , शिंगणापूर रोड , फलटण 
एरिया कोड नुसार ध्वनी मर्यादा डेसिमल मध्ये खालीलप्रमाणे : -- 

परिशिष्ट 

अ . क्रमांक 

एरिया कोड 

ध्वनी मर्यादा डेसिमल मध्ये 

कॅटेगरी ऑफ एरिया झोन 
३ 

१ 

२ 

४ 

दिवस 

रात्र 

१ 

अ 

औद्योगिक क्षेत्र 

७५ 

७० 

२ 

ब 

वाणिज्य क्षेत्र 

६५ 

५५ 

३ 

क 

निवासी क्षेत्र 

५५ 

४५ 

४ 

ड 

शांतता झोन 

५० 

४० 

शासन निर्णयानुसार व ध्वनी प्रदूषण ( नियंत्रण व नियमन ) नियम २००० कलम ३ ( ५ ) नुसार 

( १ ) दिवसा म्हणजे सकाळी ६.०० ते रात्रौ १०.०० वाजेपर्यंत . 

( २ ) रात्री म्हणजे रात्रौ १०.०० ते सकाळी ६.०० वाजेपर्यंत . 

( ३ ) शांतता झोन म्हणजे शैक्षणिक संस्था , न्यायालये व रुग्णालये यांच्या सभोवतील १०० मीटर क्षेत्र . 

त्याप्रमाणे संबंधित ध्वनी प्रदूषण नियमावलींचे पालन करणे हे सर्व संबंधितांची जबाबदारी राहील . वरीलप्रमाणेच्या घोषित शांतता 
झोन बाबत उपरोक्त नमूद शासन निर्णय मा . न्यायालयाकडील आदेश व सूचना आणि शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित करणेत येणारे आदेश / 
सुधारणा / सूचना यांच्या तरतुदी लागू राहील . 

यशवंत भीमराव डांगे , 
मुख्याधिकारी , 

फलटण नगरपरिषद , फलटण , 

जिल्हा सातारा . 

सातारा ( फलटण ) , ५ डिसेंबर २०१७ . 


४३ 


88 महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

BY CHIEF OFFICER 

Phaltan Municipal Council Office 
PROCLAMATION 

Read :-( 1 ) Maharashtra State Environment Department Government Resolution No. & -fl / 2000 / 4 .. 28 / 
.. 3 , dated 16th August 2000 and 15th June 2001 . 

( 2 ) 2. PIL Before Honourable High Court Mumbai ( 1 ) 2053/2003 , ( 2 ) 74/2007 ( 3 ) 85/2007 and 
( 4 ) 1/2009 the order made on date 26th February 2009 . 

( 3 ) Maharashtra State Environment Department , State Ministry , Mumbai Government Resolution 
No. ध्वनी / २०० ९ / प्र . क्र . ९ ५ / ता . क्र . १ , dated 21st April 2009 . 

( 4 ) Maharashtra State Ministry : Urban Development Department Mumbai Government Resolution 
No. संकीर्ण २०० ९ / अनौ.स .२२ / प्र . क्र . ११६ / नवि -२० , dated 14th October 2009 . 

( 5 ) Ministry of Environment and Forest Central Government , New Delhi , Resolution dated 11th 
January 2010 . 

( 6 ) Maharashtra State Ministry Urban Development Department Mumbai Government 
Resolution No. Writ Petition No. 2015 / सं . क्र . ८७८ ( २ ) / नवि- ३४ , मंत्रालय , मुंबई , dated 6th July 2015 . 

( 7 ) General Body Resolution No. 152 , dated 20th August 2015 . 

NOTICE 

No. PNP / SB / 1785 / 2015.— As per above stated resolutions and as per the order by Honourable 
High Court Bombay , and with reference to the Noise Pollution ( Regulation and Control ) Rule 2000 , 
Section 3 ( 5 ) Local Self Government has to declare Silence Zone in the city area . Hence , Phaltan 
Nagarparishad , Phaltan , District Satara declares the following area and periphery surrounded upto 100 
mtrs . in that area declares as " Silence Zone " . 

Schedule 

Sr. No. 

Place / Description of the Place 

1 

2 

A 

Education Institute 

1 

Mudhoji High School , Raviwar Peth , Phaltan 

2 

Mudhoji Balak Prarthamik Shala , Peth Budhawar , Phaltan 
Mudhoji College , Ring Road , Phaltan 

Shrimant Shivajiraje English School , Gharsoli Maidan , Phaltan 
Yashwantrao Chavan High School , Phaltan 

Shrimant Malojiraje Prarthamik Vidyalay , Peth Kasaba , Phaltan 

Nagar Parishad Shala No. 8 , Deccan Chowk , Phaltan 

Nagar Parishad Shala No. 2 , Mangalwar Peth , Phaltan 

Pragat Shikshan Sanstha , Laxminagar , Phaltan 

Nirmala Devi Prarthamik Vidyalay , Laxminagar , Phaltan 

Kai . Hanumantrao Pawar High School , Swami Vivekanand Nagar , Phaltan 

Brilliant Acadamy , Swami Vivekanand Nagar , Phaltan . 

Court 

Civil And Criminal Court , Ring Road , Phaltan . 


A W N 


3 


4 


56 N 


7 

8 

9 

10 

11 

12 

B 

1 


शके १ ९ ४४ ४५ 

4 

The Noise Level Permitted as per Area Code 

Schedule 

Area Code 

Category of Area / Zone 

Permitted Noise Level in Decibels 

Day 

Night 

1 

2 

3 

4 

A 

Industrial Area 

75 

70 

Commercial Zone 

65 

55 

C 

Residential Zone 

55 

45 

D 

Silence Zone 

50 

40 

As Per Government Resolution and Noise Pollution ( Regulation And Control ) Rules , 2000 

1 . 

Day Means From 6 A.M. To 10 P.M. 

2 . 

Nigh Means 10 P.M. to 6 A.M. 

3. Silence Zone Means Education Institutions , Hospitals , Courts and Area within 100 Mtrs . 
Surrounding it . 

Apart from this , other provisions in Noise ( Regulation and Control ) Rules , and the above mentioned 
provisions , the orders by Honourable Courts and Government Resolutions are to be applicable and to 
be obeyed . 

YASHWANT BHIMRAO DANGE , 

Chief Officer , 

Phaltan Nagarparishad , 
Phaltan , district Satara . 

Satara ( Phaltan ) , 5th December 2017 . 

BY DISTRICT DEPUTY REGISTRAR 

( See RULE No. 5 ) 

LICENSE FOR CARRYING OF THE BUSINESS OF WAREHOUSING 

LICENSE No. 9 

WHA / PNAG / MKT / 4011 / OF 2018-2019.- LICENSE IS GRANTED TO PUNE JILHA KRUSHI 
AUODYOGIK SARV SEVA SAHAKARI SOCIETY LIMITED , WAREHOUSING , At Post Nira , taluka Purandar , 
district Pune ( hereinafter referred to as the licensee ) on the payment of a fee of Rs . 320 for conduct 
business of warehouseman in the ware house ( s ) situated At Post Nira , taluka Purandar , district Pune 
referred to as warehouse ( s ) subject to the provisions of the Bombay Warehouse Act , 1959 the Bombay 
Warehouse Rules , 1960 and on the following conditions namely . 

1. This license shall be valid upto and inclusive of the 30th September 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , 

Schedule - Contd . 

Sr. No. 

Place / Description of the Place 
2 

1 

с 

Hospitals 

1 

Arogyamandal Hospital , Mahatma Phule Chowk , Phaltan 
Nikop Hospital , Ring Road , Phaltan 

Sub - Divisional Hospital , Raviwar Peth , Phaltan 
Siddhivinayak Hospital , Shinganapur Road , Phaltan . 


WN 


2 


3 


४६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

2. Licensee shall not carry on the business or a warehouseman at any place other than the said 
warehouses . 

3. The licensee shall carry on the after said business for the storage of the following goods the 
All agricultural and trival produce i.e. Seeds , Manures , Fertilizers , Agricultural implements , insectides , 
Fungicides and weedicide , Agricultural equipments , Engineering equipments etc. 

4. This license shall not be transferable . 

5. No correction or alteration in the schedule of the charge maintained under rule 17 of the Bombay 
Warehouse Rule , 1960 shall be valid unless approved by the prescribed authority 

6. This license shall be liable to revoke or suspend in accordance with the provision of Section 8 
of the Bombay Warehouse Act 1959 . 

7. In the event of revocation or suspension of this license , the licensee shall surrender it to the 
prescribed authorities along with all the warehouse receipts in his possession . 

Schedule 

Period for which License issued 

Date of Renewal 
1 

Signature of the authority 
3 

2 

11th December 2018 

11th December 2018 to 
30th September 2019 

ANAND A. KATKE , 

District Deputy Registrar , 

Co - operative Societies , Pune ( Rural ) . 

Pune , 11th December 2018 . 

BY DISTRICT DEPUTY REGISTRAR 

( See RULE No. 5 ) 

LICENSE FOR CARRYING OF THE BUSINESS OF WAREHOUSING 

LICENSE No. 10 

WHA / PNAG / MKT / 4012 / OF 2018-2019.— LICENSE IS GRANTED TO PUNE JILHA KRUSHI 
AUODYOGIK SARV SEVA SAHAKARI SOCIETY LIMITED , WAREHOUSING , At Post Nira , taluka Purandar , 
district Pune ( hereinafter referred to as the licensee ) on the payment of a fee of Rs . 30 for conduct 
business of warehouseman in the warehouse ( s ) situated At Post Bhigvan , taluka Indapur , district Pune 
referred to as warehouse ( s ) subject to the provisions of the Bombay Warehouse Act , 1959 the Bombay 
Warehouse Rules , 1960 and on the following conditions namely . 

1. This license shall be valid upto and inclusive of the 30th September 2019 . 

2. Licensee shall not carry on the business or a warehouseman at any place other than the said 
warehouses . 

3. The licensee shall carry on the after said business for the storage of the following goods the 
All agricultural and trival produce i.e. Seeds , Manures , Fertilizers , Agricultural implements , insectides , 
Fungicides and weedicide , Agricultural equipments , Engineering equipments etc. 

4. This license shall not be transferable . 

5. No correction or alteration in the schedule of the charge maintained under rule 17 of the 
Bombay Warehouse Rule , 1960 shall be valid unless approved by the prescribed authority . 


११ , 

शके १ ९ ४४ ४७ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ 

6. This license shall be liable to revoke or suspend in accordance with the provision of Section 8 
of the Bombay Warehouse Act , 1959 . 

7. In the event of revocation or suspension of this license , the licensee shall surrender it to the 
prescribed authorities along with all the warehouse receipts in his possession . 

Schedule 

Period for which Licence issued 

Date of Renewal 
1 

Signature of the authority 
3 

2 

11th December 2018 

11th December 2018 to 
30th September 2019 

ANAND A. KATKE , 

District Deputy Registrar , 

Co - operative Societies , Pune ( Rural ) . 

Pune , 11th December 2018 . 

BY DISTRICT DEPUTY REGISTRAR 

( See RULE No. 5 ) 

LICENSE FOR CARRYING OF THE BUSINESS OF WAREHOUSING 

LICENSE No. 

WHA / PNA / MKT / 1 / OF 2018-2019.- LICENSE IS GRANTED TO DYNAMIC LOGISTICS PVT . LTD . 
14 , MOTILAL TALERA ROAD , PUNE - 411 001 ( hereinafter referred to as the licensee ) on the payment 
of a fee of Rs . 22905 for conduct business of warehouseman in the warehouse ( s ) situated at Sr. No. 
78/1 , 78/2 ( Part ) and 79/1 , Dighi , Pune - Alandi Road , Taluka Haveli , Distrist Pune 4110 15. ( Referred to 
as warehouse ( s ) subject to the provisions of the Bombay Warehouse Act , 1959 the Bombay Warehouse 
Rules , 1960 and on the following conditions namely . 

1. This license shall be valid upto and inclusive of the 30th September 2019 . 

2. Licensee shall not carry on the business or a warehouseman at any place other than the said 
Warehouses . 

3. The licensee shall carry on the after said business for the storage of the following goods the 
warehouses Cotton ( Ginned And Unginned ) , Foodstuffs And Including Oils , Seeds , Gul , Sugar , Vegetable 
Oils , Cattel , Foods Including Oil , Cakes And Other Concentrates , Seeds , Manures , Fertilizers , Agricultural 
Implements , Cement , Papers , Files , Iron , And Steel and ( Metal and Structures ) Textile And Insectides , 
Fungicides And Weedicide , Rubber Products ( Tyre And Tubes ) Automobiles , Pesticide , Drugs and 
Medicine , Power Equipments , Cables , Tobacco , Cigarettes , Paints , Glass , Containers , Glass Articles , 
Raw Materials , Ditergents , Sops , Talcum Powder , Whiting Cosmetices , Medicines , Non - Perishable 
Food Products , Electricals / Electronic Raw Materials , Components And Spares , Household Goods , 
Tractors , Agriculture Equipments And Beverages , ect . 

4. This license shall not be transferable . 

5. No correction or alteration in the schedule of the charge maintained under rule 17 of the 
Bombay Warehouse Rule , 1960 shall be valid unless approved by the prescribed authority . 

6. This license shall be liable to revoke or suspend in accordance with the provision of Section 3 
of the Bombay Warehouse Act , 1959 . 

7. In the event of revocation or suspension of this license , the licensee shall surrender it to the 
prescribed Authorities along with all the warehouse receipts in his possession . 


४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

Schedule 

Date of Renewal 

Period for which Renewed 

Signature of the Authority 
3 

1 

2 

30th October 2018 

1st October 2018 to 
30th September 2019 . 

B. T. LAWAND , 

District Deputy Registrar , 
Co - operative Societies , Pune City . 

Pune , 30th October 2018 . 

अपर जिल्हाधिकारी तथा उपसंचालक पुनर्वसन ( जमीन ) यांजकडून 

वाचा : - ( १ ) शासन परिपत्रक क्रमांक आरपीए -१ ९ ८७ / प्र.क्र .४७४ / र -१ / महसूल व वन विभाग , दिनांक २२ डिसेंबर १ ९ ८७ . 

( २ ) कार्यकारी अभियंता , लघु पाटबंधारे विभाग , क्रमांक १ , सोलापूर यांचेकडील पत्र क्रमांक लपावि -१ / प्रशा -१ / ९ १२ / सन २०१६ , 
दिनांक २ एप्रिल २०१६ . 

( ३ ) मा . विभागीय आयुक्त , पुणे विभाग , पुणे यांचेकडील पत्र क्र . पुनर्व / अ.का. / आरआर -२४२१ / २०१८ / पुणे १ , दिनांक 
२५ मे २०१८ . 

उद्घोषणा 

८८ 

" 

क्रमांक २०१८ / पुनर्व -५ / आरआर -० ९ / सन २०१ ९ . - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने , महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , 
१ ९ ७६ च्या तरतुदी जवळगाव मध्यम प्रकल्प , तालुका बार्शी प्रकल्पास लागू केलेल्या आहेत . ( इत : पर याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम 
असा 
करण्यात येत आहे ) . 

आणि ज्याअर्थी , राज्य सरकारने अधिसूचना क्रमांक आरपीए -१०३७ / २४१३ / बी -१ , दिनांक १६ मे १ ९ ७८ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम 
११ मधील तरतुदी या प्रकल्पास लागू केलेल्या आहेत . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) ( अ ) ( ब ) आणि ( क ) मधील तरतुदींनुसार जवळगाव 
मध्यम प्रकल्प , तालुका बार्शी , जिल्हा सोलापूर या प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या १. जवळगाव २. भांडेगाव , ३. आंबेगाव ४ सारोळे ५. कासारी ६ . 
मिर्झनपूर ७. भालगाव या गावांमध्ये ( इत : पर याचा उल्लेख “ उक्त गावे ” असा करण्यात येत आहे . ) जमिनींसंदर्भात कोणतेही हस्तांतरण , 

विभाजन अथवा वाटप करण्यास बंदी राहील . ही बंदी जिल्हाधिकारी हे बंदी उठविण्याचे आदेश काढत नाहीत त्या तारखेपर्यंत कायम राहतील 
असे नमूद आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रकल्पाच्या उक्त गावातील भूसंपादन प्रक्रिया ही पूर्ण झालेली आहे व कोणतेही भूसंपादन करणे शिल्लक नाही 
तसेच या व्यतिरिक्त जादाचे क्षेत्र संपादित करावयाचे नसल्याचे , कार्यकारी अभियंता यांनी नमूद केलेले आहे . त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) अन्वये उक्त प्रकल्पातील १. भांडेगाव , २. आंबेगाव ३. सारोळे ४. कासारी ५. मिर्झनपूर ६. भालगाव या गावांतील भूसंपादन 
प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे असे मी , रामचंद्र शिंदे , अपर जिल्हाधिकारी तथा उपसंचालक , पुनर्वसन ( जमीन ) , सोलापूर या उद्घोषणेद्वारे करीत 

आहे . 

आणि या उद्घोषणेच्या तारखेपासून उक्त प्रकल्पातील १. भांडेगाव , २. आंबेगाव ३. सारोळे ४. कासारी ५. मिर्झनपूर ६. भालगाव 
या गावांतील जमिनींच्या हस्तांतरण , वाटप व विभाजन यांवर असणारे निर्बंध संपुष्टात येत आहेत असे जाहीर करण्यात येत आहे . 

रामचंद्र शिंदे , 

अपर जिल्हाधिकारी तथा 
उपसंचालक पुनर्वसन ( जमीन ) , 
सोलापूर . 

सोलापूर , ५ जानेवारी २०१ ९ . 


शके १ ९ ४४ 

४ ९ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , 
अपर जिल्हाधिकारी तथा उपसंचालक पुनर्वसन ( जमीन ) यांजकडून 

वाचा : – ( १ ) शासन परिपत्रक क्रमांक आरपीए -१ ९ ८७ / प्र . क्र . ४७४ / २-१ / महसूल व वन विभाग , दिनांक २२ डिसेंबर १ ९ ८७ . 

( २ ) कार्यकारी अभियंता , लघु पाटबंधारे विभाग क्रमांक १ , सोलापूर यांचेकडील पत्र क्रमांक लपावि- १ / प्रशा -१ / ९ १२ / सन २०१६ , दिनांक 
२ एप्रिल २०१६ . 

( ३ ) मा . विभागीय आयुक्त , पुणे विभाग , पुणे यांचेकडील पत्र क्र . पुनर्व / अ.का. / आरआर -२४२१ / २०१८ / पुणे १ , दिनांक २५ मे 
२०१८ . 

उद्घोषणा 

" 

क्रमांक २०१८ / पुनर्व -५ / आरआर -१० / सन २०१ ९.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने , महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , 
१ ९ ८६ च्या तरतुदी पिंपळगाव ( ढाळे ) मध्यम प्रकल्प , तालुका बार्शी प्रकल्पास लागू केलेल्या आहेत . ( इत : पर याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम 
असा करण्यात येत आहे . ) 

आणि ज्याअर्थी , राज्य सरकारने अधिसूचना क्रमांक आरपीए -३७ ९ ७ / प्र.क्र .६०० / र -४ , दिनांक ३ जुलै १ ९९ ३ व दिनांक १२ जून १ ९९ ८ 
अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ मधील तरतुदी या प्रकल्पास लागू केलेल्या आहेत . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) ( अ ) ( ब ) आणि ( क ) मधील तरतुदींनुसार पिंपळगाव 
( ढाळे ) मध्यम प्रकल्प , तालुका बार्शी , जिल्हा सोलापूर या प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या १. पिंपळगाव २. महागाव , ३. बावी ४. तांदूळवाडी ५. चिखर्डे 
या गावांमध्ये ( इत : पर याचा उल्लेख “ उक्त गावे " असा करण्यात येत आहे . ) जमिनीसंदर्भात कोणतेही हस्तांतरण , विभाजन , अथवा वाटप 
करण्यास बंदी राहील . ही बंदी जिल्हाधिकारी हे बंदी उठविण्याचे आदेश काढत नाहीत त्या तारखेपर्यंत कायम राहतील असे नमूद आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रकल्पाच्या उक्त गावातील भूसंपादन प्रक्रिया ही पूर्ण झालेली आहे व कोणतेही भूसंपादन करणे शिल्लक नाही 
तसेच या व्यतिरिक्त जादाचे क्षेत्र संपादित करावयाचे नसल्याचे , कार्यकारी अभियंता यांनी नमूद केलेले आहे . त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) अन्वये उक्त प्रकल्पातील १. महागाव , २. बावी ३. तांदूळवाडी ४. चिखर्डे या गावातील भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे 
असे मी , श्री . रामचंद्र शिंदे , अपर जिल्हाधिकारी तथा उपसंचालक पुनर्वसन ( जमीन ) , सोलापूर या उद्घोषणेद्वारे करीत आहे . 

आणि या उद्घोषणेच्या तारखेपासून उक्त प्रकल्पातील १. महागाव , २. बावी ३. तांदूळवाडी ४. चिखर्डे या गावांतील जमिनीच्या हस्तांतरण , 
वाटप व विभाजन यावर असणारे निर्बंध संपुष्टात येत आहेत असे जाहीर करण्यात येत आहे . 

रामचंद्र शिंदे , 

अपर जिल्हाधिकारी तथा 
उपसंचालक पुनर्वसन ( जमीन ) , 
सोलापूर . 

सोलापूर , १ ९ जून २०१७ . 

अपर पोलीस अधीक्षक यांजकडून 

वाचा : - ( १ ) शासन परिपत्रक क्रमांक आरपीए -१ ९ ८७ / प्र . क्र . ४७४ / र -१ / महसूल व वन विभाग , दिनांक २२ डिसेंबर १ ९ ८७ . 

( २ ) कार्यकारी अभियंता , लघु पाटबंधारे विभाग क्रमांक १ , सोलापूर यांचेकडील पत्र क्रमांक लपावि -१ / प्रशा -१ / ९ १२ / सन २०१६ , दिनांक 
२ एप्रिल २०१६ . 

( ३ ) मा . विभागीय आयुक्त , पुणे विभाग , पुणे यांचेकडील पत्र क्र . पुनर्व / अ.का. / आरआर -२४२१ / २०१८ / पुणे १ , दिनांक २५ मे २०१८ . 

उद्घोषणा 

66 

क्रमांक २०१८ / पुनर्व -५ / आरआर -१० / सन २०१ ९ . - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने , महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , 
१ ९ ८६ च्या तरतुदी पिंपळगाव ( ढाळे ) मध्यम प्रकल्प , तालुका बार्शी प्रकल्पास लागू केलेल्या आहेत . ( इत : पर याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम 
असा करण्यात येत आहे . ) 

आणि ज्याअर्थी , राज्य सरकारने अधिसूचना क्रमांक आरपीए -३७ ९ ७ / प्र.क्र .६०० / र -४ , दिनांक ३ जुलै १ ९९ ३ व दिनांक १२ जून १ ९९ ८ 
अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ मधील तरतुदी या प्रकल्पास लागू केलेल्या आहेत . 


५० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) ( अ ) ( ब ) आणि ( क ) मधील तरतुदींनुसार पिंपळगाव 
( ढाळे ) मध्यम प्रकल्प , तालुका बार्शी , जिल्हा सोलापूर या प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या १. पिंपळगाव २. महागाव , ३. बावी ४. तांदूळवाडी ५. चिखर्डे 
या गावांमध्ये ( इत : पर याचा उल्लेख “ उक्त गावे " असा करण्यात येत आहे . ) जमिनीसंदर्भात कोणतेही हस्तांतरण , विभाजन , अथवा वाटप 
करण्यास बंदी राहील . ही बंदी जिल्हाधिकारी हे बंदी उठविण्याचे आदेश काढत नाहीत त्या तारखेपर्यंत कायम राहतील असे नमूद आहे . 

66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रकल्पाच्या उक्त गावातील भूसंपादन प्रक्रिया ही पूर्ण झालेली आहे व कोणतेही भूसंपादन करणे शिल्लक नाही 
तसेच या व्यतिरिक्त जादाचे क्षेत्र संपादित करावयाचे नसल्याचे , कार्यकारी अभियंता यांनी नमूद केलेले आहे . त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) अन्वये उक्त प्रकल्पातील १. महागाव , २. बावी ३. तांदूळवाडी ४. चिखर्डे या गावातील भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे 
असे मी , रामचंद्र शिंदे , अपर जिल्हाधिकारी तथा उपसंचालक पुनर्वसन ( जमीन ) , सोलापूर या उद्घोषणेद्वारे करीत आहे . 

आणि या उद्घोषणेच्या तारखेपासून उक्त प्रकल्पातील १. महागाव , २. बावी ३. तांदूळवाडी ४. चिखर्डे या गावातील जमिनीच्या हस्तांतरण , 
वाटप व विभाजन यावर असणारे निर्बंध संपुष्टात येत आहेत असे जाहीर करण्यात येत आहे . 

रामचंद्र शिंदे , 

अपर जिल्हाधिकारी तथा 
उपसंचालक पुनर्वसन ( जमीन ) , 
सोलापूर . 

सोलापूर , ५ जानेवारी २०१ ९ . 

तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांजकडून 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये 

आदेश 

क्रमांक एमएजी / एसआर / ९ ६ / सन २०१६ - ज्याअर्थी , पोलीस निरीक्षक , वडगाव पोलीस ठाणे यांनी दिनांक २ नोव्हेंबर २०१६ रोजी 
माझे असे निदर्शनास आणले आहे की , आपलेवर गंभीर स्वरूपाचा दखलपात्र गुन्हा दाखल असून दिनांक 
२७ नोव्हेंबर 
२०१६ रोजी वडगाव 
नगरपरिषद मतदान व २८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मतमोजणी कालावधीत आपले हातून गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा होऊन सार्वजनिक शांतता भंग 
होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्या अनुषंगाने वडगाव पोलीस ठाणे यांचेकडे दाखल गुन्हा 
रजिस्टर नंबर २ / ११ , १५/१३ , १०८/१३ १२/१३ , १५१/१४ भारतीय दंड विधान संहिता १४३ , १४७ , १४८ , १४ ९ , १८८ , ३२६ , २ ९ ५ , ५०५ , 
३३२ , ३२३ , ३२४ , ३२५ , ५०४ , ५०६ , ३२४ , ३२३ , १४३ , अ.जा. ज . काक ३ ( १ ) ( १० ) , सुधारित अध्यादेश २०१४ चेक ३ ( १ ) ( a ) ( S ) , 
३ ( २ ) ( va ) ६ , ६ , ३ , ( २ ) ( ५ ) , मुं . पो.अ. १ ९ ५१ चे क . १३५ प्रमाणे , ३७ ( १ ) अ ते फ ( ३ ) चा भंग , १३५ , नाहसकाक ७ ( १ ) ( ड ) , 
बी.पी. ॲक्ट ३७ ( १ ) अ ते फ , ३७ ( ३ ) चा भंग १३५ प्रमाणे सदर दाखल गुन्हा न्यायप्रविष्ट / पोलीस तपासावर असून देखील आपले 
वर्तणुकीत सुधारणा झालेली नाही असे पोलीस निरीक्षक , वडगाव पोलीस ठाणे यांनी निदर्शनास आणले आहे . तसेच ज्याअर्थी , फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता , कलम १४४ ( २ ) प्रमाणे वर्तणुकीमध्ये सुधारणा होणेसाठी व तातडीची परिस्थिती विचारात घेता तत्काळ कारवाई करणेची आवश्यकता 
असलेची माझी खात्री झाली आहे . तसेच कालावधी कमी असलेने आपणास नोटिस देता येणे शक्य होणार नाही . 

त्याअर्थी , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , कलम १४४ ( २ ) नुसार मी , श्रीमती वैशाली राजमाने , तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी , हातकणंगले , 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांस अनुसरून दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१६ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजीपर्यंत मतदानाचा दिवस दिनांक 
२७ नोव्हेंबर २०१६ वगळून हातकणंगले तालुकेचे हद्दीत प्रवेश करणेस एकतर्फी मनाई आदेश पारित करीत आहे . 

सदरचा आदेश माझे सही आणि शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

वैशाली राजमाने , 

तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी , 

हातकणंगले . 


हातकणंगले , २ नोव्हेंबर २०१६ . 


शके १ ९ ४४ ५१ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , 
तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांजकडून 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये 

आदेश 

क्रमांक एमएजी / एसआर / ९ ५ / सन २०१६ - ज्याअर्थी , पोलीस निरीक्षक , वडगाव पोलीस ठाणे यांनी दिनांक २ नोव्हेंबर २०१६ रोजी 
माझे असे निदर्शनास आणले आहे की , आपलेवर गंभीर स्वरूपाचा दखलपात्र गुन्हा दाखल असून दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी वडगाव 
नगरपरिषद मतदान व २८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मतमोजणी कालावधीत आपले हातून गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा होऊन सार्वजनिक शांतता भंग 
होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्या अनुषंगाने वडगाव पोलीस ठाणे यांचेकडे दाखल गुन्हा 
रजिस्टर नंबर ४१/१६ , ६२/१६ , ११२/१६ , २८७/१६ मु . प्रोव्ही . अॅक्ट क . ६५ ( ख ) प्रमाणे सदर दाखल गुन्हा न्यायप्रविष्ट / पोलीस तपासावर 
असून देखील आपले वर्तणुकीत सुधारणा झालेली नाही असे पोलीस निरीक्षक , वडगाव पोलीस ठाणे यांनी निदर्शनास आणले आहे . तसेच 
ज्याअर्थी , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , कलम १४४ ( २ ) प्रमाणे वर्तणुकीमध्ये सुधारणा होणेसाठी व तातडीची परिस्थिती विचारात घेता तत्काळ 
कारवाई करणेची आवश्यकता असलेची माझी खात्री झाली आहे . तसेच कालावधी कमी असलेने आपणास नोटिस देता येणे शक्य होणार नाही . 

त्याअर्थी , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , कलम १४४ ( २ ) नुसार मी , श्रीमती वैशाली राजमाने , तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी , हातकणंगले , 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांस अनुसरून दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१६ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजीपर्यंत मतदानाचा दिवस दिनांक 
२७ नोव्हेंबर २०१६ वगळून हातकणंगले तालुकेचे हद्दीत प्रवेश करणेस एकतर्फी मनाई आदेश पारित करीत आहे . 
सदरचा आदेश माझे सही आणि शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

वैशाली राजमाने , 
तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी , 
हातकणंगले . 

हातकणंगले , २ नोव्हेंबर २०१६ . 

तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांजकडून 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये 

आदेश 

क्रमांक एमएजी / एसआर / ९ ४ / सन २०१६. • ज्याअर्थी , पोलीस निरीक्षक , वडगाव पोलीस ठाणे यांनी दिनांक २ नोव्हेंबर २०१६ रोजी 
माझे असे निदर्शनास आणले आहे की , आपलेवर गंभीर स्वरूपाचा दखलपात्र गुन्हा दाखल असून दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी वडगाव 
नगरपरिषद मतदान व दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मतमोजणी कालावधीत आपले हातून गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा होऊन सार्वजनिक शांतता 
भंग होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्या अनुषंगाने वडगाव पोलीस ठाणे यांचकडे दाखल 
गुन्हा रजिस्टर नंबर ०५/१६ , ३१/१६ , २५/१६ , मु . प्रोव्ही अॅक्ट क . ६५ ( ख ) प्रमाणे सदर दाखल गुन्हा न्यायप्रविष्ट / पोलीस तपासावर 
असून देखील आपले वर्तणुकीत सुधारणा झालेली नाही असे पोलीस निरीक्षक , वडगाव पोलीस ठाणे यांनी निदर्शनास आणले आहे . तसेच 
ज्याअर्थी , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , कलम १४४ ( २ ) प्रमाणे वर्तणुकीमध्ये सुधारणा होणेसाठी व तातडीची परिस्थिती विचारात घेता तत्काळ 
कारवाई करणेची आवश्यकता असलेची माझी खात्री झाली आहे . तसेच कालावधी कमी असलेने आपणास नोटिस देता येणे शक्य होणार नाही . 

त्याअर्थी , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , कलम १४४ ( २ ) नुसार मी , श्रीमती वैशाली राजमाने , तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी , हातकणंगले , 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांस अनुसरून दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१६ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजीपर्यंत मतदानाचा दिवस दिनांक 
२७ नोव्हेंबर २०१६ वगळून हातकणंगले तालुकेचे हद्दीत प्रवेश करणेस एकतर्फी मनाई आदेश पारित करीत आहे . 
सदरचा आदेश माझे सही आणि शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

वैशाली राजमाने , 

तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी , 

हातकणंगले . 

हातकणंगले , २ नोव्हेंबर २०१६ . 


५२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांजकडून 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये 

आदेश 

क्रमांक एमएजी / एसआर / ९ १ / सन २०१६ – - ज्याअर्थी , पोलीस निरीक्षक , वडगाव पोलीस ठाणे यांनी दिनांक २ नोव्हेंबर २०१६ रोजी 
माझे असे निदर्शनास आणले आहे की , आपलेवर गंभीर स्वरूपाचा दखलपात्र गुन्हा दाखल असून दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी वडगाव 
नगरपरिषद मतदान व दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मतमोजणी कालावधीत आपले हातून गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा होऊन सार्वजनिक शांतता 
भंग होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्या अनुषंगाने वडगाव पोलीस ठाणे यांचेकडे दाखल 
गुन्हा रजिस्टर नंबर ११३/२०१५ , १८१/२०१५ भारतीय दंड विधान संहिता , कलम १४३ , १४७ , १४८ , १४ ९ , ३०७ , ३२३ , ५०४ , ५०६ तसेच 
भारतीय हत्यार कायदा कलम ४ ( २५ ) प्रमाणे सदर दाखल गुन्हा न्यायप्रविष्ट / पोलीस तपासावर असून देखील आपले वर्तणुकीत सुधारणा 
झालेली नाही असे पोलीस निरीक्षक , वडगाव पोलीस ठाणे यांनी निदर्शनास आणले आहे . तसेच ज्याअर्थी , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , कलम 
१४४ ( २ ) प्रमाणे वर्तणुकीमध्ये सुधारणा होणेसाठी व तातडीची परिस्थिती विचारात घेता तत्काळ कारवाई करणेची आवश्यकता असलेची 
माझी खात्री झाली आहे . तसेच कालावधी कमी असलेने आपणास नोटिस देता येणे शक्य होणार नाही . 

त्याअर्थी , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , कलम १४४ ( २ ) नुसार मी , श्रीमती वैशाली राजमाने , तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी , हातकणंगले , 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांस अनुसरून दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१६ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजीपर्यंत मतदानाचा दिवस दिनांक 
२७ नोव्हेंबर २०१६ वगळून हातकणंगले तालुकेचे हद्दीत प्रवेश करणेस एकतर्फी मनाई आदेश पारित करीत आहे . 

सदरचा आदेश माझे सही आणि शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

वैशाली राजमाने , 
तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी , 
हातकणंगले . 

हातकणंगले , २ नोव्हेंबर २०१६ . 

तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांजकडून 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये 

आदेश 

क्रमांक एमएजी / एसआर / ९ ३ / सन २०१६ - ज्याअर्थी , पोलीस निरीक्षक , वडगाव पोलीस ठाणे यांनी दिनांक २ नोव्हेंबर २०१६ रोजी 
- 
माझे असे निदर्शनास आणले आहे की , आपलेवर गंभीर स्वरूपाचा दखलपात्र गुन्हा दाखल असून दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी वडगाव 
नगरपरिषद मतदान व दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मतमोजणी कालावधीत आपले हातून गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा होऊन सार्वजनिक शांतता 
भंग होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्या अनुषंगाने वडगाव पोलीस ठाणे यांचेकडे दाखल 
गुन्हा रजिस्टर नंबर १८१/१५ भारतीय दंड विधान संहिता , कलम ३०७ , १४३ , १४७ , १४८ , १४ ९ , ५०४ , आर्म अॅक्ट ४ ( २५ ) प्रमाणे सदर 
दाखल गुन्हा न्यायप्रविष्ट / पोलीस तपासावर असून देखील आपले वर्तणुकीत सुधारणा झालेली नाही असे पोलीस निरीक्षक , वडगाव पोलीस 
ठाणे यांनी निदर्शनास आणले आहे . तसेच ज्याअर्थी , फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ ( २ ) प्रमाणे वर्तणुकीमध्ये सुधारणा होणेसाठी व 
तातडीची परिस्थिती विचारात घेता तत्काळ कारवाई करणेची आवश्यकता असली माझी खात्री झाली आहे . तसेच कालावधी कमी असलेने आपणास 
नोटिस देता येणे शक्य होणार नाही . 

त्याअर्थी , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , कलम १४४ ( २ ) नुसार मी , श्रीमती वैशाली राजमाने , तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी , हातकणंगले , 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांस अनुसरून दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१६ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजीपर्यंत मतदानाचा दिवस दिनांक 
२७ नोव्हेंबर २०१६ वगळून हातकणंगले तालुकेचे हद्दीत प्रवेश करणेस एकतर्फी मनाई आदेश पारित करीत आहे . 
सदरचा आदेश माझे सही आणि शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

वैशाली राजमाने , 

तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी , 

हातकणंगले . 

हातकणंगले , २ नोव्हेंबर २०१६ . 


पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

५३ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 

-- 

तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांजकडून 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये 

आदेश 

क्रमांक एमएजी / एसआर / ९ ३ / सन २०१६. – ज्याअर्थी , पोलीस निरीक्षक , वडगाव पोलीस ठाणे यांनी दिनांक २ नोव्हेंबर २०१६ रोजी 
माझे असे निदर्शनास आणले आहे की , आपलेवर गंभीर स्वरूपाचा दखलपात्र गुन्हा दाखल असून दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी वडगाव 
नगरपरिषद मतदान व दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मतमोजणी कालावधीत आपले हातून गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा होऊन सार्वजनिक शांतता 
भंग होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्या अनुषंगाने वडगाव पोलीस ठाणे यांचेकडे दाखल 
गुन्हा रजिस्टर नंबर १७०/१६ , नॉ . कॉ . रजिस्टर नंबर ४३०/२०१६ भारतीय दंड विधान संहिता , कलम १४३ , १४७ , १४८ , १४ ९ , ३२३ , 
५०४ , ५०६ प्रमाणे सदर दाखल गुन्हा न्यायप्रविष्ट / पोलीस तपासावर असून देखील आपले वर्तणुकीत सुधारणा झालेली नाही असे पोलीस 
निरीक्षक , वडगाव पोलीस ठाणे यांनी निदर्शनास आणले आहे . तसेच ज्याअर्थी , फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ ( २ ) प्रमाणे वर्तणुकीमध्ये 
सुधारणा होणेसाठी व तातडीची परिस्थिती विचारात घेता तत्काळ कारवाई करणेची आवश्यकता असलेची माझी खात्री झाली आहे . तसेच कालावधी 
कमी असलेने आपणास नोटिस देता येणे शक्य होणार नाही . 

त्याअर्थी , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , कलम १४४ ( २ ) नुसार मी , श्रीमती वैशाली राजमाने , तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी , हातकणंगले , 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांस अनुसरून दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१६ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजीपर्यंत मतदानाचा दिवस दिनांक 
२७ नोव्हेंबर २०१६ वगळून हातकणंगले तालुकेचे हद्दीत प्रवेश करणेस एकतर्फी मनाई आदेश पारित करीत आहे . 
सदरचा आदेश माझे सही आणि शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

वैशाली राजमाने , 

तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी , 
हातकणंगले . 

हातकणंगले , २ नोव्हेंबर २०१६ . 

तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांजकडून 

वाचले . – पोलिस ठाणे , गडहिंग्लज यांचेकडील पत्र क्रमांक चॅप्टर केस नंबर ३८ व ३ ९ , दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१ ९ . 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ मधील कलम १४४ प्रमाणे 

आदेश 

क्रमांक एम.ए.जी. / कावि -२ / १६ / सन २०१ ९ . – ज्याअर्थी , गतवर्षी श्री काळभैरव यात्रा २०१७ मध्ये पालरवी मिरवणुकीचे वेळी दोन गटातील 
मंडळामध्ये भांडणे होऊन तलवार हल्ला होऊन तरुण जखमी झाला असून परस्पर विरोधी मंडळावर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे देखील दाखल 
झाले आहेत . चालू वर्षी दिनांक २० फेब्रुवारी २०१ ९ व दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजी श्री काळभैरव यात्रा संपन्न होत असून दिनांक 
१८ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीचे वरील वाचलेनुसार गतवर्षी घडलेल्या तलवार हल्ल्याची व दोन मंडळातील संघर्षाची बाब पोलीस निरीक्षक , 
गडहिंग्लज यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे आणि तसा आदेश पारित करणे सामाजिक शांतता व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याची 
माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी , मी , रामलिंग चव्हाण , कार्यकारी दंडाधिकारी , गडहिंग्लज , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये , 
मला 
प्रदान असलेल्या अधिकारांस अनुसरून असा आदेश देतो की , गडहिंग्लज शहर व श्री काळभैरी डोंगर परिसर कार्यक्षेत्रामध्ये दिनांक २० 
फेब्रुवारी २०१ ९ रोजी सकाळी ९ .०० वाजलेपासून ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१ ९ रात्री १२.०० वाजेपर्यंत कोणाही व्यक्तीस शस्त्र , तलवार , 
लाठी काठी , धारदार शस्त्रे नेण्यास बंदी घालणेत येत आहे . 

या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या विरुद्ध भारतीय दंड संहिता व इतर कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाईस पात्र राहतील . 
हा हुकूम माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

रामलिंग चव्हाण , 

तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी , 

गडहिंग्लज , 

गडहिंग्लज , १८ फेब्रुवारी २०१ ९ . 


५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांजकडून 

वाचले . - १. फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) 

२. पोलिस निरीक्षक , पोलिस ठाणे गडहिंग्लज यांचेकडील चॅप्टर केस नंबर ४१/२०१८ , दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१८ . 

३. मा . उपविभागीय दंडाधिकारी , गडहिंग्लज विभाग , गडहिंग्लज यांचेकडील क्रमांक एमएजी / कावि -८६३ / २०१८ , दिनांक १० 
ऑक्टोबर २०१८ . 

आदेश 

ज्याअर्थी , पोलीस निरीक्षक , गडहिंग्लज यांनी उपविभागीय अधिकारी , गडहिंगलज विभाग , गडहिंग्लज यांचेकडील दाखल प्रस्ताव वाचले 
क्रमांक ३ अन्वये इकडे प्राप्त झाला आहे व माझे असे निदर्शनास आणले की , आपल्यावर गंभीर स्वरूपाचा दखलपात्र गुन्हा दाखल असून 
नजिकच्या होऊ घातलेल्या नवरात्र उत्सव काळात आपले हातून गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा होऊन सार्वजनिक शांतता भंग होऊन कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणेची शक्यता नाकारता येत नाही . त्याअनुषंगाने गडहिंग्लज पोलिस ठाणे गडहिंग्लज यांचेकडे दाखल गुन्हा रजिस्टर 
नंबर १८४/२०१५ , २००/२०१५ , २४/२०१७ मुं . दा . कायदा कलम १२ ( अ ) प्रमाणे सदर दाखल गुन्हा न्यायप्रविष्ट / पोलीस तपासावर असून 
देखील आपले वर्तणुकीत सुधारणा झालेली नाही असे पोलीस निरीक्षक , गडहिंग्लज यांनी निदर्शनास आणले आहे . तसेच ज्याअर्थी , फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , कलम १४४ ( २ ) प्रमाणे वर्तणुकीमध्ये सुधारणा होणेसाठी व तातडीची परिस्थिती विचारात घेता तत्काळ कारवाई करणेची 
आवश्यकता असलेची माझी खात्री झाली आहे . तसेच कालावधी कमी असलेने आपणांस नोटिस देता येणे शक्य होणार नाही . 

त्याअर्थी , फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ ( २ ) नुसार मी , रामलिंग चव्हाण , तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी , गडहिंग्लज मला 
प्राप्त झाले अधिकारांस अनुसरून दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ ते दिनांक २० ऑक्टोबर २०१८ रोजी पर्यंत नवरात्र उत्सव काळात गडहिंग्लज 
तालुकेचे हद्दीत प्रवेश करणेस एकतर्फी मनाई आदेश पारित करीत आहे . 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्यानिशी दिला आहे . 

रामलिंग चव्हाण , 

तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी , 
गडहिंग्लज . 

गडहिंग्लज , १५ ऑक्टोबर २०१८ . 

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

वाचा . – ( १ ) मा . उप सचिव , गृह विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक डीआयएस / ०३१४ / प्र.क्र .८० / वि.शा. - १ ब , दिनांक 

१४ जानेवारी २०१५ , 

- 

( २ ) कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक डीआयएस / ०३१४ / प्र.क्र . ८० / वि . शा . १ ब , दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०१४ 

व त्यासोबतच्या दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गृह विभाग , मुंबई येथे झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्तांत . 

( ३ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई येथील जनहित याचिका क्रमांक २४/२०१४ , निर्णय दिनांक १ ऑक्टोबर २०१४ . 

( ४ ) पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा / अफझलखान कबर / १७४५ ९ / २०१४ , दिनांक १ डिसेंबर २०१४ . 
( ५ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक डिसी / एमएजी / २ / कावि -१८४१ / २०१४ एस.आर. - ४० / १४ , दिनांक १ डिसेंबर २०१४ . 
( ६ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक डिसी / एमएजी / एस . आर . २४/१८ , दिनांक १ ९ जुलै २०१८ . 

( ७ ) पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचकडील पत्र क्रमांक जिविशा / अफझलखान / कबर / ४३७ / १ ९ , दिनांक १७ जानेवारी २०१ ९ . 
( ८ ) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ चे कलम १४४ . 

क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ मधील कलम १४४ प्रमाणे 

आदेश 

क्रमांक डिसी / एमएजी / २ / एस.आर / ०३ / २०१ ९ – ज्याअर्थी , सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील किल्ले प्रतापगड पायथ्याशी 
असलेल्या अफझलखान कबरीच्या कथित उदात्तीकरणाच्या मुद्द्यावरून गतकाळात विविध हिंदूत्ववादी संघटनांकडून आंदोलने करण्यात आलेली 
आहेत . यावरून यापूर्वी सातारा शहर , महाबळेश्वर , भुईंज पोलीस ठाणेस आंदोलनकर्त्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत . त्यामुळे 
अफजलखान कबर परिसर कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे . किल्ले प्रतापगड येथे सन २००४ पासून शासनातर्फे शिवप्रताप 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार 
पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ ५५ 

दिन साजरा केला जात आहे . शिवप्रताप दिन साजरा करण्यावरून हिंदूत्ववादी संघटनांच्या भावना तीव्र असल्याचे दिसून सदर शिवप्रताप 
दिन उत्सव व अफझलखान कबरीचे कथित उदात्तीकरण अशा कोणत्याही मुद्द्यावरून सदर संघटना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
करण्याची शक्यता नाकारता नसलेने तसेच प्रतापगड कबरी लगतचे अनधिकृत बांधकाम काढण्याच्या मा . उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची शासनाकडून 
मुदतीत अंमलबजावणी होत नसलेची भावना झालेने यावरून सर्व हिंदुत्ववादी संघटनांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे . त्यामुळे हिंदुत्ववादी 
संघटनांकडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असलेने या ठिकाणी पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक 
जिविशा / अफझलखान कबर / १७४५ ९ / २०१४ , दिनांक १ डिसेंबर २०१४ अन्वये सविस्तर अहवाल देवून किल्ले प्रतापगड येथील अफझलखान 
कबरी सभोवतालचे ३०० मिटर अंतरापर्यंत सी . आर . पी . सी . कलम १४४ प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत विनंती केली होती . त्यानुसार 
इकडील कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक डिसी / एमएजी / २ / कावि -१८४१ / २०१४ , एस . आर . - ४० / १४ दिनांक १ डिसेंबर २०१४ अन्वये दिनांक २ 
डिसेंबर २०१४ चे ०0.00 वाजलेपासून ते दिनांक ३० जानेवारी २०१५ चे २४.०० वाजेपर्यंत प्रतापगड , तालुका महाबळेश्वर येथील अफझ 
लखान कबरी सभोवताली ३०० मिटर परिसरात सी . आर . पी . सी . १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला होता . त्यानंतर 
वेळोवेळी सदर ठिकाणी पोलीस अधीक्षक यांचे अहवालास अनुसरून कलम १४४ अन्वये आदेश पारित करणेत आले आहेत . तसेच आता 
वाचा क्रमांक ७ अन्वये पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी प्रतिबंधात्मक आदेशाची मुदत दिनांक ३१ जानेवारी २०१ ९ रोजी संपत असलेने पुढील 
कालावधीसाठी आदेश काढणे बाबतची विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी , मी , श्वेता सिंघल , जिल्हादंडाधिकारी , सातारा , क्रिमीनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ ( २ / १ ९ ७४ ) चे कलम १४४ ( ५ ) मधील 
तरतुदींनुसार व शासन अधिसूचना दिनांक १४ जानेवारी २०१५ अन्वये १४४ ( ४ ) चे अधिकार मला प्राप्त झालेने वरील सर्व नमूद वस्तुस्थितीच्या 
अनुषंगाने खबरदारीचा उपाय म्हणून तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न उद्भवू नये म्हणून प्रतापगड , तालुका महाबळेश्वर येथील 
अफझलखान कबरीच्या सभोवतालचे ३०० मिटर परिसरात दिनांक २ फेब्रुवारी २०१ ९ चे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक ३१ जुलै २०१ ९ 
रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत या कालावधीसाठी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ चे कलम १४४ याव्दारे प्रतिबंध करणेत येत आहे . 

सदरचा आदेश प्रतापगड , तालुका महाबळेश्वर येथील अफझलखान कबरीच्या सभोवतालचे ३०० मिटर परिसरात दिनांक २ फेब्रुवारी 
२०१ ९ चे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक ३१ जुलै २०१ ९ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ जानेवारी २०१ ९ रोजी माझे सही शिक्यानिशी दिला . 

श्वेता सिंघल , 
जिल्हादंडाधिकारी , 

सातारा . 

सातारा , ३१ जानेवारी २०१ ९ . 

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

वाचा.– ( १ ) मा . उप सचिव , गृह विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक डीआयएस / ०३१४ / प्र.क्र .८० / वि.शा. - १ ब , दिनांक 

१४ जानेवारी २०१५ . 

( २ ) कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक डीआयएस / ०३१४ / प्र.क्र . ८० / वि.शा. - १ ब , दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०१४ 

व त्या सोबतच्या दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गृह विभाग , मुंबई येथे झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्तांत . 

( ३ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई येथील जनहित याचिका क्रमांक २४/२०१४ , निर्णय दिनांक १ ऑक्टोबर २०१४ . 

( ४ ) पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा / अफझलखान कबर / १७४५ ९ / २०१४ , दिनांक १ डिसेंबर २०१४ . 

( ५ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक डिसी / एमएजी / २ / कावि -१८४१ / २०१४ एस.आर. - ४० / १४ , दिनांक १ डिसेंबर २०१४ . 
( ६ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक डिसी / एमएजी / एस.आर. - ३ / १८ , दिनांक ३० जानेवारी २०१८ . 

( ७ ) पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा / अफझलखान / कबर / ५५२१/१८ , दिनांक १८ जुलै २०१८ . 
( ८ ) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ चे कलम १४४ . 

क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ मधील कलम १४४ प्रमाणे 

आदेश 

क्रमांक डिसी / एमएजी / २ / एस.आर. - २४ / २०१८ – ज्याअर्थी , सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील किल्ले प्रतापगड पायथ्याशी 
असलेल्या अफझलखान कबरीच्या कथित उदात्तीकरणाच्या मुद्दयावरून गतकाळात विविध हिंदूत्ववादी संघटनांकडून आंदोलने करण्यात आलेली 
आहेत . यावरून यापूर्वी सातारा शहर , महाबळेश्वर , भुईंज पोलीस ठाणेस आंदोलनकर्त्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत . त्यामुळे 


५६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 
अफजल खान कबर परिसर कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे . किल्ले प्रतापगड येथे सन २००४ पासून शासनातर्फे 
शिवप्रताप दिन साजरा केला जात आहे . शिवप्रताप दिन साजरा करण्यावरून हिंदूत्ववादी संघटनांच्या भावना तीव्र असल्याचे दिसून सदर 
शिवप्रताप दिन उत्सव व अफझलखान कबरीचे कथित उदात्तीकरण अशा कोणत्याही मुद्द्यावरून सदर संघटना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण करण्याची शक्यता नाकारता नसलेने तसेच प्रतापगड कबरी लगतचे अनाधिकृत बांधकाम काढण्याच्या मा . उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची 
शासनाकडून मुदतीत अंमलबजावणी होत नसलेची भावना झालेने यावरून सर्व हिंदुत्ववादी संघटनांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे . त्यामुळे 
हिंदुत्ववादी संघटनांकडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असलेने या ठिकाणी पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील 
पत्र क्रमांक जिविशा / अफझलखान कबर / १७४५ ९ / २०१४ , दिनांक १ डिसेंबर २०१४ अन्वये सविस्तर अहवाल देवून किल्ले प्रतापगड येथील 
अफझलखान कबरी सभोवतालचे ३०० मिटर अंतरापर्यंत सी . आर . पी . सी . कलम १४४ प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत विनंती केली 
होती . त्या नुसार इकडील कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक विसी / एमएजी / २ / कावि -१८४१ / २०१४ / एस.आर. - ४० / १४ , दिनांक १ डिसेंबर २०१४ 
अन्वये दिनांक २ डिसेंबर २०१४ चे ००.०० वाजले पासून ते दिनांक 
३० जानेवारी २०१५ चे २४.०० वाजेपर्यंत प्रतापगड , तालुका महाबळेश्वर 
येथील अफझलखान कबरी सभोवताली ३०० मिटर परिसरात सी.आर.पी.सी. १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला 
होता . त्यानंतर वेळोवेळी सदर ठिकाणी पोलीस अधीक्षक यांचे अहवालास अनुसरून कलम १४४ अन्वये आदेश परित करणेत आले आहेत . 
तसेच आता वाचा क्रमांक ७ अन्वये पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी प्रतिबंधात्मक आदेशाची मुदत दिनांक ३१ जुलै २०१८ रोजी संपत असलेने 
पुढील कालावधीसाठी आदेश काढणे बाबतची विनंती केली आहे 

त्या अर्थी , मी , श्वेता सिंघल , जिल्हादंडाधिकारी , सातारा , क्रिमीनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ ( २१ ९ ७४ ) चे कलम १४४ ( ५ ) मधील 
तरतुदींनुसार व शासन अधिसूचना दिनांक १४ जानेवारी २०१५ अन्वये १४ ( ४ ) चे अधिकार मला प्राप्त झालेने वरील सर्व नमूद वस्तुस्थितीच्या 
अनुषंगाने खबरदारीचा उपाय म्हणून तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न उद्भवू नये म्हणून प्रतापगड , तालुका महाबळेश्वर येथील 
अफझलखान कबरीच्या सभोवतालचे ३०० मिटर परिसरात दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ चे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१ ९ 
रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत या कालावधीसाठी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ चे कलम १४४ याव्दारे प्रतिबंध करणेत येत आहे . 

सदरचा आदेश प्रतापगड , तालुका महाबळेश्वर येथील अफझलखान कबरीच्या सभोवतालचे ३०० मिटर परिसरात दिनांक २ ऑगस्ट 
००.०० वाजले पासून ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१ ९ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

२०१८ चे 

सदरचा आदेश आज दिनांक १ ९ जुलै २०१८ रोजी माझे सही शिक्यानिशी दिला . 

श्वेता सिंघल , 
जिल्हादंडाधिकारी , 

सातारा . 

सातारा , १ ९ जुलै २०१८ . 

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

वाचा . ( १ ) पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण , पुणे यांचेकडील जा . क्र . दविक / पुणे ग्रा . / २०१ / २०१८ , दिनांक ७ जून २०१८ . 

— 

( २ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ खालील आदेश . 

आदेश 

क्रमांक पगक / कावि -४२६५ / सन २०१८ – ज्याअर्थी , पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण , पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की , पुणे 
ग्रामीण जिल्ह्यात नगरपालिका , ग्रामपंचायत कॅन्टोमेंट बोर्ड इ . हद्दीमध्ये जुनी वाहने खरेदी - विक्री करणारे व्यवसायिकांनी त्याचेकडून खरेदी 
विक्री होणारे वाहनाबाबतची माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्यात ७ दिवसांचे आत कळविणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम 
१४४ प्रमाणे संदर्भीय आदेश निर्गमित झाले आहेत . नमूद आदेशाची मुदत दिनांक ९ जून २०१८ रोजी संपत आहे . 

ज्याअर्थी , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी - विक्री करणारे व्यवसायिक मोठ्या प्रमाणात असून वाहन दुरुस्त करणारे दुकानातून 
असा व्यवसाय करणारे व्यवसायिकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणावर आहे . पुणे शहर हद्दीतील फरासखाना पोलीस स्टेशन परिसरात बॉम्बस्फोट 
मध्ये सातारा जिल्ह्यातील चोरीच्या मोटार सायकलीचा वापर करण्यात आलेला होता . अलीकडे होत असलेल्या अनेक दशहतवादी कारवायांमध्ये 
सुद्धा चोरीच्या मोटारसायकलींचा सर्रास वापर होऊन अनेक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगारांकडून चोरीच्या मोटारसायकली व इतर लहान मोठ्या 
वाहनांच्या मोठ्या प्रमाणात वापर होत असल्याचे निर्दशनास आले आहे आणि ; 


११ , 

शके १ ९ ४४ ५७ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ 

ज्याअर्थी , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नागरी वसाहती निर्माण झालेल्या असून जुन्या मोटारसायकली व वाहने यांची खरेदी 
विक्रीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत . परंतु याबाबत खरेदी - विक्रीचा योग्य तो तपशील ठेवला जात नसलेने गुन्हेगारांकडून चोरीच्या 
वाहनांची खरेदी - विक्री होण्याची दाट शक्यता असते . खरेदी - विक्रीबाबत योग्य तपशील उपलब्ध नसलेने त्याचा गुन्हे उघडकीस येणेवर परिणाम 
होतो . यामुळे पोलीस स्टेशन हद्दीत जुनी वाहने खरेदी - विक्रीबाबतची माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला असणे आवश्यक आहे . 

तरी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी - विक्री करणारे व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी - विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची माहिती 
( वाहन क्रमांक , इंजिन चासी क्रमांक , मूळ मालकाचे नाव , मूळ गावचा व सध्या राहत असलेले ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता मोबाईल क्रमांक , ओळखपत्र , 
वाहनांचे आरसीटीसी बुक खरेदी करणाऱ्याचे नाव , मूळ गावचा व सध्या राहत असलेल्या ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता , मोबाईल क्रमांक व ओळखपत्र 
इ . ) दर ०७ दिवसांनी स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक असून याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे 
आदेश निर्गमित करण्यास विनंती केलेली आहे . 

त्याअर्थी , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी - विक्री करणारे व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी - विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची माहिती 
स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री पटली आहे . यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी विक्रांत चव्हाण , अपर 
जिल्हादंडाधिकारी पुणे , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे प्रतिबंध 
आदेश पारित करीत आहे . 

सदर आदेशाप्रमाणे पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी - विक्री करणारे व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी - विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची 
माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला न दिल्यास असे व्यावसायिक हे भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस 
पात्र राहतील . 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे दिनांक १० जून २०१८. सदरचा आदेश आदेशाच्या दिनांकापासून २ महिने 
अस्तित्वात राहील . 

विक्रांत चव्हाण , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
पुणे . 

पुणे , ८ जून २०१८ . 

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

वाचा . – ( १ ) सहायक विभागीय अभियंता ( दक्षिण ) मध्य रेल्वे , पुणे यांनी त्यांचेकडील पत्र पीए / एस / १७ / एलसी , दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ 

— 

अन्वये . 

( २ ) इकडील कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक डीसी / एमएजी / २ / कावि- ८ ९ ७ / १८ , दिनांक १२ मार्च २०१८ . 

( ३ ) मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिवनिशा / रेल्वे लेवल क्रॉसिंग / वाहतूक व्यवस्था / ३३६/१८ , दिनांक 
११ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ४ ) उपविभागीय अधिकारी , कराड यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन / कावि / ११२२/१८ , दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ . 

( ५ ) मोटार वाहन कायदा , १ ९ ८८ चे कलम ११५ नुसार रस्ता / पुल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे , वळविणे आणि अडविण्याचे अधिकार 
शासन अधिसूचना , गृह विभाग , प्रपत्र क्रमांक एम . ए . व्ही . ०५८ ९ सीआर / १०६१ / टीआरए -२ , दिनांक 
१ ९ मे 
आयव्ही - ए , दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ० . 

१ ९९ ० व एमजीजी / 

ना - हरकत प्रमाणपत्र 

क्रमांक डीसी / एमएजी / २ / कावि -७५७३ / सन २०१८ – ज्याअर्थी , सहाय्यक विभागीय अभियंता ( दक्षिण ) , मध्य रेल्वे , पुणे यांनी त्यांचेकडील 
पत्र क्रमांक पीए / एस / १७ / एलसी , दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये मौजे पार्ले / कोपर्डे , तालुका कराड , जिल्हा सातारा हद्दीतील रेल्वे 
गेट क्रमांक ९ ८ , वाहतुकीसाठी कायमस्वरूपी बंद करून त्याची वाहतूक नवीन भुयारी मार्गातून वळविणेकरिता ना - हरकत दाखला मिळणेबाबत 
विनंती केली आहे . त्यास अनुसरून इकडील कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक डीसी / एमएजी / २ / कावि -८ ९ ७ / १८ , दिनांक १२ मार्च २०१८ अन्वये 
मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा व उपविभागीय अधिकारी , कराड यांचा अभिप्राय मागविला होता . मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी त्यांचेकडील 
पत्र क्रमांक जिविशा / रेल्वे लेवल क्रॉसिंग / वाहतूक व्यवस्था / ३३६/१८ , दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१८ , अन्वये गेट क्रमांक ९ ८ बंद करणेबाबत 


५८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 
बोगदा पुलातून ऊस भरलेले उंच लोडचे ट्रक , ट्रॅक्टर वाहने सुद्धा सहजतेने जाऊ शकतील अशा उंचीचा पूल असावा , बोगद्यामध्ये प्रकाश 
व्यवस्था व त्यामध्ये पाणी साचणार नाही व बोगद्याचे बाहेर यु वळण देणेत येऊ नये अशी स्थानिक नागरिक / ग्रामपंचायती यांचे वतीने केलेले 
मागणीचा विचार होऊन भुयारी मार्ग तयार झाले नंतर गेट बंद करणेस व त्याबाबत ना - हरकत दाखला देणेस हरकत नाही . असा अहवाल 
सादर केलेला आहे . तसेच उपविभागीय अधिकारी कराड यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन / कावि -११२२ / १८ , दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ 
अन्वये मौजे पार्ले येथील रेल्वेचे गेट नं . ९ ८ वाहतुकीसाठी बंद करून त्या रस्त्यावरील वाहतूक कि.मी. २०० / २-३ नवीन होणाऱ्या भुयारी 
मार्गाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर भुयारी मार्गाने वाहतूक वळविणेबाबत पुढील कार्यवाही होणेस विनंती केली आहे . तसेच गेट क्रमांक ९ ८ 
बंद करणे कामी अटी व शर्तीची पूर्तता करून घेऊन ना - हरकत दाखला देणेबाबत सादर केलेले आहे . 

ज्याअर्थी , मोटर वाहन कायदा , १ ९ ८८ चे कलम ११५ नुसार रस्ता / पूल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे आणि अडविणे , वाहतूक वळविणे 
याचे अधिकार शासन गृह विभाग , अधिसूचना क्रमांक एम . ए . व्ही . ०५८ ९ सीआर / १०६१ / टीआरए -२ , दिनांक १ ९ मे १ ९९ ० व एमजीजी / 
आयव्ही - ए , दिनांक 
२० सप्टेंबर १ ९९ ० अन्वये जिल्हाधिकारी यांना आहेत . त्यानुसार पार्ले / कोपर्डे , तालुका कराड , जिल्हा सातारा या हद्दीतील 
गेट क्रमांक ९ ८ कि.मी. २०० / २-३ हे वाहतुकीसाठी कायमस्वरूपी बंद करणेकरिता व त्याची वाहतूक नवीन भुयारी मार्गातून वळविणेकरिता 
ना - हरकत प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी , वरील कायदा व अधिसूचनेअन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , जिल्हादंडाधिकारी , सातारा पार्ले / कोपर्डे तालुका 
कराड , जिल्हा सातारा या हद्दीतील गेट क्रमांक ९ ८ कि.मी. २०० / २-३ हे खालील अटींची पूर्तता केलेनंतर वाहतुकीसाठी कायमस्वरूपी बंद 
करून त्याची वाहतूक नवीन भुयारी मार्गातून वळविणेकरिता ना - हरकत प्रमाणपत्र देत आहे . 

( १ ) सदर भुयारी मार्गातून ऊस भरलेले उंच लोडचे ट्रक , ट्रॅक्टर , एसटी बसेस , बोअर गाडी यांसारखी मोठी व अवजड वाहने सहजतेने 
जाऊ शकतील अशा उंचीचा भुयारी मार्ग असावा . 

( २ ) भुयारी मार्गाचे कामकाज पूर्ण झालेनंतरच व याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याचा पूर्णत्वाबाबत दाखला घेतलेनंतरच रेल्वे लेवल क्रॉसिंग 
गेट क्रमांक ९ ८ बंद करणेत यावेत . 

( ३ ) वाहतूक नियमन व वाहतूक मार्गामध्ये झालेल्या बदलाची माहिती स्थानिक वृत्तपत्र व स्थानिक वाहिनीवरून प्रसिद्ध करणे आवश्यक 

आहे . 

( ४ ) तसेच पावसाळ्यामध्ये सदरचा भुयारी मार्गावर / रस्त्यावर पाणी साचून वाहतुकीस अडथळा होणार नाही , असे नियोजन करावे . 

श्वेता सिंघल , 

जिल्हादंडाधिकारी , 

सातारा . 

सातारा , २ ९ ऑक्टोबर २०१८ . 

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

वाचा . - ( १ ) सहायक विभागीय अभियंता ( दक्षिण ) , मध्य रेल्वे , पुणे यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . पीए / एस / १७ / एलसी , दिनांक २३ फेब्रुवारी 
२०१८ अन्वये . 

( २ ) इकडील कार्यालयाकडील पत्र क्र . डीसी / एमएजी / २ / कावि- ११८१/१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( ३ ) मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा / सुरक्षा / १० / रेल्वे गेट / २०१८ / ६५ ९ ५ / १८ , दिनांक २३ ऑगस्ट 

२०१८ . 

( ४ ) कार्यकारी अभियंता , सातारा जिल्हा परिषद , बांधकाम विभाग , उत्तर यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . जान / साजिप / बांध / रेशा -२ / ६६७ ९ / 
२०१८ , दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ . 

( ५ ) उपविभागीय अधिकारी , कोरेगांव यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . जमीन / कावि -३२४ / ५४३ / ५४७ / १८ , दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 

पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

-- 

५ ९ 

( ६ ) मोटर वाहन कायदा , १ ९ ८८ चे कलम ११५ नुसार रस्ता / पूल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे , वळविणे आणि अडविण्याचे 
अधिकार शासन अधिसूचना , गृह विभाग , प्रपत्र क्रमांक एम . ए . व्ही . ०५८ ९ सीआर / १०६१ / टीआरए - २ , दिनांक १ ९ मे १ ९९ ० 
व एमजीजी / आयव्ही - ए , दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ० . 

ना - हरकत प्रमाणपत्र 

J 

क्रमांक डिसी / एमएजी -२ / कावि -७११७ / सन २०१८ – ज्याअर्थी , सहाय्यक विभागीय अभियंता ( दक्षिण ) , मध्य रेल्वे , पुणे यांनी त्यांचेकडील 
पत्र क्रमांक पीए / एस / १७ / एलसी , दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये मौजे शिरढोण / ल्हासुर्णी , तालुका कोरेगांव जिल्हा सातारा या हद्दीतील 
गेट क्रमांक ७० कि.मी. १५५/३ - ४ , हे वाहतुकीसाठी बंद करणेकरिता व त्याची वाहतूक नवीन भुयारी मार्गातून वळविणेकरिता ( एल.एच.एस. ) 
ना - हरकत दाखला मिळणेबाबत या कार्यालयाकडे विनंती केली आहे . इकडील कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक डीसी / एमएजी / २ / कावि -११८० , दिनांक 
६ एप्रिल २०१८ अन्वये मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा व मा . अधीक्षक , अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , सातारा तसेच उपविभागीय 
अधिकारी कोरेगांव यांचा अभिप्राय मागविला होता . मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा / सुरक्षा / १० / रेल्वेगेट / 
२०१८ / ६५ ९ ६ / १८ , दिनांक ऑगस्ट २०१८ , अन्वये गेट क्रमांक ७० बंद करणेबाबत स्थानिक शेतकरी / नागरिकांचे कोणतेही नुकसान 
होऊ नये तसेच सदर भुयारी मार्गातून ट्रक , ऊसाने भरलेली ट्रॉली , इत्यादी अवजड वाहने जावीत कारण शिरढोण / ल्हासुर्णी या दोन 
गावामध्ये जाणेकरिता कोणताही पर्यायी रस्ता नाही तसेच भुयारी मार्गामध्ये पावसाच्या पाण्याचा योग्य निचरा होईल याची कायमची व्यवस्था 
करावी जेणेकरून स्थानिक नागरिकांची / शेतकऱ्यांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही . ग्रामपंचायतीने दिलेल्या ठरावाप्रमाणे पूर्तता करून भुयारी 
मार्ग करण्यास हरकत नाही असा अभिप्राय दिला आहे . कार्यकारी अभियंता , सातारा जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग उत्तर , यांनी त्यांचेकडील 
पत्र क्रमांक जान / साजिप / बांध / रेशा -२ / ६६७ ९ / २०१८ , दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ अन्वये सदर ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
निर्देशानुसार भुयारी मार्गाचे काम रेल्वे प्रशासनामार्फत पूर्ण करणे व काम पूर्ण होईपर्यंत सदर रस्त्यावरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविणे 
व पर्यायी मार्गाची देखभाल व दुरुस्ती करणे ही कामे रेल्वे प्रशासनामार्फत करणेत यावीत . या अटीवर रेल्वे गेट बंद करून भुयारी मार्ग 
बांधणेस हरकत नाही असा अभिप्राय सादर केलेला आहे . उपविभागीय अधिकारी कोरेगांव यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन / कावि -३२४ / 
५४३/५४७/१८ , दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ अन्वये गेट क्रमांक ७० बंद करणे कामी अटी व शर्तीची पूर्तता करून घेऊन ना - हरकत दाखला 
देणेबाबत कळविले आहे . 

ज्याअर्थी , मोटर वाहन कायदा , १ ९ ८८ चे कलम ११५ नुसार रस्ता / पूल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे आणि अडविणे , वाहतूक वळविणे 
याचे अधिकार शासन गृह विभाग अधिसूचना क्रमांक एम . ए . व्ही . - ०५८ ९ / सीआर / १०६१ / टीआरए - २ , दिनांक १ ९ मे १ ९९ ० व एमजीजी / 
आयव्ही - ए , दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ० अन्वये जिल्हाधिकारी यांना आहेत . त्यानुसार मौजे शिरढोण / ल्हासुर्णी , तालुका कोरेगांव , जिल्हा 
सातारा या हद्दीतील गेट क्रमांक ७० कि.मी. १५५ / ३-४ हे वाहतुकीसाठी कायमस्वरूपी बंद करणेकरिता व त्याची वाहतूक नवीन भुयारी मार्गातून 
वळविणेकरिता ना हरकत प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी , वरील कायदा व अधिसूचनेअन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , जिल्हादंडाधिकारी , सातारा , मौजे शिरढोण / 
ल्हासुर्णी , तालुका कोरेगाव , जिल्हा सातारा या हद्दीतील गेट क्रमांक ७० कि.मी. १५५ / ३-४ हे खालील अटींची पूर्तता केलेनंतर वाहतुकीसाठी 
कायमस्वरूपी बंद करून त्याची वाहतूक नवीन भुयारी मार्गातून वळविणेकरिता ना - हरकत प्रमाणपत्र देत आहे . 

( १ ) सदर भुयारी मार्गातून ऊस भरलेले उंच लोडचे ट्रक , ट्रॅक्टर वाहने सहजतेने जाऊ शकतील अशा उंचीचा भुयारी मार्ग असावा . 
( २ ) भुयारी मार्गाचे कामकाज पूर्ण झालेनंतरच रेल्वे लेवल क्रॉसिंग गेट क्रमांक ७० बंद करणेत यावेत . 

( ३ ) वाहतूक नियमन व वाहतूक मार्गामध्ये झालेल्या बदलाची माहिती स्थानिक वृत्तपत्र व स्थानिक वाहिनीवरून प्रसिद्ध करणे आवश्यक 

आहे . 

( ४ ) तसेच पावसाळ्यामध्ये सदरचा भुयारी मार्गावर / रस्त्यावर पाणी साचून वाहतुकीस अडथळा होणार नाही , असे नियोजन करावे . 

श्वेता सिंघल , 
जिल्हादंडाधिकारी , सातारा . 

सातारा , २१ सप्टेंबर २०१८ . 


ဝ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

वाचावे : – ( १ ) महाराष्ट्र शासन , सहकारी अधिसूचना , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 

( २ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ मधील नियम १०७ मधील तरतुदी . 

( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक जा . क्र . ना . पत / 
डी -४ / पतसंस्था / का.क . १५६ / ३४५ ९ / २०११ , दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 

( ४ ) या कार्यालयाचा जा . क्र . जिउनिग्रा / पणन / क . १५६ / अधि प्रदान / ५४२६ / २०१६ चा दिनांक १ डिसेंबर २०१६ रोजीचा आदेश . 
( ५ ) महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघ मर्यादित , पुणे यांच्याकडील जावक क्र . १ / २०१७-१८ चा दिनांक १ डिसेंबर 

२०१६ चा प्रस्ताव . 

अधिसूचना 

- 

क्रमांक जिउनिग्रा / पणन / क .१५६ / अधि.प्रदान / ३२६ / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , आनंद अ . कटके , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , पुणे ( ग्रामीण ) या अधिसूचने 
अन्वये उपनिबंधक , सहकारी संस्था , पुणे शहर - ४ यांचे कार्यालयातील खालील नमूद केलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील 
उपनियम ( ३ ) ( ५ ) ( ६ ) ( ७ ) ( ९ ) ( १० ) ( ११ ) ( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२ ) ( १३ ) ( संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक 
नुकसान होणार नाही याची संबंधित विशेष वसुली अधिकारी यांनी खबरदारी घेऊन ) तसेच उपनियम ( १५ ) ( १७ ) ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम 
९ ८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अमंलबजावणी करण्यासाठी दिनांक १८ एप्रिल २०१७ ते १७ एप्रिल २०१८ पर्यंत त्यांचे नावापुढे 
दर्शविलेल्या सोबत जोडलेल्या प्रस्तावास अनुसरून वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 

अ.क्र . 

अधिकाऱ्याचे नाव 

कार्यक्षेत्र 

हुद्दा 
३ 

शक्तीची व्याप्ती 
५ 

१ 

२ 

४ 

श्री . विजयसिंह माळवदकर 

सहकार अधिकारी श्रेणी -२ 

पुणे जिल्हा विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
टिप : विशेष वसुली अधिकारी यांनी त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशांवर राजमुद्रेचा वापर मा . उच्च न्यायालयाचे याबाबतच्या निर्णयाच्या अधिन 
राहून करावा . 

१. प्रस्तुत 

व्यक्तीची वसुली अधिकारी पदावरून बदली , नियुक्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
२. प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्रदान कालावधीत समाधानकारक वसुली न केल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 

४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेल्या सरचार्ज ज्या त्या वेळी 
शासकीय खजिन्यात भरणा करून चलनाच्या प्रतीसह अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . 

५. नियमबाह्य कामकाज केल्याचे आढळून आल्यास व त्यामधून निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईस आपण वैयक्तिक जबाबदार राहाल . 

आनंद अ . कटके , 

जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , पुणे ( ग्रामीण ) . 

पुणे ( ग्रामीण ) , १८ एप्रिल २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , 

शके १ ९ ४४ 

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

वाचावे : – ( १ ) 

महाराष्ट्र शासन , सहकारी अधिसूचना , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 

( २ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ मधील नियम १०७ मधील तरतुदी . 

( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . जा . क्र . ना . पत / डी -४ / 
पतसंस्था / का.क .१५६ / ३४५ ९ / २०११ , दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 

( ४ ) या कार्यालयाचा जा . क्र . जिउनिग्रा / पणन / क . १५६ / अधि प्रदान / ५४२६ / २०१६ चा दिनांक १ डिसेंबर २०१६ रोजीचा आदेश . 

( ५ ) महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघ मर्यादित , पुणे यांच्याकडील जावक क्र . १ / २०१७-१८ चा दिनांक १ डिसेंबर 

१ 

२०१६ चा प्रस्ताव . 

( ६ ) महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघ मर्यादित , पुणे यांच्याकडील जावक क्र . ५८/२०१८ - १ ९ , दिनांक ३० ऑगस्ट 
२०१८ चे पत्र . 

( ७ ) या कार्यालयाचा जा . क्र . जिउनिग्रा / पणन / क .१५६ / अधि.प्रदान / ३२६ / २०१७ चा दिनांक १८ एप्रिल २०१७ रोजीचा आदेश . 

अधिसूचना 

क्रमांक जिउनिग्रा / पणन / क .१५६ / अधि प्रदान / २६११ / सन २०१८ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , आनंद अ . कटके , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , पुणे ( ग्रामीण ) या अधिसूचने 
अन्वये उपनिबंधक , सहकारी संस्था , पुणे शहर - ४ यांचे कार्यालयातील खालील नमूद केलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम 
( ३ ) ( ५ ) ( ६ ) ( ७ ) ( ९ ) ( १० ) ( ११ ) ( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२ ) ( १३ ) ( संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान 
होणार नाही याची संबंधित विशेष वसुली अधिकारी यांनी खबरदारी घेऊन ) तसेच उपनियम ( १५ ) ( १७ ) ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व 
१०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक १७ सप्टेंबर २०१८ ते १६ सप्टेंबर २०१ ९ पर्यंत त्यांचे नावापुढे 
दर्शविलेल्या सोबत जोडलेल्या प्रस्तावास अनुसरून वसुली करावयाच्या कार्यवाही पुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 

अ.क्र . 

हुद्दा 

कार्यक्षेत्र 

अधिकाऱ्याचे नाव 
२ 

शक्तीची व्याप्ती 
५ 

१ 

३ 

४ 

१ 

श्री . संतोष शिरशेटवार 

सहकार अधिकारी श्रेणी - १ 

पुणे जिल्हा विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
टिप : विशेष वसुली अधिकारी यांनी त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशांवर राजमुद्रेचा वापर मा . उच्च न्यायालयाचे याबाबतच्या निर्णयाच्या अधिन 
राहून करावा . 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची वसुली अधिकारी पदावरून बदली , नियुक्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

२. प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्रदान कालावधीत समाधानकारक वसुली न केल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 

४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेल्या सरचार्ज ज्या त्या वेळी 
शासकीय खजिन्यात भरणा करून चलनाच्या प्रतीसह अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . 

५. नियमबाह्य कामकाज केल्याचे आढळून आल्यास व त्यामधून निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईस आपण वैयक्तिक जबाबदार राहाल . 

आनंद अ . कटके , 

जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , पुणे ( ग्रामीण ) . 

पुणे ( ग्रामीण ) , १७ सप्टेंबर २०१८ . 


६१ 


६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये 

घोषणापत्र 

क्रमांक २०१८ / डिसीबी / २ / आरआर -३७५३ / सन २०१८. – ज्याअर्थी , पोलीस अधीक्षक , सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र जा.क्र . 
ए.टी.सी. / २०१८-१५० , दिनांक ३१ मे २०१८ अन्वये निर्दशनास आणून दिले आहे की , देशात , राज्यात व महत्त्वाच्या शहरात दहशतवादी 
कारवायात सातत्याने वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे . दहशतवादी कारवाया करणारे दहशतवादी हे स्थानिक लोकांत मिसळून तात्पुरत्या 
स्वरूपात वास्तव्य करून घातपाती कारवायांना अंतिमरूप देतात . त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मानवी व मालमत्तेचे नुकसान होत असून त्याचबरोबर 
अशा घटनांमुळे जनमानसांमध्ये घबराटीचे व असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणाऱ्या घटना वारंवार 
घडत आहेत . सदर दहशतवादी कारवायामध्ये दहशतवादी हे जुनी चारचाकी व दुचाकी वाहने तसेच इतर वस्तू ह्या वापरतात . तसेच ते 
सदर कारवाईच्या वेळी ते भाड्याने रूम / प्लॉट / लॉज घेऊन राहतात . तसेच मस्जिद , चर्च , धर्मशाळा , येथे आश्रय घेतात किंवा सदरची जागा 
विकत किंवा लिजने घेतात . त्यासाठी ते स्थानिक ओळख म्हणून प्रॉपर्टी डिलर / ब्रोकर / एजन्ट जुने वाहन विक्री - खरेदी करणारे दुकानदार 

यांची मदत घेतात . 

जिल्ह्यात नवीन राहण्यासाठी येणारे व्यक्ती , यांची माहिती असणे अत्यंत गरजेचे झालेले आहे . म्हणून सोलापूर जिल्ह्यातील आपल्या स्थळ 
सिमा हद्दीत जी - जी व्यक्ती नव्याने राहण्यासाठी येईल त्या व्यक्तीस व जे कोणी अशा व्यक्तीस राहण्यास जागा उपलब्ध करून देईल असे 
घरमालक , प्रॉपर्टी डिलर , ब्रोकर , एजंन्ट , मस्जिद , चर्च , धर्मशाळा इत्यादीचे विश्वस्त यांना अशा अनोळखी नवीन रहावयास आलेल्या व्यक्तींची 
त्यांच्या वास्तव्यासंबंधीची संपूर्ण माहिती न चुकता तो राहावयास आल्यानंतर किंवा विचारपूस केल्यावर लगेच संबंधित पोलीस स्टेशनला देणे 
गरजेचे आहे . जेणेकरून भविष्यात होणाऱ्या एखाद्या दहशतवादी कारवाईस , गुन्ह्यास प्रतिबंध होऊ शकतो व सार्वजनिक कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न अबाधित राहण्यास साह्य होईल तसेच लोकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊन सार्वजनिक शांतता वाढीस लागण्यास बळ मिळेल . 

आणि ज्याअर्थी , असा आदेश काढण्यापूर्वी जिल्ह्यातील सर्व घर / जागा धार्मिक स्थळांचे विश्वस्त वा काळजीवाहक , प्रॉपर्टी डिलर , ब्रोकर , 
एजंट , जुने वाहन खरेदी - विक्री करणारे व्यक्ती व संस्था तसेच भाड्याने वाहन देणारे व्यक्ती व संस्था / वाहन मालकांना नोटिस देऊन त्यांची 
बाजू ऐकणे शक्य नसल्याने एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक आहे अशी माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी , मी , संजय तेली , अपर जिल्हादंडाधिकारी , सोलापूर , फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून असा आदेश देतो की , सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यातील सर्व घरमालक , प्रॉपर्टी डिलर / ब्रोकर / 
एजंट , जुने वाहन विक्री - खरेदी करणारे व्यक्ती व संस्था , भाड्याने वाहन देणारे व्यक्ती व संस्था तसेच धार्मिक स्थळांचे विश्वस्त व काळजीवाहक 
यांना खालील कृत्यांना बंदी घालत आहे . 

१. कोणत्याही अनोळखी नवीन राहावयास येणाऱ्या व्यक्तींची व त्यांच्या वास्तव्यासंबंधीची संपूर्ण माहिती तसेच सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात 
जी - जी व्यक्ती नव्याने राहण्यासाठी येईल अथवा रहावयास आल्यावर अथवा रहावयास येण्याबाबत विचारपूस केल्यानंतर लगेच न चुकता संबंधित 
पोलीस स्टेशनला त्यांचे संबंधीची माहिती न देणे व अशा अनोळखी व्यक्तींना रहावयास जागा पोलीसांना माहिती न देता उपलब्ध करून देणे . 

२. कोणत्याही अनोळखी नवीन जुने वाहन घेण्यास येणाऱ्या व्यक्तींची व त्यांच्या वास्तव्यासंबंधीची संपूर्ण माहिती तसेच जुने वाहन घेण्यासाठी 
विचारपूस केल्यानंतर लगेच न चुकता संबंधित पोलीस ठाणेस त्यांचे संबंधीची माहिती न देणे व अशा अनोळखी व्यक्तींना पोलिसांना माहिती 
न देता जुने वाहन खरेदी - विक्री / भाड्याने उपलब्ध करून देणे . 

सदरचा आदेश हा दिनांक ५ जून २०१८ रोजी ते दिनांक ३ ऑगस्ट २०१८ ( दोन्ही दिवस धरून ) सोलापूर जिल्ह्याचे ग्रामीण हद्दीत 
( पोलीस आयुक्तालय हद्द वगळून ) व सर्व नगरपालिका हद्दीत लागू राहील . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

संजय तेली , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

सोलापूर . 


सोलापूर , २ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 

पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे 

-- 

२६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ ६३ 

पोलीस अधीक्षक यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक पोअ / पशा -५ / नो - पार्किंग / २१६ / सन २०१ ९ . – ज्याअर्थी , सहायक पोलीस निरीक्षक , वाहतूक नियंत्रण शाखा , मिरज यांनी माझ्या 
निदर्शनास असे आणून दिले आहे की , मिरज शहरातील वाहतुकीची वाढती कोंडी , वाढती समस्या , दुचाकी व चारचाकी वाहनांची होणारी 
गर्दी तसेच होणारे अपघात टाळणेकरिता व लोकांस धोका , अडथळा किंवा गैरसोय होऊ नये म्हणून खालील ठिकाणी मिशन हॉस्पिटल गेट 
समोर दोन्ही बाजूस ( दक्षिण व उत्तर ) प्रत्येकी ३० मीटर नो - पार्किंग झोन करण्यात येत आहे . 

मिशन हॉस्पिटल येथील नो - पार्किंग झोन खालीलप्रमाणे : -- 

मिशन हॉस्पिटल गेट समोर दोन्ही बाजूस ( दक्षिण व उत्तर ) प्रत्येकी ३० मीटर नो पार्किंग झोन करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त नमूद केलेप्रमाणे वाहतूक परिस्थिती विचारात घेऊन या ठिकाणची वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी वाहतूक रहदारीचे विनियमन 
करणे आवश्यक आहे , अशी माझी खात्री करून देणेत आली आहे . 

त्याअर्थी मी , सुहेल शर्मा , पोलीस अधीक्षक , सांगली महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३३ पोट - कलम १ ( ब ) रहदारी 
अधिकारान्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरज शहरामध्ये मिशन हॉस्पिटल येथील नो - पार्किंग झोन करणेबाबतची अधिसूचना 
याद्वारे निर्गमित करण्यात येत आहे . तरी नागरीक , रहिवाशी , मोटार वाहनचालकांनी वाहतूक नियोजनास सहकार्य करावे . 

उपरोक्त अधिसूचना आज दिनांक ९ जानेवारी २०१ ९ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी पारित करण्यात येत आहे . 

सुहेल शर्मा , 
पोलीस अधीक्षक , सांगली . 

सांगली , ९ जानेवारी २०१ ९ . 

पोलीस अधीक्षक यांजकडून 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३३ ( १ ) ( U ) प्रमाणे 

मनाई आदेश 

क्रमांक जिविशा / मनाई आदेश / २०१८ / ७०३५ / ६८ ९ १ / सन २०१८ – ज्याअर्थी , दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी जिल्ह्यात सर्वत्र दसरा 
सण मोठ्या प्रमाणात साजरा होणार आहे . दसऱ्याचे दिवशी सिमोल्लंघने , रावण दहनाचे कार्यक्रम , कवठेएकंद गावी श्री बिहाडसिद्ध व श्री 
बिरुदेव देवाचे यात्रेनिमित्त निघणाऱ्या पालखी समोर शोभेच्या दारूची आतिषबाजी व विटा येथे श्री नाथ देवस्थान व रेवणसिद्ध देवाच्या यात्रेनिमित्त 
पालखी शर्यत असे कार्यक्रम होणार आहेत . सदर कार्यक्रमास मोठ्या संख्यने जनसमुदाय उपस्थित राहतो . सदरवेळी मोठ्या प्रमाणात फटाके , 
आतिषबाजी केली जाते तसेच ज्वालाग्रही पदार्थांचा वापर केला जातो . यापूर्वी योग्य ती दक्षता व खबरदारी न घेतल्याने अपघात घडलेले 
असून मोठी जीवित व वित्तहानी झालेली आहे . त्यामुळे एखादी दुर्घटना होऊन सामाजिक सलोख्यास बाधा येऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 

ज्याअर्थी , दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी दसऱ्याचे दिवशी मोठ्या प्रमाणात फटाके , आतिषबाजी अशा ज्वालाग्रही पदार्थाचा वापर 
केल्यामुळे ध्वनी व हवेचे प्रदूषण होऊन लहान मुले , आजारी व्यक्ती तसेच ज्येष्ठ नागरीक यांचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते त्यातून कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 

ज्याअर्थी , दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी दसऱ्याच्या दिवशी दुर्गामाता मूर्तीच्या विसर्जन मिरवणूका सवाद्य काढल्या जातात 
मिरवणुकीच्या समोर फटाक्याची आतिषबाजी केली जाते . आतिषबाजी करते वेळी योग्य ती दक्षता व खबरदारी न घेतल्याने अपघात होऊन 
मिरवणुकीत सहभागी झालेले लोक , मिरवणूक पाहण्याकरिता आलेले नागरीक , स्त्रिया , लहान मुले जखमी झालेल्या आहेत . असे अपघात घडून 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 

ज्याअर्थी , मा . उच्च न्यायालयाने ध्वनी प्रदूषण ( नियमन व नियंत्रण ) नियम , २००० ची सक्त अंमलबजावणी करणेबाबत व उल्लंघन करणाऱ्या 
विरुद्ध कारवाई करणेबाबत निर्देश दिले आहेत . ध्वनी प्रदूषण ( नियमन व नियंत्रण ) नियम , २००० ची अंमलबजावणी करतेवेळी विरोध होऊन 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 


६४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

त्याअर्थी , दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी साजऱ्या होणाऱ्या दसरा सणाचे वेळी फटाके , आतिषबाजी अशा ज्वालाग्रही पदार्थाचा 
रस्त्यावर , सार्वजनिक जागेत वापर करण्यास किंवा दारुकाम करणे किंवा फेकणे अगर फायर बलुन किंवा अग्नीबाण सोडणे , उडविणे किंवा 
रस्त्यावर दिवे किंवा तशा प्रकारची रोषणाईची इतर साधने लावण्यासाठी कोणताही खांब किंवा इतर वस्तू , कोणत्याही रस्त्याच्या बाजूस ठेवणे 
किंवा रस्त्यावर आडवी बसविणे या गोष्टीस मनाई करणे आवश्यक आहे . 

या सर्व बाबींवर पोलीस प्रशासनाचे नियंत्रण राहून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , कोणतीही अनुचित घटना घडू नये याकरिता , 
मी , सुहेल शर्मा , पोलीस अधीक्षक , सांगली , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३३ ( १ ) ( U ) नुसार प्राप्त अधिकारान्वये सदर 
प्रकाराची कृत्ये करण्यास मनाई आदेश लागू करीत आहे . 

सदरचा आदेश दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे १०.०० वाजेपर्यंत 
अंमलात राहील . 

सदर आदेशाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन केल्यास महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम १३१ प्रमाणे कारवाईस पात्र राहील . 
सदरचा आदेश दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 

सुहेल शर्मा , 
पोलीस अधीक्षक , सांगली . 

सांगली १५ ऑक्टोबर २०१८ . 

पोलीस अधीक्षक यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक पोअ / पशा -५ / जाहीरनामा / ३८ ९ / २०१८ / ६८०५ / सन २०१८. – ज्याअर्थी , सहायक पोलीस निरीक्षक , वाहतूक नियंत्रण शाखा , मिरज 
यांनी माझ्या निदर्शनास असे आणून दिले आहे की , मिरज शहरातील वाहतुकीची वाढती कोंडी , वाढती समस्या यासाठी मिरज शहरातील 
वाहतूक व्यवस्था सुरळीत व सुरक्षित रहावी तसेच मोटार वाहनांची वाढती गर्दी त्यामुळे रस्त्यावर घडणारे अपघात या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून 
मिरज शहरातील बॉम्बे बेकरी ते श्रीकांत चौकापर्यंत सकाळी ० ९ .०० वाजलेपासून ते रात्री ० ९ .०० वाजेपर्यंत खालीलप्रमाणे जड वाहनांस प्रवेश 
मनाई करण्यात येत आहे . 

बॉम्बे बेकरी ते श्रीकांत चौक : -- 

बॉम्बे बेकरी ते श्रीकांत चौकापर्यंत सकाळी ० ९ .०० वाजलेपासून ते रात्री ० ९ .०० वाजेपर्यंत जड वाहनांसाठी प्रवेश बंद करीत आहे , 
तसेच सदर रोडवर जड वाहनांस पार्किंग करणेस व माल उतरविण्यास चढविण्यास मनाई करणेत येत आहे . 

उपरोक्त नमूद केलेप्रमाणे वाहतूक परिस्थिती विचारात घेऊन या ठिकाणची वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी वाहतुकीचे नियमन करणे 
आवश्यक आहे , अशी माझी खात्री करून देणेत आली आहे . 

त्याअर्थी मी , सुहेल शर्मा , पोलीस अधीक्षक , सांगली महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३३ पोट - कलम १ ( ब ) रहदारी 
अधिकारान्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरज शहरातून होणाऱ्या जड वाहतुकीस कायमस्वरूपी प्रवेश मनाई निश्चित करणेबाबतची 
अधिसूचना याद्वारे निर्गमित करण्यात येत आहे . तरी नागरीक , रहिवाशी , मोटार वाहनचालकांनी वाहतूक नियोजनास सहकार्य करावे . 
उपरोक्त अधिसूचना आज दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी पारित करण्यात येत आहे . 

सुहेल शर्मा , 
पोलीस अधीक्षक , सांगली . 

सांगली , ११ ऑक्टोबर २०१८ . 


शके १ ९ ४४ 

६५ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

वाचा . – ( १ ) मुख्याधिकारी , आळंदी नगरपरिषद , आळंदी देवाची , तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांचेकडील पत्र , पत्र क्र . जा.क्र . आनपा / ५८५ / 
२०१८ , दिनांक १२ जून २०१८ . 

( २ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३३ चे पोट - कलम ( १ ) अन्वये . 

आदेश 

क्रमांक पगक / कावि -४७०३ / सन २०१८ – ज्याअर्थी , मुंबई पोलिस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३३ चे पोट - कलम १ अन्वये प्राप्त इ 
आलेल्या अधिकारानुसार मी , राजेंद्र मुठे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे असे फर्मावितो की , 

( १ ) तमाम लोकांना कळविण्यात येते की , श्रीक्षेत्र आळंदी येथील इंद्रायणी नदीचे पाणी कुबेर गंगा ते थेट थोरले पुलापर्यंत कोणत्याही 
ठिकाणी दोन्ही तीरावर पिण्याकरिता व स्वयंपाकाकरिता उपयोगात आणण्यास सक्त मनाई करण्यात येत आहे . 

( २ ) गावात असलेल्या ज्या विहिरीचे पाणी शुद्ध केलेले आहे . तथापि , ते पाणी भांडी घासणे वगैरेकरिता वापरावयाचे आहे . गावात 
ठिकठिकाणी पाण्याचे नळ आहेत त्या नळाचे पाणी पिण्यासाठी वापरावयाचे आहे . 

( ३ ) नदीचे पात्रात कोणतेही घाणेरडे कपडे धुवू नयेत अगर कोणत्याही प्रकारे नदीचे पाणी दूषित होईल असे कृत्य करू नये . तसेच 
धुण्यासाठी राखून ठेवलेल्या जागेत कपडे धुवावेत . 

( ४ ) स्नानाच्या जागा पुरुष व स्त्रियांसाठी वेगवेगळया राखून ठेवलेल्या आहेत . त्याच जागेत संबंधितांनी स्नान करावे . 

सदरहू आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मुंबई पोलिस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम १३१ प्रमाणे खटला केला जाईल , याची नोंद घ्यावी . 
सदरहू आदेशाची मुदत दिनांक ३० जून २०१८ ते दिनांक ७ जुलै २०१८ अखेर राहील . 

राजेंद्र मुठे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
पुणे . 

पुणे , २१ जून २०१८ . 

पोलीस अधीक्षक यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक जिविशा / बंदी आदेश / ५०५२ / २०१८ / ५१०८ / सन २०१८. – ज्याअर्थी , दिनांक २५ जून २०१८ रोजीपासून सांगली मिरज कुपवाड 
महानगरपालिका निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली असून , दिनांक १ ऑगस्ट २०१८ रोजी मतदान व दिनांक ३ ऑगस्ट २०१८ रोजी मतमोजणी 
होणार आहे . सध्या महानगरपालिका हद्दीतील सर्व प्रभागातील निवडणुकीस उभे राहिलेले उमेदवार व त्यांचे समर्थक हे त्यांचेच उमेदवार 
विजयी व्हावेत याकरिता प्रचार सभा , भेटीगाठी , पदयात्रा , कॉर्नर सभा , पथनाट्य असे प्रचाराचे कार्यक्रम राबवित आहेत . महानगरपालिका 
निवडणूक ही स्थानिक पातळीवर होत असून सर्व पक्ष आपलेच उमेदवार निवडून यावेत , महानगरपालिकेत आपल्याच पक्षाची सत्ता यावी या 
करीता प्रयत्नशील आहेत . प्रचाराचे काळात एकमेकांविरूद्ध आरोप प्रत्यारोप होऊन , प्रचार सभा , रॅली , व मतमोजणीचे वेळी निवडणूक निर्णयाच्या 
कारणावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . तसेच महानगरपालिका निवडणुकीतील विजयी उमेदवार यांच्या प्रभागातून 
तसेच शहरातून मिरवणुका काढण्याकडे त्यांचा कल असतो . त्यातून गटागटात भांडण , तंटे होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
दाट शक्यता आहे . 

ज्याअर्थी , शासनाने जाहीर केलेल्या एफआरपीच्या दराप्रमाणे अजूनही काही साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या ऊसाला दर दिलेला नाही . 
मराठा / धनगर समाजास आरक्षण मिळावे . गोवंश हत्या बंदी कायद्यास विरोध , विविध पक्षसंघटनाकडून त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी 
उपोषणे , मोर्च , निर्देशने , धरणे अशी विविध आंदोलने केली जात आहेत . भविष्यात ही त्यांचेकडून आंदोलने होण्याची शक्यता आहे . 


६६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

ज्याअर्थी , सद्य : स्थितीत मराठा समाजास आरक्षण मिळावे याकरिता सकल मराठा क्रांती मोर्चाद्वारे विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात 
येत आहेत . तसेच महानगरपालिका निवडणुकीदरम्यान सांगली - मिरज शहरात मा . मुख्यमंत्री यांच्या प्रचार दौऱ्यावेळी मराठा क्रांती मोर्चाकडून 
विरोध केला जाण्याची शक्यता असून त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो . 

त्याअर्थी , या सर्व बाबीवर पोलीस प्रशासनाचे नियंत्रण राहून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , कोणतीही अनुचित घटना घडू नये 
याकरिता , मी , सुहेल शर्मा , पोलीस अधीक्षक , सांगली , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ च्या क्रमांक २२ , कलम ३६ प्रमाणे प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये जिल्ह्यातील उपविभागीय पोलीस अधिकारी , शहर विभाग , मिरज विभाग तसेच पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी सांगली शहर , 
विश्रामबाग , संजयनगर , मिरज शहर , महात्मा गांधी चौक यांना खालीलप्रमाणे अधिकार प्रदान करीत आहे . 

( अ ) सडकांवरील व सडकेने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील लोकांनी कशा रितीने चालावे व त्यांची वर्तणूक कशी असावी 
या विषयी निर्देश देणे . 

( ब ) अशा मिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी उपासनेच्या सर्व जागेच्या आसपास , उपासनेच्यावेळी कोणत्याही सडकेवरुन किंवा सार्वजनिक 
जागी किंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल अशा वेळी अडथळा होऊ न देणे . 

( क ) मिरवणुका ज्या मार्गाने जाव्यात अथवा जाऊ नयेत , त्यांची वेळ , मार्ग ठरवून देणे . 

( ड ) सार्वजनिक सडकांवर व सडकेमध्ये घाटात किंवा घाटावर मार्ग असल्यास किंवा धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजनिक लोकांच्या स्नानाच्या 
ठिकाणी , जागेमध्ये , जत्रा , देवालय , आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी लोकांच्या जाण्या - येण्याच्या जागेमध्ये सुव्यवस्था राखणे , कोणत्याही सडकेत 
किंवा सडकेजवळ , सार्वजनिक जागेत वाद्य वाजविणे किंवा ढोल , ताशे , इतर वाद्ये वाजविणे यांचे नियमन करणे . 

( इ ) कोणत्याही सार्वजनिक जागी किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही सार्वजनिक उपहाराच्या जागेत ध्वनीक्षेपकाचा वापर करण्याचे नियमन 
करणे व त्यांवर नियंत्रण ठेवणे . 

( फ ) सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाचे कलम ३३ , ३६ , ३७ ते ४० , ४२ , ४३ , अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशाचे 
अधिन असलेल्या व त्यांस पुष्टी देणारे योग्य ते आदेश काढणे . 

सदरचा आदेश दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक ७ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात 
राहील . 

या दरम्यान वरील पोलीस ठाणे स्थलसिमा हद्दीत कोणालाही मोर्चे , निदर्शने , मिरवणुका , सभा इत्यादी आयोजित करावयाचे असल्यास 
त्यांनी संबंधित पोलीस ठाणे अधिकारी किंवा त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांचेकडून वेळ , मार्ग , घोषणा , सभेचे ठिकाण इत्यादी बाबी ठरवून घेऊन 
परवानगी घेतली पाहिजे . 

सदर आदेशाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन केल्यास महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम १३४ प्रमाणे कारवाईस पात्र राहील . 
सदरचा आदेश दिनांक २३ जुलै २०१८ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 

सुहेल शर्मा , 
पोलीस अधीक्षक , सांगली . 

सांगली , २३ जुलै २०१८ . 

पोलीस अधीक्षक यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक पोअ / पशा -५ / ३१३ / वाहतूक नियोजन / ४ ९ ०० / सन २०१८. – ज्याअर्थी , उपविभागीय पोलीस अधिकारी , इस्लामपूर विभाग , इस्लामपूर 
यांनी माझ्या निदर्शनास असे आणून दिले आहे की , इस्लामपूर शहरातील औद्योगिक क्षेत्राची तसेच व्यापाराच्या दृष्टीने होणारी वाढ , वाहतुकीची 
वाढती कोंडी , वाढती समस्या , शहरामध्ये असणारे शाळा , कॉलेज , वित्तीय संस्था साखर कारखाने इत्यादीमुळे रस्त्यावरील वाहनांमध्ये वाढ 
झालेली आहे , दुचाकी व चारचाकी वाहनांची होणारी गर्दी तसेच होणारे अपघात टाळणेकरिता व लोकांस धोका , अडथळा किंवा गैरसोय 
होऊ नये म्हणून खालीलप्रमाणे वाहतूक नियोजन करण्यात करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , 

शके १ ९ ४४ 

६७ 

इस्लामपूर शहरातील वाहतूक नियमन खालीलप्रमाणे : 

( अ ) इस्लामपूर शहरातील एकेरी मार्ग : 

१. गांधी चौक ते संभाजी चौक हा रस्ता एकेरी वाहतुकीसाठी करणेत येत आहे . संभाजी चौकाकडून विरुद्ध दिशेने वाहनधारकांनी 
न जाता लिपारे चौकातून लाल चौक मार्गे गांधी चौकाकडे जाणेचे आहे . 

२. लिपारे चौक ते लाल चौक हा रस्ता एकेरी वाहतुकीसाठी करणेत आलेला आहे . लाल चौकातून विरुद्ध दिशेने लिपारे चौकाकडे 
येण्यास मनाई आहे . 

( ब ) पार्किंग / नो - पार्किंग : 

१. तहसिल कचेरी ते यल्लम्मा चौक या दरम्यानच्या रस्त्याला मधोमध लोखंडी दुभाजक आहेत . या रस्त्याचे दोन्ही बाजूला असणाऱ्या 
दुकानासमोर दुहेरी पार्किंगची व्यवस्था करणेत येत असून दुकानासमोर असणाऱ्या पांढऱ्या पट्टयाचे आतमध्ये दुचाकी वाहने पार्किंग करता येतील . 
या रस्त्याचे मध्ये असणारे दुभाजकाचे लगत दुचाकी वाहनांचे पार्किंग दोन्ही बाजूला राहील . तसेच कचेरी चौक ते यल्लमा चौक या रस्त्यावर 
चार चाकी वाहने पार्किंग करता येणार नाहीत . 

२. चारचाकी वाहनधारकांनी त्यांची वाहने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या लगतच्या मोकळ्या जागेत पार्किंग करावीत . तसेच चारचाकी वाहने 
२ नंबर शाळा ते डॉ . नेर्लेकर हॉस्पिटलपर्यंत असणारे रस्त्यावर सम - विषम प्रमाणे चारचाकी वाहने पार्किंग करता येतील . 

३. गांधी चौक ते जुनी भाजी मंडई या रस्त्यावर सम - विषम तारखेस पार्किंग राहील . 

४. झरी नाका ते आझाद चौक या रस्त्यावर सम - विषम तारखेस पार्किंग राहील . 

५. आझाद चौक ते संभाजी चौक या रस्त्यावर सम - विषम तारखेस पार्किंग राहील . 

६. संभाजी चौक ते गांधी चौक हा रस्ता नो पार्किंग राहील . 

७. गांधी चौक ते यल्लमा चौक या रस्त्यावर सम - विषम तारखेस फक्त दुचाकीकरिता पार्किंग राहील . 

८. लिपारे चौक ते लाल चौक हा रस्ता नो - पार्किंग राहील 

९ . गांधी चौक ते महावीर चौक या रस्त्यावर सम - विषम तारखेस पार्किंग राहील . 

१०. गांधी चौक ते पोस्ट कार्यालय या रस्त्यावर सम - विषम तारखेस पार्किंग राहील . 

११. तहसील कार्यालय ते पोस्ट कार्यालय या रस्त्यावर सम - विषम तारखेस पार्किंग राहील 

१२. छत्रपती शिवाजी महाराज व डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौक परिसर हा नो - पार्किंग राहील . 

१३. पेठ नाक्याकडून ते सांगली रोडवर बालाजी चौक ते झरी नाका या दरम्यान दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांना नो - पार्किंग करण्यात 

येत आहे . 

१४. वाळवा बाजार ते बहे नाका रस्त्याचे दोन्ही बाजूला दुचाकी वाहनांचे पार्किंग व्यवस्था करण्यात येत आहे . 

१५. जोधपूर बेकरी ते युनियन बँक जाणारे रोडवर सम - विषम तारखेस पार्किंग राहील . 

१६. शिराळा नाका ते बालाजी कॉम्पलेक्स जाणारे रोडवर सम - विषम तारखेस पार्किंग राहील . 

१७. शिराळा नाका ते सत्रे हॉस्पिटल चौक सम - विषम तारखेस पार्किंग राहील . 

१८. आझाद चौक ते गणेश भाजी मंडई सम - विषम तारखेस पार्किंग राहील . 

१ ९ . आझाद चौक , यल्लमा चौक , गणेश भाजी मंडई चौक , अहिंसा स्तंभाजवळील चौक , आंबेडकरनगर चौक हे नो - पार्किंग झोन करण्यात 
येत आहे . 

( क ) अवजड वाहनांसाठी वाहतूक नियमन : 

१. पेठगाव आणि सांगलीकडून येणारी सर्व अवजड वाहने , टेम्पो , ट्रक , एस . टी . इतर बसेस यांनी आंबेडकर चौक येथून शहरात 
प्रवेश करावा . शहरामध्ये इतर मार्गाने अवजड वाहनांना प्रवेश बंद राहील . 

२. इस्लामपूर शहरामध्ये सकाळी ० ९ .०० वाजले पासून ते दुपारी १४.०० वाजेपर्यंत आणि सायंकाळी १६.०० वाजलेपासून ते रात्री 
२१.०० वाजेपर्यंत अवजड वाहनांना बंदी करण्यात येत आहे . 


६८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 
( ड ) अॅटोरिक्षा स्टॅण्ड : 

१. शहरातील नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि अॅटोरिक्षा वाहनांचे वाहतूक नियमनासाठी परवानाधारक अॅटोरिक्षासाठी खालील दर्शविल्याप्रमाणे 
रिक्षा स्टॅण्डसाठी प्रायोगिक तत्वावर परवाना देणेत येत आहे . 

अ.क्र . 

स्टॉप 

मर्यादा 

अ.क्र . 

स्टॉप 

मर्यादा 

( रिक्षा ) 

( रिक्षा ) 

१ 

३ 

१ 

२ 

३ 

१ . 

एस . टी . स्टॅण्ड 

२५ 

१२. शाहुनगर 

०५ 

कामेरी नाका कॉर्नर 

१३ . 

मटन मार्केट 

१० 

आझाद चौक 

१४ . 

केबीपी कॉलेज 

०५ 

पेट्रोल पंप राजे डॉक्टरसमोर 

१५ . 

कचेरी स्टॉप 

०५ 

५ . 

गांधी चौक 

१६. कापुसखेड नाका 

६ . 

बालाजी हॉटेल 

१७ . 

कोर्ट स्टॉप 

७ . 

भाजी मंडई 

१८ . 

मंत्री कॉलनी 

८ . 

शिराळा नाका जुना 

१ ९ . 

शिवाजी चौक 

९ . 

आष्टा नाका 

२० . 

सरकारी दवाखाना 

०५ 

१० . 

सिटी पोस्ट 

२१ . 

पेठकडे जाणारा रिक्षा स्टॉप 

१५ 

११ . 

यल्लमा चौक 

०५ 

२२ . 

जयहिंद चित्रमंदिर 

०५ 

उपरोक्त नमूद केलेप्रमाणे वाहतूक परिस्थिती विचारात घेऊन या ठिकाणची वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी वाहतूक रहदारीचे विनियमन 
करणे आवश्यक आहे , अशी माझी खात्री करून देणेत आली आहे . 

त्याअर्थी मी , सुहेल शर्मा , पोलीस अधीक्षक , सांगली महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम ३३ पोट - कलम १ ( ब ) रहदारी 
अधिकारान्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून इस्लामपूर शहरामध्ये कायमस्वरूपी वाहतुकीचे नियोजन करणेबाबतची अधिसूचना याद्वारे 
निर्गमित करण्यात येत आहे . 

यामध्ये आणीबाणीचे प्रसंगी वापरावयाची वाहने जसे , रुग्णवाहिका , अग्निशमन दल वाहने , पोलीस दल वाहने , लाल / अंबर दिवा 
असलेल्या व्ही.आय.पी. वाहनांना वेळप्रसंगी यामधून सूट राहील . तरी नागरीक , रहिवाशी , मोटार वाहनचालकांनी वाहतूक नियोजनास सहकार्य 
करावे . 

उपरोक्त अधिसूचना आज दिनांक १६ जुलै २०१८ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारित करण्यात येत आहे . 

सुहेल शर्मा , 
पोलीस अधीक्षक , सांगली . 

सांगली , १६ जुलै २०१८ . 

अपर पोलीस अधीक्षक यांजकडून 
जाहीरनामा 

९ 

क्रमांक जिवाशा / नवरात्र उत्सव / २०१८ / ४८५ / सन २०१८. – ज्याअर्थी , उपविभागीय पोलीस अधिकारी , सोलापूर विभाग , सोलापूर यांनी 
त्यांचेकडील पत्र क्रमांक एससी / नवरात्र महोत्सव / ५०१४ / २०१८ , दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये सादर केलेल्या अहवालात नवरात्र 
महोत्सवच्या निमित्ताने १० ऑक्टोबर २०१८ रोजी घटस्थापनेच्या अनुषंगाने दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ व १० ऑक्टोबर २०१८ रोजी सोलापूर 
शहर , सोलापूर जिल्ह्यातील तसेच कर्नाटक राज्यातून मोठ्या प्रमाणात तुळजापूर येथून ज्योत आणण्यासाठी नवरात्र मंडळे सोलापूर शहर 
तसेच सोलापूर तालुका पोस्टे हद्दीतील हिप्परगा - उळे मार्गे तुळजापूर कडे जातात व त्याच मार्गाने ज्योत घेऊन पायी चालत / पळत परत 
येत असतात . सदर ज्योती घेऊन येणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्याने रोडवर वाहनांची व भविकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असते . 


२ . 

३ . 

४ . 


०५ 

०५ 

१० 

०५ 

१० 

१० 

१० 

१५ 

०५ 


०५ 

१५ 

१० 

०५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , 

शके १ ९ ४४ 

६ ९ 

तसेच दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ या दिवशी कोजागिरी पौर्णिमा निमित्ताने दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१८ ते दिनांक २४ ऑक्टोबर 
२०१८ या कालावधीत सोलापूर शहर , सोलापूर जिल्ह्यातील तसेच कर्नाटक राज्यातील भाविक मोठ्या प्रमाणात तुळजापूरकडे पायी चालत 
जात असल्याने वाहतुकीची कोंडी होऊ नये कोणत्याही प्रकारचा अपघात होऊ नये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये याकरिता 
सदर मार्गावरील अवजड वाहनांसह इतर सर्व वाहनेही अन्य मार्गाने वळविणे आवश्यक असल्याने ती दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१८ रात्रौ २४.०० 
वाजलेपासून ते दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ रात्रौ २४.०० वाजेपर्यंत व दिनांक २० ऑक्टोबर २०१८ रात्रौ २४.०० वाजले पासून ते दिनांक 
२४ ऑक्टोबर २०१८ रात्रौ २४.०० वाजेपर्यंत सोलापूर शहराकडे तुळजापूरहून येणारी वाहतूक ही तुळजापूर - इटकळ - बोरामणी - सोलापूर , 
सोलापूरहून तुळजापूरकडे जाणारी वाहतूक ही सोलापूर - बोरामणी - इटकळ - तुळजापूर या पर्यायी मार्गाने वाहतुकीचे नियमनाबाबत उपाययोजना 
करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे माझे निदर्शनास आणून दिलेले आहे . 

त्याअर्थी मी , मिलींद मोहिते , अपर पोलीस अधीक्षक , सोलापूर ग्रामीण महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १ ९ ५१ च्या कलम ३३ ( १ ) ( ब ) अन्वये 
मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१८ रात्रौ २४.०० वाजलेपासून ते १० ऑक्टोबर २०१८ रात्रौ २४.०० 
वाजेपर्यंत व दिनांक २० ऑक्टोबर २०१८ रात्रौ २४.०० वाजलेपासून ते दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१८ रात्रौ २४.०० वाजेपर्यंत वाहतूक 
नियमनाबाबत पुढील अशा दोन कालावधीत पुढीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

सोलापूर शहराकडे तुळजापूरहून येणारी वाहतूक ही तुळजापूर - इटकळ - बोरामणी - सोलापूर या पर्यायी मार्गाने जातील . 
सोलापूरहून तुळजापूरकडे जाणारी वाहतूक ही सोलापूर - बोरामणी - इटकळ - तुळजापूर या पर्यायी मार्गाने जातील . 
सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्कयानिशी दिला असे . 

मिलींद मोहिते , 
अपर पोलीस अधीक्षक , 
सोलापूर ( ग्रामीण ) . 

सोलापूर , ८ ऑक्टोबर २०१८ . 

पोलीस अधीक्षक यांजकडून 
आदेश 

— 

क्रमांक जिविशा / गणेशोत्सव - बंदी आदेश / ६१८७ / २०१८ / सन २०१८ – ज्याअर्थी , सन २०१८ सालातील गणेशोत्सव दिनांक १३ सप्टेंबर 
२०१८ ते २३ सप्टेंबर २०१८ अखेर सांगली जिल्ह्यात मोठ्या उत्साहाने साजरा करण्यात येणार आहे . याकरिता सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सांगली 
व मिरज शहरात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम ३४ लागू करणेबाबत माझी खात्री झालेली आहे . 

ज्या कारणांसाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम ३४ लागू करावयाचे आहे ती कारणे खालीलप्रमाणे : -- 

( १ ) गणेशोत्सव काळात देखावे पाहण्यासाठी सांगली व मिरज शहरामध्ये बहुसंख्य लहान मुले , स्त्रिया , पुरुष गर्दी करीत असतात . 
( २ ) सदर वेळी नागरीकांना व्यवस्थित देखावे व विसर्जन मिरवणुका पाहता यावेत तसेच कोणतेही वाहन गर्दीत घुसून नागरीकांचे जिवितास 
धोका पोहोचू नये याकरिता . 

त्याअर्थी , मी , सुहेल शर्मा , पोलीस अधीक्षक , सांगली मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम ३४ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये सांगली शहरातील खालील मार्गावर मिरवणुकीचे वाहने , पोलीस वाहने , अॅम्बुलन्स , फायर बिग्रेड , महानगरपालिकेची स्वच्छता 
करणारी वाहने या वाहनांखेरीज सर्व वाहनांना सांगली व मिरज शहरामध्ये खाली दर्शविलेप्रमाणे मनाई आदेश लागू करीत आहे . 

( अ ) सांगली शहर 

मनाई आदेश लागू करण्यात येणारे दिवस व वेळ 

अ.क्र . 

वेळ 

दिनांक 
२ 

कार्यक्रम 
3 

१ 

४ 

१ . 

१३ सप्टेंबर २०१८ 

प्रतिष्ठापना 

१४.०० ते रात्रौ २४.०० वाजेपर्यंत या वेळेत 
१४.०० ते रात्रौ २४.०० वाजेपर्यंत या वेळेत 

१७ सप्टेंबर २०१८ 

५ वा दिवस विसर्जन 

१ ९ सप्टेंबर २०१८ 

१४.०० ते रात्रौ २४.०० वाजेपर्यंत या वेळेत 

२१ सप्टेंबर २०१८ 

७ वा दिवस विसर्जन 
९ वा दिवस विसर्जन 
अनंत चर्तुदशी विसर्जन 

१४.०० ते रात्रौ २४.०० वाजेपर्यंत या वेळेत 

२३ सप्टेंबर २०१८ ते 
२४ सप्टेंबर २०१८ 

दिनांक २३ सप्टेंबर २०१८ चे १४.०० वाजलेपासून ते 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०१८ चे २४.०० वाजेपर्यंत . 


२ . 


३ . 


४ . 

५ . 


७० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

मनाई आदेश लागू करण्यात येणारी ठिकाणे व रोड 

( १ ) टिळक चौक 

गणपती मंदिराकडे जाणारा रस्ता . 

( २ ) जोग ज्वेलर्स 

( ३ ) गारमेंट सेंटर 

सराफ कट्टयाकडे जाणारा रस्ता . 
( अ ) मारुती चौकाकडे जाणारा रस्ता , 
( ब ) बालाजी चौकाकडे जाणारा रस्ता . 
करमरकर चौकाकडे जाणारा रस्ता . 
करमरकर चौकाकडे जाणारा रस्ता . 
पटेल चौकाकडे जाणारा रस्ता . 

( ४ ) मैत्रिण कॉर्नर 

( ५ ) सांगली शहर पोलीस ठाणे 

( ६ ) राजवाडा चौक 

( ७ ) स्टेशन चौक 

टेलिफोन ऑफिसकडे जाणारा रस्ता . 

( ८ ) जुना बुधगांव रोड 

बायपासकडून वखार भागाकडे जाणारा रस्ता . 

( ९ ) जामवाडी कॉर्नर 

पटेल चौकाकडे जाणारा रस्ता 

( १० ) कर्नाळ पोलीस चौकी 

( ११ ) गवळी गल्ली 

( १२ ) मगरमच्छ कॉलनी ( क्रॉस रोड ) 

तानाजी चौकाकडे जाणारा रस्ता . 
झांशी चौकाकडे जाणारा रस्ता . 
सराफ कट्टयाकडे जाणारा रस्ता . 
गणपती मंदिराकडे जाणारा रस्ता . 
आनंद टॉकीजकडे जाणारा रस्ता . 

( १३ ) वसंतदादा समाधी स्थळ ( क्रॉस रोड ) 

( १४ ) नवसंदेश कार्यालय 

( १५ ) कामगार भवन 

आमराईकडे जाणारा रस्ता . 

( १६ ) देशपांडे बिल्डिंग ( वखार भाग ) 

पटेल चौकाकडे जाणारा रस्ता 

( १७ ) वखार भाग ते गवळी गल्लीकडून हायस्कूल रोड व गणपती पेठेस मिळणारे सर्व रस्ते . 
मनाई कालावधीमधील पर्यायी वाहतूक मार्ग 

( १ ) मिरजकडून येणारी व कोल्हापूरकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी : - पुष्पराज चौक- सिव्हिल हॉस्पिटल- झुलेलाल चौक- पत्रकार नगर 
कॉर्नर - आनंदी लॉज कॉर्नर ते कोल्हापूर रोड ( परतीचा मार्ग तोच राहील ) . 

( २ ) इस्लामपूरकडून येणारे व कोल्हापूरकडे जाणारे वाहनांसाठी : - इस्लामपूर टोलनाका - बायपास - कॉलेज कॉर्नर - आपटा चौकी 
- पुष्पराज चौक- सिव्हिल हॉस्पिटल- झुलेलाल चौक - पत्रकार नगर कॉर्नर - आनंदी लॉज कॉर्नर ते कोल्हापूर रोड ( परतीचा मार्ग तोच राहील ) . 
( ३ ) तासगांव , विटाकडून सांगलीकडे येणारे व जाणारे वाहनांसाठी : - कॉलेज कॉर्नर - आपटा चौकी- पुष्पराज चौक सिव्हिल 
हॉस्पिटल- झुलेलाल चौक - पत्रकार नगर कॉर्नर - आनंदी लॉज कॉर्नर ते कोल्हापूर रोड ( परतीचा मार्ग तोच राहील ) . 
गणपती विसर्जन मिरवणूक मार्ग 

( १ ) विश्रामबाग चौकाकडून येणारे गणेश मंडळाच्या मिरवणुका : - विश्रामबाग - पुष्पराज चौक - राममंदिर - काँग्रेस भवन - कामगार 
भवन - स्टेशन चौक - राजवाडा चौक - पटेल चौक- तानाजी चौक- गणपती मंदिर - टिळक चौक- कृष्णा घाट . 

( २ ) रिसाला रोडकडून येणारे गणेश मंडळाच्या मिरवणुका : - रिसाला रोड - शिवाजी पुतळा - मारुती चौक- गारमेंट सेंटर चौक 
बालाजी चौक येथून वेगवेगळे मार्ग , 

( अ ) बालाजी चौक- करमरकर चौक- राजवाडा चौक - पटेल चौक- तानाजी चौक- गणपती मंदिर - टिळक चौक- कृष्णा घाट . 

( ब ) बालाजी चौक- झांशी चौक- गणपती मंदिर - टिळक चौक- कृष्णा घाट . 

( ३ ) टिंबर एरियाकडून येणारे गणेश मंडळाच्या मिरवणूका : - कॉलेज कॉर्नर- सांगली हायस्कूल - पुष्पराज चौक - पटेल चौक- तानाजी 
चौक - गणपती मंदिर - टिळक चौक- कृष्णा घाट . 

४ ) गणपती विसर्जन झालेल्या मंडळांचा परतीचा मार्ग : - टिळक चौक- हरभट रोड- गारमेंट सेंटर चौक मार्गे , 


-- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 

पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते 

पार्किंगची व्यवस्था 

( १ ) जनावर बाजार ( टिळक चौक ) 

( २ ) जुनी जयश्री टॉकीजचे मागे ( हरभट रोड ) 

( ३ ) शिवनेरी हॉटेलचे पाठीमागे ( भावे नाट्यगृहालगत ) 

( ४ ) वैरण बाजार ( तरुण भारत स्टेडियम समोर ) 

( ५ ) राजवाडा पटांगण 

( ६ ) कोर्ट आवार 

( ७ ) डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडीयम 

( ८ ) कॉलेज कॉर्नर ते मेहता हॉस्पिटल 

( ९ ) श्री छत्रपती शिवाजी स्टेडीयम 

( १० ) सांगली हायस्कूल सांगली ( आमराईजवळ ) 

( ११ ) कर्नाळ पोलीस चौकीचे मागील पटांगण ( जामवाडी ) 
( १२ ) पटेल चौक क्रिडा मंडळ 

अ.क्र . 

दिनांक 
२ 

१ 

२१ सप्टेंबर २०१८ 

२३ सप्टेंबर २०१८ ते 

२४ सप्टेंबर २०१८ . 


१ . 


जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 


२ . 

( १ ) श्रीकांत चौक 

( २ ) स्टेशन चौक 

( ३ ) हिरा हॉटेल 

( ४ ) फुलारी कॉर्नर 

( ५ ) बॉम्बे बेकरी 

( ६ ) किसान चौक 

( ७ ) दत्त चौक 

( ८ ) जवाहर चौक 

( ९ ) भोसले चौक 

( १० ) झारी मस्जिद कॉर्नर 

( ११ ) श्रीकांत चौक ते गणेश तलाव या मार्गावर येणारे सर्व रस्ते . 


इस्लामपूर व सांगलवाडीकडून येणाऱ्या वाहनांसाठी 
चारचाकी वाहनांसाठी ( पे पार्किंग ) 

दुचाकी व चारचाकी वाहनांसाठी 

कोल्हापूरकडून येणाऱ्या वाहनांसाठी 

पलूस नांद्रेकडून येणारे वाहनांसाठी 
दुचाकी वाहनांसाठी 

तासगांव किंवा मिरजकडून येणाऱ्या सर्व वाहनांसाठी 

तासगावकडून येणाऱ्या सर्व वाहनांसाठी 

दुचाकी पार्किंगसाठी 

टिंबर एरियाकडून येणाऱ्या दुचाकी वाहनांसाठी 

कर्नाळकडून येणाऱ्या सर्व वाहनांसाठी 

कर्नाळकडून येणाऱ्या सर्व वाहनांसाठी . 

वेळ 

४ 

दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ चे ० ९ .०० वाजलेपासून ते 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०१८ चे ०८.०० वाजेपर्यंत . 

दिनांक २३ सप्टेंबर २०१८ चे ०८.०० वाजलेपासून ते 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०१८ चे १५.०० वाजेपर्यंत . 


( ब ) मिरज शहर 

मनाई आदेश लागू करण्यात येणारे दिवस व वेळ 

कार्यक्रम 

३ 

९ वा दिवस विसर्जन 

अनंत चर्तुदशी विसर्जन 

मनाई आदेश लागू करण्यात येणारी ठिकाणे व रोड 

श्रीकांत चौकात येणारे रस्ते . 

मिरासो दर्ग्याकडे जाणारा रस्ता . 

मिरज शहर पो . ठाणेकडे जाणारा रस्ता . 

फुलारी कॉर्नरकडे येणारे सर्व रस्ते . 

बॉम्बे बेकरीकडे येणारे सर्व रस्ते . 

श्रीकांत चौक व पोलीस ठाणेकडे जाणारा रस्ता . 

श्रीकांत चौकाकडे जाणारा रस्ता . 

किसान चौकाकडे जाणारा रस्ता . 

पाटील हौदाकडून भोसले चौकाकडे जाणारा रस्ता . 

बॉम्बे बेकरीकडे जाणारा रस्ता . 


७१ 


७२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

पर्यायी वाहतूक मार्ग 

( १ ) सोलापूरकडून म्हैशाळकडे जाणाऱ्या व येणाऱ्या वाहनांसाठी : - तासगांव फाटा - सुभाषनगर- विजयनगर मार्गे म्हैशाळ / कागवाड 
कडे जातील . 

( २ ) म्हैशाळ व कर्नाटककडून पंढरपूर सोलापूरकडे जाणाऱ्या व येणाऱ्या वाहनांसाठी : - म्हैशाळ , विजयनगर , सुभाषनगर , तासगाव 
पाटी , पंढरपूर सोलापूर . 

( ३ ) सोलापूर , पंढरपूरहून मिरज मार्गे कोल्हापूरकडे जाणाऱ्या व येणाऱ्या वाहनांसाठी : - पंढरपूर रोड , गांधी चौक , वंटमुरे कॉर्नर , 
विजयनगर , विश्रामबाग , धामणी , अंकली , कोल्हापूरकडे जातील . 

( ४ ) कोल्हापूरहून पंढरपूर , सोलापूरकडे जाणारी वाहने : - अंकली फाटा , धामणी , विश्रामबाग , विजयनगर , वंटमुरे कॉर्नर , गांधी चौक , 
पंढरपूर , सोलापूरकडे जातील . 

( अ ) कर्नाटकातून म्हैशाळ मार्गे कोल्हापूरला जाणारी वाहने : - म्हैशाळ , शास्त्री चौक , महात्मा फुले चौक , रेल्वे ब्रीज मार्गे कोल्हापूर 
कडे जातील . 

( ब ) कोल्हापूरकडून म्हैशाळ मार्गे कर्नाटकात जाणारी वाहने : - अंकली फाटा , रेल्वे ब्रीज , महात्मा फुले चौक , शास्त्री चौक , म्हैशाळ 
मार्गे कर्नाटकात जातील . 

( ५ ) कृष्णा घाट मार्गे अर्जुनवाडकडे जाणारी वाहने : - अंकली उदगाव मार्गे शिरोळकडून अर्जुनवाडकडे जातील . 

( ६ ) कृष्णा घाट मार्गे मिरजकडे येणारी वाहने : - कृष्णा नदीच्या पलीकडून उदगाव , अंकली मार्गे मिरजकडे जातील . 
गणपती विसर्जन मिरवणूक मार्ग 

( १ ) गणेश तलावामध्ये विसर्जन होणारे गणेश मंडळाच्या मिरवणुका : 

( अ ) पंढरपूर रोडकडून येणाऱ्या गणेश मंडळाच्या मिरवणुका : - गांधी चौक- शिवाजी रोड- स्टेशन चौक- मिरासो दर्गा - किसान 
चौक- श्रीकांत चौक- नागोबा कट्टा - गणेश तलाव . 

( ब ) सुभाषनगर / मालगांवकडून येणारे गणेश मंडळाच्या मिरवणुका : - सुभाषनगर - मालगाव रोड - दिंडीवेस - विजापूर वेस - श्रीकांत 
चौक - नागोबा कट्टा -गणेश तलाव . 

( क ) हीरा हॉटेलकडून येणाऱ्या गणेश मंडळाच्या मिरवणुका : - गांधी चौक - शिवाजी रोड - हीरा हॉटेल - गुरुवार पेठ - किसान 
चौक - श्रीकांत चौक- नागोबा कट्टा - गणेश तलाव . 

( २ ) कृष्णा घाट मिरज येथे विसर्जन होणारे गणेश मंडळाच्या मिरवणुका : - गांधी चौक - शिवाजी रोड- स्टेशन चौक - शास्त्री 
चौक - नदी वेस - कृष्णा घाट . 

पार्किंगची व्यवस्था 

( १ ) छत्रपती शिवाजी स्टेडीयम 

कोल्हापूर , सांगलीकडून येणाऱ्या सर्व वाहनांसाठी 

( २ ) महात्मा फुले चौक 

कर्नाटक म्हैशाळकडून येणाऱ्या सर्व वाहनांसाठी 

( ३ ) न्यू इंग्लीश स्कूल 

कवठेमहंकाळ , मालगाव , सुभाषनगरकडून येणाऱ्या सर्व वाहनांसाठी 

( ४ ) मिरज हायस्कूल 

आरग , बेडगकडून येणाऱ्या सर्व वाहनांसाठी 

( ५ ) साठे पुतळ्याचे पाठीमागील बाजूस 

वाहनांची गर्दी झाल्यास पर्यायी पार्किंग व्यवस्था , 

सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यास महाराष्ट्र पोलीस कायदा १ ९ ५१ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 

सांगली , ७ सप्टेंबर २०१८ . 


सुहेल शर्मा , 

पोलीस अधीक्षक , सांगली . 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , 

७३ 

पोलीस अधीक्षक यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक पोअ / पशा -५ / जड वाहतूक प्रतिबंध / २५० / २०१८ / ३७२ ९ / सन २०१८. – ज्याअर्थी , सहायक पोलीस निरीक्षक , वाहतूक नियंत्रण शाखा , 
मिरज यांनी माझ्या निदर्शनास असे आणून दिले आहे की , मिरज शहरातील वाहतुकीची वाढती कोंडी , वाढती समस्या यासाठी मिरज शहरातील 
वाहतूक व्यवस्था सुरळीत व सुरक्षित रहावी तसेच मोटार वाहनांची वाढती गर्दी त्यामुळे रस्त्यावर घडणारे अपघात या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून 
मिरज शहरातील महात्मा फुले चौक ते गांधी चौक या दरम्यान सायंकाळी १६.०० ते २१.०० वाजताचेदरम्यान वाहतुकीची प्रचंड कोंडी वारंवार 
होत असल्याने मिरज शहरातील येणाऱ्या जड वाहतुकीस वेळेचे बंधन घालून नमूद वाहनांना सायंकाळी १६.०० ते २१.०० वाजेदरम्यान 
खालीलप्रमाणे प्रवेश मनाई करण्यात येत आहे . 

वाहतुकीच्या दृष्टीने मनाई करण्यात येणारे रोड खालीलप्रमाणे आहेत . 

( १ ) तासगाव , सोलापूर , पंढरपूरवरून कर्नाटक , शिरोळ , कोल्हापूरकडे जाणारी जड वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना सायंकाळी १६.०० 
ते २१.०० वाजे पर्यंत मनाई करण्यात आलेली आहे . 

पर्यायी मार्ग 

( अ ) कर्नाटक जाणारा रस्ता - 

तासगाव फाटा- सुभाषनगर - टाकळी रोड- बोलवाड फाटा- बेडग रोड- विजयनगर- म्हैशाळ . 

( ब ) शिरोळकडे जाणारा रस्ता 

तासगाव फाटा- सुभाषनगर - टाकळी रोड- बोलवाड फाटा- बेडग रोड- कत्तलखाना- म्हैशाळ उड्डाण पूल - शास्त्री चौक- कृष्णा घाट 
अर्जुनवाड- शिरोळ , 

( क ) कोल्हापूरकडे जाणारा रस्ता - 

तासगांव फाटा - सुभाषनगर - टाकळी रोड- बोलवाड फाटा- बेडग रोड- कत्तलखाना- म्हैशाळ उड्डाण पूल - शास्त्री चौक- महात्मा फुले 
चौक- अंकलीफाटा 

( २ ) कर्नाटक , म्हैशाळकडून मिरज शहरात जड वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना सायंकाळी १६.०० ते २१.०० वाजेपर्यंत मनाई करण्यात 
आलेली आहे . 

पर्यायी मार्ग 

( अ ) सांगलीकडे जाणारा रस्ता - 

म्हैशाळ - विजयनगर – बेडग आडवा रस्ता- टाकळी रोड- सुभाषनगर- तासगाव फाटा - गांधी चौक - सांगली . 

( ब ) कोल्हापूरकडे जाणारा रस्ता - 

म्हैशाळ - म्हैशाळ उड्डाण पूल - शास्त्री चौक- महात्मा फुले चौक- अंकलीफाटा . 

( क ) तासगाव , पंढरपूर , सोलापूरकडे जाणारा रस्ता - 

म्हैशाळ - विजयनगर - बेडग आडवा रस्ता - टाकळी रोड- सुभाषनगर - तासगाव फाटा . 

( ३ ) अंकली फाट्यावरून मिरज शहरात जड वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना सायंकाळी १६.०० ते २१.०० वाजेपर्यंत मनाई करण्यात आलेली 

आहे . 

पर्यायी मार्ग 

( अ ) तासगाव , पंढरपूर , सोलापूरकडे जाणारा रस्ता - 

अंकली फाटा - शास्त्री चौक- म्हैशाळ उड्डाण पूल - बेडग आडवा रस्ता - टाकळी रोड- सुभाषनगर - तासगाव फाटा . 

( ४ ) सुभाषनगर येथून मिरज शहरात जड वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना सायंकाळी १६.०० ते २१.०० वाजेपर्यंत मनाई करण्यात आलेली 

आहे . 


७४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

पर्यायी मार्ग 

( अ ) सांगलीकडे जाणारा रस्ता 

सुभाषनगर - तासगाव फाटा- गांधी चौक - सांगली . 

( ब ) कर्नाटक जाणारा रस्ता - 

सुभाषनगर - टाकळी रोड - बोलवाड फाटा- बेडग रोड - विजयनगर - म्हैशाळ . 

( क ) शिरोळ व कोल्हापूरकडे जाणारा रस्ता 

- 

सुभाषनगर - टाकळी रोड- बोलवाड फाटा - बेडग रोड- कत्तलखाना- म्हैशाळ उड्डाण पूल - शास्त्री चौक . 

उपरोक्त नमूद केलेप्रमाणे वाहतूक परिस्थिती विचारात घेऊन या ठिकाणची वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी वाहतुकीचे नियमन करणे 
आवश्यक आहे , अशी माझी खात्री करून देणेत आली आहे . 

त्याअर्थी मी , सुहेल शर्मा , पोलीस अधीक्षक , सांगली महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम ३३ , पोट - कलम १ ( ब ) रहदारी 
अधिकारांन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मिरज शहरातून होणाऱ्या जड वाहतुकीस कायमस्वरूपी प्रवेश मनाई निश्चित करणेबाबतची 
अधिसूचना याद्वारे निर्गमित करण्यात येत आहे . तरी नागरिक , रहिवाशी , मोटार वाहनचालकांनी वाहतूक नियोजनास सहकार्य करावे . 
उपरोक्त अधिसूचना आज दिनांक ४ जून २०१८ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारित करण्यात येत आहे . 

सुहेल शर्मा , 
पोलीस अधीक्षक , सांगली . 

सांगली , ४ जून २०१८ . 

पोलीस अधीक्षक यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक पोअ / पशा -५ / एकेरी मार्ग / २५१ / २०१८ / ३७२८ / सन २०१८. - ज्याअर्थी , सहायक पोलीस निरीक्षक , वाहतूक नियंत्रण शाखा , मिरज 
यांनी माझ्या निदर्शनास असे आणून दिले आहे की , मिरज शहरातील वाहतुकीची वाढती कोंडी , वाढती समस्या , दुचाकी व चारचाकी वाहनांची 
होणारी गर्दी तसेच होणारे अपघात टाळणेकरिता व लोकांस धोका , अडथळा किंवा गैरसोय होऊ नये म्हणून खालीलप्रमाणे वाहतुकीसाठी 
एकदिशा मार्ग करण्यात येत आहे . 

एकेरी वाहतूक मार्ग खालीलप्रमाणे : 

( १ ) हिरा हॉटेल चौक ते मिरज शहर पोलीस ठाणे : 

हिरा हॉटेल चौक ते मिरज शहर पोलीस ठाणे चौक हा मार्ग एकेरी वाहतूक मार्ग करण्यात येत आहे . मिरज शहर पोलीस ठाणेकडून 
हिरा हॉटेल चौकाकडे जाणारी दुचाकी खेरीज सर्व वाहने ही मिरासाहेब दर्गा - स्टेशन चौक- हिरा हॉटेल चौक मार्गे वळविण्यात येत आहे . 
( २ ) बॉम्बे बेकरी ते कमान वेस : 

बॉम्बे बेकरी ते कमान वेस हा मार्ग एकेरी वाहतूक मार्ग करण्यात येत आहे . मालगावकडून बॉम्बे बेकरीकडे जाणारी दुचाकी खेरीज 
सर्व वाहने कमानवेस येथून शासकीय महिला बालसुधारगृह मार्गे शिवाजी पुतळा व पुढे गांधी चौक , मिशन चौक किंवा बॉम्बे बेकरी या मार्गे 
वळविण्यात येत आहे . 

( ३ ) रेल्वे 

पूल ते न्यू पूर्वा हॉटेल : 

रेल्वे पूल ते न्यू पूर्वा हॉटेलपर्यंत एकेरी वाहतूक करण्यात आली असून न्यू पूर्वा हॉटेलकडून रेल्वे पुलाकडे जाणाऱ्या दुचाकी खेरीज 
सर्व वाहनांना प्रवेशबंद करण्यात आला आहे . न्यू पूर्वा हॉटेलकडून कोल्हापूरला जाणारी वाहने ही न्यू पूर्वा हॉटेल , महात्मा फुले चौकातून 
उजवीकडे वळून रेल्वे पुलावरून जातील . तसेच रेल्वे पुलावरून न्यू पूर्वा हॉटेल हा एकेरी वाहतूक मार्ग करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त नमूद केलेप्रमाणे वाहतूक परिस्थिती विचारात घेऊन या ठिकाणची वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी वाहतूक रहदारीचे विनियमन 
करणे आवश्यक आहे , अशी माझी खात्री करून देणेत आली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , 

शके १ ९ ४४ ७५ 

त्याअर्थी मी , सुहेल शर्मा , पोलीस अधीक्षक , सांगली महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम ३३ , पोट - कलम १ ( ब ) रहदारी 
अधिकारांन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मिरज शहरामध्ये कायमस्वरूपी एकेरी वाहतूक करणेबाबतची अधिसूचना याद्वारे निर्गमित 
करण्यात येत आहे . 

यामध्ये आणीबाणीचे प्रसंगी वापरावयाची वाहने जसे , रुग्णवाहिका , अग्निशमन दल वाहने , पोलीस दल वाहने , लाल / अंबर दिवा 
असलेल्या व्ही . आय.पी. वाहनांना वेळप्रसंगी व महत्त्वाचे सण , उत्सवाचे प्रसंगावेळी यामधून सूट राहिल . तरी नागरिक , रहिवाशी , मोटार 
वाहनचालकांनी वाहतूक नियोजनास सहकार्य करावे . 

उपरोक्त अधिसूचना आज दिनांक ४ जून २०१८ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारित करण्यात येत आहे . 

सुहेल शर्मा , 
पोलीस अधीक्षक , सांगली . 

सांगली , ४ जून २०१८ . 

पोलीस अधीक्षक यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक पोअ / पशा -५ / पार्किंग / २५१ / २०१८ / ३७२७ / सन २०१८ – ज्याअर्थी , सहायक पोलीस निरीक्षक , वाहतूक नियंत्रण शाखा , मिरज यांनी 
माझ्या निदर्शनास असे आणून दिले आहे की , मिरज शहरातील वाहतुकीची वाढती कोंडी , वाढती समस्या , दुचाकी व चारचाकी वाहनांची 
होणारी गर्दी तसेच होणारे अपघात टाळणेकरिता व लोकांस धोका , अडथळा किंवा गैरसोय होऊ नये म्हणून खालील रस्त्यांवर P1 - P2 
व 
पार्किंग करण्यात येत आहे . 

P1 - P2 पार्किंग खालीलप्रमाणे : 

श्रीकांत चौक ते बॉम्बे बेकरी : 

श्रीकांत चौक ते बॉम्बे बेकरी गणेश तलावापर्यंत रोडच्या दोन्ही बाजूस दुचाकी वाहनांसाठी पार्किंगकरिता सम - विषम तारखेस पार्किंगसाठी 
P1 - P2 पार्किंग उपलब्ध करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त नमूद केलेप्रमाणे वाहतूक परिस्थिती विचारात घेऊन या ठिकाणची वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी वाहतूक रहदारीचे विनियमन 
करणे आवश्यक आहे , अशी माझी खात्री करून देणेत आली आहे . 

त्याअर्थी मी , सुहेल शर्मा , पोलीस अधीक्षक , सांगली , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम ३३ , पोट - कलम १ ( ब ) रहदारी 
अधिकारांन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मिरज शहरामध्ये P1 - P2 पार्किंग करणेबाबतचे नियम / अधिसूचना याद्वारे निर्गमित 
करण्यात येत आहे . तरी नागरिक , रहिवाशी , मोटार वाहनचालकांनी वाहतूक नियोजनास सहकार्य करावे . 

उपरोक्त नियम / अधिसूचना आज दिनांक ४ जून २०१८ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारित करण्यात येत आहे . 

सुहेल शर्मा , 
पोलीस अधीक्षक , सांगली . 

सांगली , ४ जून २०१८ . 

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ अंतर्गत 

प्रतिबंध आदेश 

क्रमांक पगक / एसआर / ५८३२ / सन २०१८ – ज्याअर्थी , पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण , पुणे यांनी जिल्हादंडाधिकारी , पुणे यांना दिनांक 
३० जुलै २०१८ रोजी भ्रमणध्वनीवरून कळविले की , खेड तालुक्यातील मराठा मार्चचे आंदोलनाला आज दिनांक ३० जुलै २०१८ रोजी हिंसक 
वळण लागून खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे . सद्य : स्थितीत मराठा मोर्चा / आंदोलनांचे अनुषंगाने समाजात तणाव निर्माण 
करणारे चुकीचे संभाषण वा चित्रफिती भ्रमणध्वनीच्या माध्यमातून किंवा इंटरनेटद्वारे अथवा प्रसार माध्यमे व अन्य सामाजिक माध्यमे ( Social 
Media ) इत्यादींद्वारे प्रसारित करून सामाजिक अस्थिरता निर्माण केल्या जाऊ शकतात . 


७६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

त्याअर्थी , सदर परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने खबरदारीचे उपाय म्हणून मी , विजयसिंह देशमुख , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे मला प्राप्त अधिकारांन्वये फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ अंतर्गत खेड तालुक्यातील इंटरनेट 
सेवांवर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे . सदर नमूद उक्त कार्यक्षेत्रातील इंटरनेट कंपन्यांनी त्यांची इंटरनेट सेवा सुरू ठेवणे यावर 
प्रतिबंध घालीत आहे . इंटरनेट सेवा बंद केलेबाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल संबंधित पोलीस उपअधीक्षक , यांना देण्यात यावा . सदर इंटरनेट 
सेवा पुरविणाऱ्या सर्व कंपन्यांनी या आदेशानुसार कारवाई न केल्यास भारतीय दंड संहिता कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस 
पात्र राहील . 

सदर आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . प्रस्तुत आदेश दिनांक ३० जुलै २०१८ ते ३१ जुलै २०१८ चे २४.०० वाजेपर्यंत 

लागू राहील . 

विजयसिंह देशमुख , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

पुणे . 

पुणे , ३० जुलै २०१८ . 

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

वाचले . ( १ ) मा . कक्ष अधिकारी , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ / नप -२०१८ / प्र.क्र .८ , दिनांक १५ जून २०१८ . 

( २ ) मा . पोलीस अधीक्षक , मुख्यालय , पुणे ग्रामीण यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा / २०१८-२८७९ , दिनांक २६ जून २०१८ . 

( ३ ) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ चे कलम ४४ . 

( ४ ) शस्त्र अधिनियम , १ ९ ५ ९ चे कलम १७ ( ३ ) ( ए ) व ( बी ) 

प्रतिबंधात्मक आदेश 

क्रमांक पगह / कावि -७ ९ २ / सन २०१८. – ज्याअर्थी , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांनी महाराष्ट्र राज्यातील माहे जुलै २०१८ या 
कालावधीत मुदती संपणाऱ्या व नवनिर्मित नगरपरिषद / नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केलेली असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील 
नगरपरिषद / नगर पंचायतींच्या एकुण ०२ सार्वत्रिक निवडणुकांचा समावेश असून याबाबतची आचारसंहिता दिनांक १५ जून २०१८ पासून 
निवडणूक असलेल्या नगरपरिषद / नगरपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात अंमलात आलेली आहे . पुणे जिल्ह्यातील नगरपरिषद / नगरपंचायतींची सार्वत्रिक 
निवडणूक शांततामय वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्र अथवा हत्यारे / दारूगोळा 
यांचा गैरवापर होऊन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये , मानवी जीवितहानी किंवा सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये . सार्वजनिक 
शांतता बिघडून दंगा होऊ नये , यासाठी तसेच निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्रांचा / हत्यारांचा / दारूगोळ्यांचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता 
असल्याने परवान्यावरील शस्त्रे / अग्नीशस्त्रे जवळ बाळगण्यास , धारण करण्यास तसेच वाहून नेणेस प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे , अशी 
माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी मी , विजयसिंह देशमुख , प्रभारी अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे या आदेशान्वये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ चे कलम 
१४४ व शस्त्र अधिनियम , १ ९ ५ ९ चे कलम १७ ( ३ ) ( अ ) व ( बी ) मधील प्राप्त अधिकारांन्वये कोणत्याही व्यक्तीस पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सार्वत्रिक 
व पोट - निवडणूक असलेल्या नगरपरिषद / नगरपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात सदर आदेशाच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत 
म्हणजेच दिनांक १६ जुलै २०१८ अखेरपर्यंत स्वतःजवळ परवानाप्राप्त अग्नीशस्त्रे / हत्यारे , दारूगोळा बाळगणेस व बरोबर नेणेस मनाई 
करीत आहे . या आदेशातून बंदोबस्तासाठी असणारे अधिकारी / कर्मचारी तसेच बँका व सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षिततेसाठी नेमणेत आलेल्या 
सुरक्षा कर्मचारी यांना वगळणेत येत आहे . बँका अथवा सार्वजनिक संस्था यांनी निवडणूक कालावधीमध्ये त्यांचेकडील हत्यारांचा गैरवापर होणार 
नाही , याची दक्षता घेणेची जबाबदारी संबंधित बँकेची / संस्थांची / अधिकाऱ्यांचे वर राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार 
पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 
ते 

७७ 

सदरचा आदेश दिनांक १६ जुलै २०१८ चे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड 
संहिता , कलम १८८ मधील तरतुदींनुसार कारवाईस पात्र राहील . 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २ जुलै २०१८ रोजी देणेत आला . 

विजयसिंह देशमुख , 

प्रभारी अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
पुणे . 

पुणे , २ जुलै २०१८ . 

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

वाचले.– ( १ ) राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ / ग्रापंनि -२०१८ / प्र.क्र .१७ / का .८ , दिनांक २३ ऑगस्ट २०१८ . 
( २ ) जिल्हाधिकारी कार्यालय , ग्रामपंचायत शाखा , पुणे यांचेकडील पत्र क्र . पसप -३ / कावि -१०७ ९ / २०१८ , दिनांक २४ ऑगस्ट २०१८ 
( ३ ) क्रिमीनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ चे कलम १४४ . 

( ४ ) शस्त्र अधिनियम , १ ९ ५ ९ चे कलम १७ ( ३ ) ( ए ) व ( बी ) 

प्रतिबंधात्मक आदेश 

ते 

क्रमांक पगह / कावि -१००६ / सन २०१८ – ज्याअर्थी , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांनी महाराष्ट्र राज्यातील ऑक्टोबर २०१८ ते 
फेब्रुवारी २०१ ९ या कालावधीत मुदती संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केलेली असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील 
ग्रामपंचायतींच्या एकूण ५ ९ सार्वत्रिक निवडणुकांचा समावेश असून याबाबतची आचारसंहिता दिनांक २३ ऑगस्ट २०१८ चे रात्री १२.०० 
वाजलेपासून निवडणूक असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात अंमलात आलेली आहे . पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक 
शांततामय वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्र अथवा हत्यारे , दारूगोळा यांचा गैरवापर 
होऊन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये , मानवी जीवितहानी किंवा सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये . सार्वजनिक शांतता बिघडून 
दंगा होऊ नये , यासाठी तसेच निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्रांचा / हत्यारांचा / दारूगोळ्यांचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने 
परवान्यावरील शस्त्रे / अग्नीशस्त्रे जवळ बाळगण्यास , धारण करण्यास तसेच वाहून नेणेस प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे , अशी माझी खात्री 
झाली आहे . 

त्याअर्थी मी , विजयसिंह देशमुख , अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे या आदेशान्वये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ चे कलम १४४ व 
शस्त्र अधिनियम , १ ९ ५ ९ चे कलम १७ ( ३ ) ( ए ) व ( बी ) मधील प्राप्त अधिकारान्वये कोणत्याही व्यक्तीस पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सार्वत्रिक 
व पोट - निवडणूक असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात सदर आदेशाच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत म्हणजेच 
दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०१८ अखेरपर्यंत स्वत : जवळ परवानाप्राप्त अग्नीशस्त्रे / हत्यारे , दारूगोळा बाळगणेस व बरोबर नेणेस मनाई करीत 
आहे . या आदेशातून बंदोबस्तासाठी असणारे अधिकारी / कर्मचारी तसेच बँका व सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षिततेसाठी नेमणेत आलेल्या सुरक्षा 
कर्मचारी यांना वगळणेत येत आहे . बँका अथवा सार्वजनिक संस्था यांनी निवडणूक कालावधीमध्ये त्यांचेकडील हत्यारांचा गैरवापर होणार नाही , 
याची दक्षता घेणेची जबाबदारी संबंधित बँकेची / संस्थांची / अधिकाऱ्यांचे वर राहिल . 

सदरचा आदेश दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०१८ चे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय 
दंड संहिता , कलम १८८ मधील तरतुदींनुसार कारवाईस पात्र राहील . 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी व शिक्क्यानिशी ४ सप्टेंबर २०१८ रोजी देणेत आला . 

विजयसिंह देशमुख , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
पुणे . 

पुणे , ४ सप्टेंबर २०१८ . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE 411006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 

- 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


